RNI No. MAHBIL/ 2012148433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१ ९ / आश्विन ११ - १७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १३९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९ / ५९ ८/ प्र. क्र . १०४/ १९/ नवि -१३.-- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या 
नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०७/३९ /प्र . क्र . १०१७/०७/नवि-१३ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये भागश: मंजूर केली 
आहे. तर वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१२ / १६० /प्र. क्र . ५७/ १२ / पु.बां.क्र . २६/ १२ / नवि -१३, दिनांक १३ 
ऑगस्ट २०१३ अन्वये मंजूर केली आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " आणि " उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार मौजे बालेवाडी सर्व्हे नंबर ४/१/१ ही जमीन भागश : ३० मीटर व १८ मीटर विकास योजना रस्त्याने 
बाधित होत असून उर्वरित क्षेत्र सार्वजनिक/ निम - सार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला 
आहे); 

आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक पीएमआरडीए-३३१५/ प्र. क्र . ६९/ नवि -७, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता मिळालेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त मेट्रो" 
असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, शासन महसूल व वन विभाग यांचेकडील ज्ञापन क्रमांक जमीन-३४१८/ ६३१/प्र. क्र . ४५ / ज -५ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ 
अन्वये उक्त जमीन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास मेट्रो प्रकल्पासाठी मंजूर केलेली आहे. सदरहू प्रकल्पाची अंमलबजावणी ही सार्वजनिक 
व खाजगी तत्त्वावर असल्याने या प्रकल्पाच्या सुसाध्यतेसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देऊ केलेल्या बालेवाडी येथील सर्वे नंबर ४/ 
१/१ या जमिनीचा पूर्ण क्षमतेने वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी या जमिनीचा वापर विभाग सार्वजनिक /निम - सार्वजनिक याऐवजी वाणिज्यिक वापर 
असा करणेसाठी मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करण्याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पत्र क्रमांक ईजि -२ / पुमेला-३ /०३.१९/प्र. 
क्र . १९ ६/ २१० / शाखा -१, दिनांक ११ मार्च २०१९ अन्वये शासनास विनंती केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, याबाबत आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , उक्त जमिनींपैकी ३० मीटर व १८ मीटर रस्त्याखालील क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्र 
सार्वजनिक/ निम - सार्वजनिक विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि त्याकरिता उक्त विकास योजनेत फेरबदल 
करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असा करण्यात 
आला आहे ); 


( १ ) 


एच -३८८ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ४० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ कक ) ( क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन उक्त फेरबदल प्रस्तावासंदर्भात 
आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी सदर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात नागरिकांना काही सूचना / हरकती 
द्यावयाच्या असतील तर त्या त्यांनी सदर नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , नगर रचना, पुणे 
विभाग, पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत , कौन्सिल हॉलसमोर, दुसरा मजला, रूम नंबर २१२, पुणे यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात . सहसंचालक , 
नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांची प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ कक) अन्वये 
विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता " अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

टीप .--( अ ) प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशांसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 


( १) सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे . 
( २) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 
( ब) सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 
dated 18th September 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 1819/598 /CR - 104 /19 /UD - 13. — Whereas, Government in Urban Development Department, 
under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , (hereinafter referred 
to as " the said Act") has partly sanctioned the Development Plan of Extended Area of Pune Municipal 
Corporation vide Notification No. TPS - 1807 / 39 /CR - 1017 /07 /UD - 13 , dated 18th September 2018 and 
has sanctioned Excluded Part (EP ) vide Notification No. TPS - 1812 / 160 /CR - 57 / 12 /Reconstruction No. 
26 / 12 /UD - 13, dated 13th August 2013 (hereinafter referred to as " the said Notifications" and " the said 
Development Plan ") ; 


, 


and whereas, in the said Development Plan , land bearing S. No. 4/1/1 of village Balewadi is 
partly affected by 30 mtrs. and 18 mtrs. wide Development Plan Roads and remaining area is 
included Public / Semi- Public Zone (hereinafter referred to as " the said land ") ; 


and whereas , the Government in Urban Development Department vide its Resolution No. PMRDA 
3315 /CR -69/UD - 7 , dated 9th February 2018 has given its approval to Hinjewadi to Shivajinagar Metro 
Rail Project of Pune Metropolitan Regional Development Authority , Pune (hereinafter referred as " the 
said Metro " ); 

and whereas , Government in Revenue and Forest Department vide its Memorandum No. जमीन 
३४१८ / ६३१/ प्र . क्र . ४५/ ज -५ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ , granted the said land to Pune Metropolitan Region 
Development Authority , Pune for implementation of the said Metro Project. Pune Metropolitan Region 
Development Authority , Pune vide its letter No. ईजि -२ / पुमेला-३/ ०३.१९ / प्र. क्र . १९ ६/ २१०/ शाखा-१, दिनांक ११ मार्च 
2099 has requested Government to change the Zoning of said land from Public /Semi- Public to 
Commerical Zone, in the said Development Plan to enable commercial exploitation of the land at 
village Balewadi, S. No. 4/1/1 granted to Pune Metropolitan Region Development Authority for viability 
of this project ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


३ 


سه 


and whereas , after making necessary enquiries) Government is of opinion that the said land 
should be deleted from the Public -Semi-Public Zone and should be included in Commercial Zone 
and for that purpose , it is necessary to carry out modification in the said Development Plan in public 
interest (hereinafter referred to as " the modification proposal "). 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 37 ( 1AA) (a ) of the said Act, 
the Government finds it expedient to publish notice regarding the said modification proposal for inviting 
suggestions /objections from the general public within a period of thirty days from the date of publication 
of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions/Objections shall be forwarded to the 
Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune, New Administrative Building , opposite Council 
Hall , 2nd Floor, Room No. 212 who is being appointed as an " Officer" to hear suggestions/objections 
and to complete the procedure as mentioned in Section 37 ( 1AA ) of the said Act. 


Note .- (A ) The notice and the Plan showing proposed modifications is made available for inspection 
to the general public during office hours on all working days at the following offices. 


1. Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune . 


2. The Commissioner, Pune Municipal Corporation, Pune. 
( B) This Notice is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९ /१६०७/ प्र. क्र . १६६/ १९/ नवि-१३ .-- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेची ( मूळ हद्द) सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये 
शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ २० ९/ प्र. क्र . ६९/ १५/ वि.यो.पुणे-मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक ५ जानेवारी २०१७ 
अन्वये भागश : मंजूर केली आहे तर वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २० ९/ प्र. क्र . ६९/ १५/ ईपी - मंजुरी/ नवि 
१३ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ ) अन्वये मंजूर केली आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" आणि " उक्त विकास योजना" असा करण्यात 
आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार कोथरूड, सर्व्हे नंबर ४२ ते ४५ या जमिनींवर (यापुढे " उक्त जमिनी" असा उल्लेख करण्यात आला 
आहे) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ( EWS-9) हे आरक्षण प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, कमिन्स इंडिया लिमिटेड , या कंपनीने उक्त जमिनींवरील आरक्षण वगळल्यानंतर तेवढेच क्षेत्र उक्त आरक्षणाकरिता पुणे 
महानगरपालिकेस, योग्य अशा ठिकाणी महानगरपालिका हद्दीत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे दिनांक २९ जुलै २०१९ रोजीच्या 

नमूद करून उक्त जमिनींवरील आरक्षण वगळण्याची विनंती शासनास केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्ताव " असा करण्यात आला 
आहे); 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेस उक्त आरक्षणाच्या क्षेत्राइतकी जागा योग्य अशा ठिकाणी महानगरपालिका हद्दीत मिळणार असल्याची 
बाब विचारात घेता, खालील अटीस अधीन राहून , उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि 
त्याकरिता उक्त विकास योजनेत फेरबदल करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे . 

अट .-- कमिन्स इंडिया लिमिटेड , कंपनीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ( EWS-9) आरक्षणाखालील क्षेत्राइतकेच क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस , 
महानगरपालिका हद्दीमध्ये EWS करिता विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असा 
करण्यात आला आहे ) ; 


पत्रामध्ये 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १कक) ( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन उक्त फेरबदल प्रस्तावासंदर्भात 
आम जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात नागरिकांना काही सूचना/ हरकती द्यावयाच्या 
असतील तर त्या त्यांनी सदर नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक, नगर रचना , पुणे विभाग, 
पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत , कौन्सिल हॉल समोर , दुसरा मजला, रूम नंबर २१२, पुणे यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात . सहसंचालक , नगर 
रचना, पुणे यांची प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ कक) अन्वयेविहित केलेली कार्यवाही 
पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता " अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

टीप .--( अ) प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशांसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

(१ ) सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे. 
(२) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे . 
( ब) सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 
dated 18th September 2019 


Notice 


- 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1819/ 1607/CR- 166 / 19/UD- 13. - Whereas, the Revised Development Plan of Pune 
Municipal Corporation (Original Limit) prepared under the provisions of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") has been partly sanctioned by 
Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1815 /209 /CR -69 / 15 /D.P 
Pune Sanction /UD - 13 , dated 5th January 2017 and Excluded Part (EP ) sanctioned vide Notification 
No. TPS- 1815 / 209/CR -69/ 15 / E.P Sanction /UD - 13 , dated 17th February 2018 (hereinafter referred to 
as " the said Notifications " and " the said Development Plan ") ; 

and whereas, as per the said Development Plan proposals , lands bearing S. Nos . 42 to 45 
of Village Kotharud (hereinafter referred to as " the said lands") are reserved for Economically Weaker 
Section (EWS- 9 ) (hereinafter referred to as " the said Reservation " ); 

and whereas , Cummins India Limited Company in their letter, dated 29th July 2019 has mentioned 
that after deletion of said reservation on the said lands, company is ready to give land of equal area 
at suitable location within municipal corporation limit to Pune Municipal Corporation free of cost and 
requested the Government to delete said reservation on the said lands (hereinafter referred to as 
" the said proposals ") ; 

and whereas, considering the fact that Pune Municipal Corporation will be getting land of equal 
area at suitable location within municipal corporation limit free of cost, Government is of opinion that 
it is necessary in public interest to delete the said reservation on the said lands and to include the 
lands in Industrial Zone, in the said Development Plan , subject to following condition . 

Condition .- It shall be binding on the Cummins India Limited Company to hand over equal area 
of land for EWS as per area under reservation EWS - 9 at suitable location within Municipal Corporation 
limit to Pune Municipal Corporation free of cost (hereinafter referred to as " the said proposed 
modification ") 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


५ 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act, 
the Government finds it expedient to publish Notice regarding the said proposed modifications for 
inviting suggestion /objections from the general public within a period of thirty days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions/Objections shall be forwarded 
to the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune , New Administrative Building , opposite 
Council Hall, 2nd Floor, Room No. 212 who is being appointed as an " Officer" to hear suggestions/ 
objections and to complete the procedure as mentioned in Section 37 (1AA) of the said Act. 

Note .- (A ) The notice and the Plans showing proposed modifications is made available for 
inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices. 


1. Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune. 


2. The Commissioner, Pune Municipal Corporation , Pune . 

( B) This Notification is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (कायदे 
व नियम). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


सूचना 


नोव्हेंबर १ ९९ ५ 


क्रमांक टीपीएस-१८१५/ ४२८/ प्र. क्र . १३८/ १५/ नवि -१३ .-- ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असे उल्लेखिलेला) चे कलम ३१ (१) अन्वये, पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीची सुधारित विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ३/ १२७६ /प्र. क्र . १७४ /९ ३/ नवि -१३ , दिनांक १८ 
सप्टेंबर १९९ ५ अन्वये मंजूर केली आहे आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची सुधारित विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१८ ९ ३/ १४१२/ नवि -१३, दिनांक २८ 

अन्वयेमंजूर केली असून अधिसूचना क्रमांक पीसीएन -१६९ ७/ ९ ३४/प्र. क्र . ८ ९ / नवि-२२, दिनांक 
१५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ अन्वये पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचेनियोजन नियंत्रणाखालील क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन 
नियंत्रणाखाली वर्ग करण्यात आले आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक १८०५ / १०५०/ 
प्र. क्र . ७९ ५/ ०५/ नवि -१३, दिनांक ३० मे २००८ व क्रमांक टीपीएस -१८०८/ ८ ९ ४ /सीआर -१७२७/ ०९ / नवि -१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये 
भागशः मंजूर केली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१२/ १६० / प्र. क्र . ५८/ १२/ पुनर्बाधणी क्र . २७ /१२/ ई.पी. 
मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर केली आहे ( यापुढे " उक्त विकास योजना" म्हणून उल्लेखिलेली); 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीच्या मंजूर विकास योजनेतील लाल पूररेषेच्या बाहेरील ना -विकास वापर 
विभागामध्ये दर्शविलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये कार्यवाही करणेबाबत शासनाने आदेश क्रमांक टीपीएस -१८१५/४२८/ प्र . क्र . १३८ /१५/ नवि 
१३, दिनांक १५ जुलै २०१५ अन्वये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस निदेश दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिलेल्या निदेशाचे अनुषंगाने , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने वाढीव हद्दीच्या विकास योजना क्षेत्रातील त्याचबरोबर 
मूळ हद्दीच्याही सुधारित विकास योजना क्षेत्रातील निळी ते लाल पूररेषा दरम्यानचे व लाल पूररेषेच्या बाहेरील ना -विकास वापर विभागात दर्शविलेले 
( हरित पट्टा/ विभागातील) क्षेत्र, सलग रहिवास क्षेत्राची उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने व सुनियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने, रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याकरिता फेरबदल करण्यासाठी ठराव क्रमांक ८२४ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ अन्वये कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे (यापुढे 
" उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेखिलेला); 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर 


३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत 
उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ चे पत्र क्रमांक १४३/२०१७ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदलाखालील जमिनीपैकी काही जमिनींकरिता अधिमूल्य रकमेचा भरणा संबंधित जमीन मालकांनी शासनाकडे व 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेकडे जमा केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला- मसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव, काही अटींसह भागश : मंजूर करणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव , 
काही अटींसह , भागश: मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 
उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

नोंद 
( अ) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील जुन्या व वाढीव क्षेत्राच्या हद्दीतील तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरणाच्या विकास योजनेतील जे क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रणाखाली आहे, त्या क्षेत्रातील नदीकाठच्या निळी पूररेषा 
( निषेधक पूररेषा ) ते लाल पूररेषा ( महत्तम/नियंत्रक पूररेषा) व लाल पूररेषेबाहेरील ना- विकास वापर विभागामध्ये दर्शविलेले क्षेत्रापैकी ( हरितपट्टा 
विभाग ), सोबतच्या प्रपत्रात नमूद केलेले क्षेत्र रहिवास विभागात, खालील अटींस अधीन राहून, समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अट 


उक्त फेरबदलाखालील ०.४० हे. व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राकरिता किमान १५ टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून रेखांकनात ठेवणे आवश्यक राहील . 
सदर सुविधा क्षेत्रामध्ये आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ठरवतील त्याप्रमाणे सुविधांचा विकास करणेबंधनकारक राहील. महानगरपालिकेस 
सार्वजनिक सुविधांकरिता अशा सुविधा क्षेत्रापैकीची जागा आवश्यक असेल तर ती महानगरपालिकेस त्या कारणासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक 
राहील . 

( ब) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनींपैकी अधिमूल्य भरणा न केलेल्या व उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये अंतिम मान्यता न 
दिलेल्या उर्वरित जमिनींबाबत सदर अधिसूचनेपासून एका वर्षाच्या कालावधीत जर संबंधित जमीनमालकांनी अधिमूल्य जमा केले नाही, तर असे क्षेत्र 
उक्त फेरबदलाच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेचेव शेती विभागात पूर्ववत समाविष्ट असल्याचे समजणेत येईल . 

सदरहू फेरबदल दर्शवणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१८१५ /४२८ / प्र. क्र . १३८ / १५/ नवि -१३, जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 


सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


प्रपत्र 


( शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/४२८ / प्र. क्र . १३८ /१५/ नवि -१३, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ सोबतचे प्रपत्र ) 
सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


१ 


रावेत 


५४ पैकी 


१५३३४.८६ 


६७३१.२५ 


रावेत 


१२५ / १ - अ / १ पैकी 


२७८.७ 


२ 

३ 


रावेत 


१२५ / १ - अ/ १ पैकी 


२७९ 


४ 


रावेत 


१२५ / १ - अ/ १ पैकी 


३७२ 


५ 


रावेत 


१५० 


१३१/२ पैकी , सि.स.नं. ३३ पैकी 
१३१/२, सि.स.नं. ३४ पैकी 


६ 


रावेत 


१०० 


७ 


रावेत 


१२ ९ / ३ / १ 


१०० 


८ 


रावेत 


१२ ९ / ३ / १ 


१८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७ , शके १ ९ ४१ 


७ 


प्रपत्र -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


रावेत 


or 


१२ ९ / ३ / १ 


१८६ 


१० 


रावेत 


१२९ / ३ / १ 


११६ 


११ 


रावेत 


१२९ / ३ / १ 


११६ 


१२ 


रावेत 


१२९ / ३/ १ 


२३२ 


१३ 


रावेत 


१२ ९ / ३/ १ 


२३२ 


१४ 


रावेत 


१२ ९ / ३/ १ 


१८६ 


१५ 


रावेत 


१२ ९ / ३/ १ 


१८६ 


१६ 


स . नं . १५ पैकी 


२२ ९ ७७.४१ 


पिंपळे गुरव 
पिंपळे गुरव 


१७ 


स . नं . ४ पैकी 


४८७४.९९ 


१८ 


सांगवी 


स . नं . ७२/ १ - क पैकी, स . नं . ७३ पै. 


२६१६ 


व ७२/ १ - ब/ ५३ पैकी 


१ ९ 


पिंपळे निलख 


११३१५.३ ९ 


२०/१२/१/२, २०/१४/१ , 
२०/१२/१/१ , २०/१०/१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 
dated 17th September 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1815 /428 /CR - 138 / 15 /UD - 13. — Whereas, Government in Urban Development Department 
under Section 31 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") has sanctioned the Revised Development 
Plan of the old limit of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation vide Notification No. TPS- 1893 /1276 / 
CR- 174/ 93 /UD-13, dated 18th September 1995 and has sanctioned the Revised Development Plan 
of Pimpri -Chinchwad New Town Development Authority vide Notification No. TPS - 1893/1412/ UD- 13, 
dated 28th November 1995 and vide Notification No. PCN - 1697 /934 /CR -89/UD - 22 , dated 15th November 
1997 , excluded some area from the planning control of Pimpri-Chinchwad New Town Development 
Authority and the same has been included in planning control of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation . 
Also partly sanctioned Development Plan of extended limit of the Pimpri-Chinchwad Municipal 
Corporation vide Notification No. TPS - 1805/ 1050 /CR- 795 / 05 / UD - 13, dated 30th May 2008 and No.TPS 
1808 /894 /CR - 1727 /09 /UD - 13 , dated 18th August 2009 and sanctioned the Development Plan of Excluded 
Part vide Notification No. TPS - 1812 / 160 /CR -58 / 12 /Reconstruction No. 27 / 12 /EP - Sanction /UD - 13 , dated 
2nd May 2015 (hereinafter referred to as " the said Development Plan "); 

and whereas, Government, vide Resolution No. TPS - 1815 /428 /CR - 138 / 15 /UD - 13, dated 15th July 
2015 has directed Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation to initiate modification under Section 
37 ( 1) of the said Act, to the sanctioned Development Plan of additional area to include the lands 
falling beyond the red flood line from No Development Zone to Residential Zone ; 


, 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


90 , 9 9989 


and whereas , as per the Government directives , Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation vide 
Resolution No. 824 , dated 20th February 2016 has decided to include the lands falling between the 
blue flood line and red flood line and also land falling beyond the red flood line from No Development 
Zone (Green Belt/Zone ) to Residential Zone , for Contiguous Residential Zone and for planned 
development, in the Development Plan of additional area and also in the Revised Development Plan 
of old limit of the Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said 
modification "); 


and whereas, the said Municipal Corporation after following all legal procedures under the provision 
of Section 37 ( 1) of the said Act, submitted the said modification to the Government vide letter 
No. 143/2017 , dated 7th August 2017 for sanction ; 


and whereas , out of the lands under the said modification , concerned land owners of some 
lands have deposited the requisite amount of Premium to the Government and Pimpri- Chinchwad 
Municipal Corporation ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, Government is of opinion that the said proposed modification needs to be 
sanctioned partly with certain conditions. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, Government hereby sanctions the said modification proposal partly with certain conditions and 
for that purpose amends the said notification as follows. 

In the schedule of modification appended to the said notification , after the last entry following 
new entry shall be added viz. 


Entry 


(A ) Lands falling between the blue flood line and red flood line and also lands falling beyond 
the red flood line in sanctioned Development Plan of additional area and old limit of the Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation and lands in the Development Plan of Pimpri- Chinchwad New Town 
Development Authority , which is under planning control of Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , 
as mentioned in Annexure attached herewith are deleted from No Development Zone (Green Belt/ 
Zone) and included in Residential Zone as shown on plan , subject to following conditions. 


Conditions. 


Minimum 15 per cent area should be provided as Amenity space in layout having area 0.40 
Ha. or more under the said proposed modification and development/construction of amenity should 
be made by the Land Owners / Developer, as suggested by the Commissioner, Pimpri -Chinchwad 
Municipal Corporation , Pimpri. It is binding on owner to hand over the amenity space to Municipal 
Corporation for public purpose as required by the municipal corporation . 

(B ) The remaining lands from the proposed modification for which the requisite premium is not 
deposited and which are not finally sanctioned under Section 37 (2 ) of the said Act, if the requsite 
premium is not deposited by the concern land owners within a period of one year from the date 
of this notification , then such lands are deemed to have been deleted from the process of the said 
modification and are considered to be remained in Agricultural Zone. 

(i) Part Plan bearing No. 1815 /428 /CR - 138 / 15 /UD - 13 showing the aforesaid sanctioned modification 
is kept open for inspection of the general public in the working hours on all working days in the 
office of the Commissioner, Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri. 

This Notification is also available on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in ( lyd a 
f14 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


शके १ ९ ४१ 


or 


Annexure 


(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing 

No. TPS - 1815/ 428 /CR- 138/15/ UD -133, dated 17th September 2019 


Sr. No. 


Village Name 


S. No. 


Area 


1 


2 


4 


ल 


sq . mtrs . 


Ravet 


54 ( Pt) 


15334.86 


6731.25 


2 


Ravet 


278.7 


3 


Ravet 
Ravet 
Ravet 


279 
372 


4 

5 


125/ 1 - A / 1 ( pt . ) 
125 / 1 - A/ 1 ( pt.) 
125 / 1 - A/ 1 ( pt. ) 
131/2 ( pt. ) , C.T.S.No. 33 ( pt. ) 
131/2, C.T.S.No. 34 ( pt.) 
129/3/1 
129/3/1 


150 


, 


6 


Ravet 


100 


7 


100 


186 


8 

9 


186 


Ravet 
Ravet 
Ravet 
Ravet 
Ravet 
Ravet 


129/3/1 
129/3/1 


10 


116 


11 


116 


129/3/1 
129/3/1 


12 


232 


13 


Ravet 


232 


129/3/1 
129/3/1 


14 


Ravet 


186 


15 


186 


16 


22977.41 


Ravet 
Pimple Gurav 
Pimple Gurav 
Sangavi 


17 


4874.99 


18 


129/3/1 
15 ( pt. ) 
4 ( pt. ) 
72/ 1 - C ( pt .), 73 ( pt. ) and 
72/ 1 - B/ 53 ( pt. ) 
20/12/1/2, 20/14/1 , 
20/12/1/1 , 20/10/1 


2616 


19 


Pimple Nilakh 


11315.39 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक 

१ ९ सप्टेंबर 

२०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 


क्रमांक टीपीएस -१९ १९ /१२८ /प्र. क्र . १४४/ १९ / नवि -१३ .-- ज्याअर्थी, कराड नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित ) विकास योजना शासनाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१ ९ ०९ / १३७८ / प्र. क्र . १७६६/ ०९/ वि.यो. मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक ४ एप्रिल 
२०१२ अन्वये (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) भागशः मंजूर केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास 
योजना " असा करण्यात आला आहे ); 


४ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, कराड येथील मंगळवार पेठ , सि.स.नं. २६ - अ/ १ - ब ते पूर्वेकडील सि.स.नं. ३१ पर्यंतच्या 
मिळकतीमध्ये १५ मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्ता रुंदी प्रस्तावित आहे. तसेच नागोबा मंदिरासभोवताली आयलॅन्ड प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख " उक्त प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, कराड नगरपरिषदेने (यापुढे " उक्त नगरपरिषद " असे संबोधलेले आहे), ठराव क्रमांक २/५५ , अनुक्रमे दिनांक ८ जून २०१८ 
अन्वये पेठ मंगळवार, सि.स.नं. २६- अ/१- ब ते पूर्वेकडील सि.स.नं. ३१ पर्यंतच्या मिळकतीमध्ये १५ मीटर रुंदीची दर्शविलेली रस्ता रुंदी रेषा मंजूर 
पहिल्या सुधारित विकास योजनेनुसार दुरुस्त करणे व नागोबा मंदिरासभोवतालचे आयलॅन्ड रद्द करण्याकरिता फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे 
ठरविले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत 
उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ चे पत्र क्रमांक ६१०१ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आरक्षणाखालील संबंधित जमीन मालकांनी अधिमूल्य रक्कम शासनास व नगरपरिषदेस जमा केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला- मसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर 
करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 

उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात आली आहे. 


३ 


६ 


नोंद 


" मंगळवार पेठ, कराड येथील सि.स.नं. २६ - अ/ १-ब ते पूर्वेकडील सि.स.नं. ३१ पर्यंतच्या मिळकतीमधील १५ मीटर रुंदीची दर्शविलेली रस्ता 
रुंदीची रेषा मंजूर पहिल्या सुधारित विकास योजनेनुसार सुधारित करण्यास व नागोबा मंदिरासभोवतालचे आयलॅन्ड रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात येत 
आहे". 

( अ) सदरहू फेरबदल दर्शवणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१९ १ ९/ १२८/प्र. क्र . ११४ / १ ९/ नवि -१३ , जनतेच्या अवलोकनार्थ कराड 
नगरपरिषदेत कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 

(ब) सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 
dated 19th September 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 1919/ 128/ CR- 114/ 19/ UD- 13. - Whereas, Second Revised Development Plan of Karad 
Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by 
Government in Urban Development Department under Section 31 (1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act") vide Notification No. TPS - 1909 / 1378 /CR - 1766 /09 /DP - Sanction /UD - 13 , dated 4th April 2012 
(hereinafter referred to as " the said notification "); 

and whereas, as per the said Development Plan 15 mtrs . Development Plan road widening in 
properties bearing C.T.S. No. 26 - A / 1B to C.T.S. No. 31 on East side at Mangalwar Peth , Karad is 
proposed and Islands around Nagoba Mandir is proposed (hereinafter referred to as " the said Proposal"); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


११ 


, 


and whereas, Karad Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council") 
has decided vide their General Body Resolution No. 02/55 , dated 8th June 2018 to modify road 
widening line at Mangalwar Peth C.T.S. No. 26- A/ 1 - B to C.T.S.No. 31 on East side as per sanctioned 
1st Revised Development Plan and to delete Islands around Nagoba Mandir (hereinafter referred to 
as "the said modification") ; 

and whereas , the said Municipal Council after following all legal procedure under the provision 
of Section 37 ( 1 ) of the said Act, submitted the said modification proposal to the Government vide 
letter No. 6101, dated 31st December 2018 for sanction ; 

and whereas, concerned land owners have deposited the requisite amount of Premium to the 
Government and Municipal Council ; 

and whereas, after making necessary enquires and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , the Government is of opinion that the said modification proposal needs 
to be sanctioned . 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, Government hereby sanctions the said modification proposal and for that purpose amends the 
said notification as follows. 

In the schedule of modification appended to the said notification , the following new entry shall 
be added after the last entry. 

Entry 
" Road widening line at Mangalwar Peth, Karad C.T.S. No. 26A/1B to C.T.S.No.31 on East side 
is deleted and modified as per sanctioned 1st Revised Development Plan and Island around Nagoba 
Mandir is deleted " 

( a) Part Plan bearing No.TPS - 1919/128/ CR- 114/ 19/ UD- 13 showing the aforesaid sanctioned 
modification is kept open for inspection to general public in the working hours on all working days 
in Karad Municipal Council for one month . 

(b ) This Notification is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (Acts / 
Rules ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 


क्रमांक टीपीएस -१ ९ १८ /९ ४७ /प्र . क्र . १२७/१ ९/ नवि -१३.--ज्याअर्थी, रहिमतपूर नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित ) विकास योजना शासनाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/ १७२२ / प्र. क्र . ५९ ३ / १३ /वि.यो.मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक १३ 
एप्रिल २०१५ अन्वये( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) मंजूर केली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास 
योजना " असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार , रहिमतपूर येथील सि.स.नं. १२१५, हिस्सा नंबर १/१ या जागेवर आरक्षण क्रमांक ३४ , " गार्डन" 
प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे); 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


-- 


आणि ज्याअर्थी, रहिमतपूर नगरपरिषदेने (यापुढे " उक्त नगरपरिषद" असे संबोधलेले आहे), ठराव क्रमांक ४६ , अनुक्रमे दिनांक २५ एप्रिल 
२०१७ अन्वये उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत 
उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक ९ मे २०१८ चे पत्र क्रमांक १५४ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, आरक्षणाखालील संबंधित जमीन मालकांनी अधिमूल्य रक्कम शासनास व नगरपरिषदेस जमा केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला -मसलत केल्यानंतर, 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर 
करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 

उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात आली आहे. 


नोंद 


"मौजे रहिमतपूर येथील सि.स.नं. १२१५ , हिस्सा क्रमांक १/१ या मिळकतींवरील आरक्षण क्रमांक ३४, "गार्डन " हे आरक्षण वगळून त्याखालील 
जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे ." 

( अ) सदरहू फेरबदल दर्शवणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१९ १८ / ९४७/ प्र. क्र . १२७ / १९ /नवि-१३, जनतेच्या अवलोकनार्थ रहिमतपूर 
नगरपरिषदेत कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 

(ब) सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 
dated 19th September 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1918/ 947/ CR- 127/ 19 / UD- 13.-- Whereas, Second Revised Development Plan of 
Rahimatpur Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been 
sanctioned by Government in Urban Development Department under Section 31 (1) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act") vide Notification No. TPS - 1813 / 1722 /CR -593 / 13 /DP - Sanction /UD - 13 , dated 
13th April, 2015 ( hereinafter referred to as "the said Notification ") ; 

and whereas , as per the said Development Plan, thelands bearing C.T.S. No. 1215 , Hissa No. 
1/1 at Rahimatpur is reserved for Site No. 34 , "Garden " (hereinafter referred to as " the said Reservation " ); 

and whereas, Rahimatpur Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council" ) 
has decided vide their General Body Resolution No. 46 , dated 15th April 2017 to delete the said 
Reservation and to include the land thereunder in Residential Zone (hereinafter referred to as " the 
said Modification" ); 

and whereas, the said Municipal Council after following all legal procedure under the provision 
of Section 37 of the said Act, submitted the said modification proposal to the Government vide letter 
No. 154 , dated 9th May 2018 for sanction ; 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


and whereas , concerned land owners have deposited the requisite amount of Premium to the 
Government and Municipal Council ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of opinion that the said modification proposal needs 
to be sanctioned . 


, 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said 
Act , Government hereby sanctions the said modification proposal and for that purpose amends the 
said notification as follows . 


In the schedule of modification appended to the said notification , the following new entry shall 
be added after the last entry. 


Entry 


" Site No. 34 , Garden on lands bearing C.T.S. No. 1215 , Hissa No. 1/1 at Rahimatpur is deleted 
and the land thereunder is included in Residential Zone ." 


(a ) Part Plan bearing No. TPS- 1918 / 947 /CR - 127 / 19 /UD - 13 showing the aforesaid sanctioned 
modification is kept open for inspection to general public in the working hours on all working days 
in Rahimatpur Municipal Council for one month . 

(b ) This modification is also available on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in (Acts / 
Rules ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


चे 


कलम 


विधी व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी-३४१५/ प्र. क्र . ३७४/ का . १४.-- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सांगली जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरिता अॅड. प्रमोद अंकुश भोकरे यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ रोजी संपला आहे. 

सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वैशाली पं . बोरूडे, 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : -- ( १) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ईएस ०२१/९ ४, दिनांक २१ सप्टेंबर १ ९९ ४. 

(२ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४ /९ ६/ एल अॅन्ड ओ, दिनांक १७ जानेवारी १९९ ६. 
(३) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४/९ ६/पीएलएन-१, दिनांक मार्च 

१ ९९ ६ . 
( ४) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४३७/ जीई-९९/ पीएलएन-१११ / एमसीसी, दिनांक २८ जुलै १९९९ . 
( ५) मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४ / एल अॅन्ड ओ/ ९९ /पीएलएन -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९९. 
(६) मा . उपसचिव (गृह विभाग ) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसयूटी -०७०९/ सी -६३ /पोल -९, दिनांक १७ ऑगस्ट २०० ९ . 
( ७) मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील अधिसूचना, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ 
( ८ ) मा . उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक जीईएन (विस)-२०१९ / प्र. क्र . ११४८/ १९ / 

३३, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 
( ९ ) दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची छाननी समिती सभा . 
( १०) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा . क्र . जिविशा/ ३१५३ / २०१९, दिनांक १५ 
( ११ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( ) व ( बी). 
( १२) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , 

१ ९ ७३ 

चे कलम १४४ . 


सप्टेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक पगह / कावि-७५४ / २०१९.- ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, यांनी महाराष्ट्रातील माहे नोव्हेंबर २०१९ 
मध्ये मुदती संपणाऱ्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा सार्वजनिक निवडणुकांचा समावेश 
आहे. तसेच याबाबतची आचार संहिता दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या सर्व विधानसभा मतदार 
संघाच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलात आलेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला 
व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारूगोळ्यांचा 
गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठित 
करणेत आलेल्या छाननी समितच्या बैठकीमध्ये जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या 
व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत पोलीस अधीक्षक, पुणे 
ग्रामीण , पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवर छाननी समितीचेदिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे बारामती 
शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१९ ५, बारामती तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३०३, वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२३७, इंदापूर 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१८२, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-२१०, भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६५, दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
१०५, यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२८३, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२१८ , शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ९ ७, रांजणगाव पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील[-५१, सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१०८ , जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील -८२, भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१०५, राजगड पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - ९ ३, हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील -६३, लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१७५, लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील-७४ , 
वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१७१, पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३४२, लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-५६ , लोणावळा ग्रामीण पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील -४८, वडगाव मावळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३३, कामशेत पोलीस स्टेशन हद्दीतील-४३ , खेड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -७७, घोडेगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील-२४ , मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-४६, जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२३ , ओतूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२२ , नारायणगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३५, आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३० असे एकूण ३१ पोलीस स्टेशन हद्दीतील ३५९ ६ शस्त्र परवानाधारकांकडील 
एकूण ३६२५ शस्त्रे जमा करून घेणे आवश्यक आहे, असे पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर यादीतील ३१ पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील एकूण ३५९ ६ शस्त्र परवानाधारकांकडील एकूण ३६३५ शस्त्रे जमा करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१९ ५९ चे कलम १७(३)( ओ) व ( बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत 
निर्णय झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण ३१ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३५९ ६ शस्त्र परवानाधारकांकडील एकूण ३६३५ शस्त्रे संबंधित पोलीस 
स्टेशनला जमा करणेचे आदेश देत आहे. सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित 
शस्त्र परवानाधारकांना तात्काळ बजवावेत. शस्त्रपरवाना धारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात 
दिवसांचे आत शस्त्र जमा करावीत . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


१५ 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१ ९ अखेर अमलात राहील . तसेच दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ नंतर ७ दिवसांचे 
आत संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्र जमा करून ठेवण्याची 
योग्य ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत 
होती त्या स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लघंन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , 
कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी देणेत आला. 


नवल किशोर राम, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २३ सप्टेंबर २०१ ९. 


२१ 


दिनांक १७ 


मार्च २०१५ . 


वाचले : -- (१) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ ईएस ०२१/९ ४, दिनांक सप्टेंबर 

१ ९९ ४ . 
( २) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६/ एल अॅन्ड ओ, जानेवारी 

१ ९९ ६ . 
( ३ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६ / पीएलएन -१, दिनांक 

दिनांक १३ मार्च १९९ ६ . 
( ४ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४३७/ जीई- ९९ /पीएलएन -१११/ एमसीसी, दिनांक २८ जुलै १ ९९९. 
( ५) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक ४६४ / एल अॅन्ड ओ/९९/पीएलएन-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९९. 
(६ ) मा . उपसचिव ( गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसयूटी -०७० ९/ सी -६३ / पोल-९ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००९ . 
( ७) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसयुटी -२०१४ / सी -६२/पोल -९, दिनांक 
३० 
( ८ ) मा . सहसचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१९/ प्र. क्र . ५/ का -८ , दिनांक 

२०१ ९ . 
(९ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप-३/ कावि -४३६०१/ २०१९, दिनांक २० मे २०१९. 
( १० ) दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजीची छाननी समिती सभा. 
( १० ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . जिविशा/ २०१९ -२८९ ५ (१), दिनांक 
( १२) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ चे कलम १७ (३) ( ) व ( बी ). 
( १३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


२० 


मे 


३० 


मे २०१९ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक पगह/ कावि -४७० / २०१९.- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जुलै ते सप्टेंबर २०१९ 
मध्ये मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक , ३ ग्रामपंचायतीच्या 
थेट रिक्त सरपंच पदाच्या व ३६७ ग्रामपंचायतीच्या रिक्त सदस्य पदांची पोट-निवडणुकाकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची 
आचार संहिता दिनांक २० मे २०१९ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. आगामी 
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ 
दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठित करणेत आलेल्या छाननी समितच्या बैठकीमध्ये 
जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे 
असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवर छाननी 
समितीचेदिनांक मे २०१९ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील -५ , लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील-११, वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१२, लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३, भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१७, सासवड पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील -३, जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील -११, राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१ , पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील-५४ , लोणावळा ग्रामीण पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील -३, वडगाव मावळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३, कामशेत पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२, खेड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१० , घोडेगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६, मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६, जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६, ओतुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-४, बारामती 

तालुका 


- 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१२, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६, वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१, इंदापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
१९, दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३३, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -४५. शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१०, यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
३० 

असे एकूण २५ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३१३ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा करून घेणे आवश्यक आहे, असे पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर यादीतील २५ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३१३ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा करून 
घेणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वयेक्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५९ चे कलम १७(३) ( ) व ( बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत 
निर्णय झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण २५ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३१३ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा 
करणेचे आदेश देत आहे . सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र परवाना 
धारकांना तात्काळ बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांचे आत 
शस्त्र जमा करावीत . 

सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २७ जून २०१९ अखेर अमलात राहील. तसेच दिनांक २७ जून २०१९ नंतर ७ दिवसांचे आत 
संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्र जमा करून ठेवण्याची योग्य 
ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या 
स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लघंन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, कलम 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक जून २०१९ रोजी देणेत आला. 


नवल किशोर राम, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १ जून २०१९ . 


वाचले : -- 


मे 


( १) मा . सहसचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१९/प्र. क्र . ५/ का -८ , दिनांक 

२० मे २०१ ९ . 
( २) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप-३ / कावि -४३६०१/ २०१९, दिनांक २० २०१९ . 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ . 
( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ चे कलम १७ (३) ( ओ) व ( बी ). 

आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि -४६३ / २०१९.- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील जुलै ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुदती 
संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक, ३ ग्रामपंचायतीच्या थेट 
रिक्त सरपंच पदाच्या व ३६७ ग्रामपंचायतीच्या रिक्त सदस्य पदांची पोट -निवडणुकाकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची आचार 
संहिता , दिनांक २० मे २०१९ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 
ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / 
दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने 
परवान्यावरील शस्त्रे/ अग्निशस्त्रे जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५ ९ कलम १७ (३) ( ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारांन्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २७ जून २०१९ अखेरपर्यंत 
स्वत: जवळ परवानाप्राप्त अग्निशस्त्रे/ हत्यारे , दारूगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे .बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची/ 
संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील. 


चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


सदरचा आदेश दिनांक २७ जून २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , 
कलम १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ मे २०१ ९ रोजी देणेत आला. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २७ 


मे 


२०१९ . 


वाचले :(१ ) मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१९/ प्र. क्र . ५/ का .-८, दिनांक २० मे २०१९ . 

( २) मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप -३ / कावि -४३६०१ /२०१९ , दिनांक २० मे २०१९. 
( ३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

आदेश 


३ 


क्रमांक पगह / कावि -४६५/ २०१९.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जुलै ते सप्टेंबर २०१९ 
मध्ये मुदतीत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक , 
ग्रामपंचायतीच्या थेट रिक्त सरपंच पदाच्या व ३६७ ग्रामपंचायतीच्या रिक्त सदस्य पदांची पोट -निवडणुकीकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून 
याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २० मे २०१९ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. 
सदर निवडणुकींचे मतदान दिनांक २३ जून २०१९ रोजी व मतमोजणी दिनांक २४ जून २०१९ रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व 
मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक पोट-निवडणुकीचे मतदान असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदानाचे दिवशी व दिनांक २४ जून २०१९ रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये, यासाठी 
तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील ३ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक, ३ ग्रामपंचायतीच्या थेट रिक्त सरपंच पदाच्या व ३६७ ग्रामपंचायतीच्या रिक्त सदस्य पदांची पोट 
निवडणुकीकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असलेल्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदानाचे दिवशी ते दिनांक २४ जून २०१९ 
मतमोजणीचे दिवशी मतदान केंद्राचेव मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने , वाणिज्यिक 
आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश मतदानाचे दिवशी दिनांक २३ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे 
मतदानाचे व मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , कलम १८८ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ 


मे 


२०१९ 


रोजी देणेत आला आहे. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २७ 


मे 


२०१ ९ . 


वाचले :(१) मोटर वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार व शासन 

अधिसूचना गृहविभाग No. MVA.0589 /CR- 1061-TRA- 2, dated 19th May 1990 M.G.G.IV - A, dated 20th September 1990 
p.668 . 


( २ ) प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर यांचा दिनांक २५ जुलै २०१९ रोजीचे पत्र , 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


बुधवार , ऑक्टोबर 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ 


१७ , शके १ ९ ४१ 


२ 


६ 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक गृह-१/ कार्या.- ६/ एमएजी -१ / आरआर-१५०७ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर 
यांनी संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कळविले आहे की , सातारा- कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, कि.मी. ६३९ / ५०० ते कि . मी. ६३ ९/ ५८० ( कणेगाव ते 
तांदूळवाडी) या भागातील डांबरी रस्त्यांचे द्विपदर क्षतीग्रस्त झाले असून त्याची तातडीने मजबुतीकरण व दुरुस्ती करावयाची असलेचे कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर दुरुस्तीसाठी सातारा ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, कि . मी. ६३९/ ५०० ते कि . मी . ६३९ / ५८० या दरम्यान 
डांबरी द्विपदर वाहतुकीस दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत टप्प्या टप्प्यात बंद करून त्यावरील वाहतूक काँक्रीट 
द्विपदर डांबरी मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनेद्वारे वाहतूक नियंत्रित करणे तातडीचे व अत्यावश्यक असून त्याशिवाय सदरचे 
नुतनीकरण दुरुस्ती करणे शक्य नाही . तसेच वाहतूक सुरक्षिततेच्या नुतनीकरण व दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. असे प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकरण , कोल्हापूर यांनी कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, त्यांनी सदर पत्रात डांबरीकरण रस्त्याचे नुतनीकरण दुरुसीसाठी सातारा ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, सांगली जिल्ह्यातील 
वाळवा तालुका हद्दीतील कि.मी. ६३९ / ५०० ते कि . मी . ६३ ९/ ५८० दरम्यान डांबरी रस्ता द्वीपदर वाहतुकीसाठी बंद करून सदर हद्दीतील वाहतूक 
डांबरी / काँक्रीट द्वीपदर मार्गावरून वळविणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . त्यासाठी मोटर वाहन कायदा, १९ ८८ मधील कलम ११५ चे नुसार तसेच शासन 
अधिसूचना No. MVA.0589/CR- 1061-TRA -2, dated 19th May 1990 M.G.G.IV-A, dated 20th September 1990 p.668 . अन्वयेजिल्हाधिकारी 
यांनी अधिसूचना करणे आवश्यक असलेचे स्पष्ट केले आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला मोटर वाहन कायदा 1988 , कलम 115 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून दिनांक 6 सप्टेंबर 2019 ते दिनांक 25 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी सातारा ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4, सांगली जिल्हा, 
639/500 ते 639/580 कि . मी . या दरम्यानचे डांबरी द्वीपदर मार्गाचा पृष्ठभाग वाहतुकीस बंद करून त्यावरील वाहतूक डांबरी/ काँक्रीट द्वीपदर 
मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनेद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे. 

पोलीस अधीक्षक सांगली/ कोल्हापूर/ सातारा, ग्रामीण व पोलीस अधीक्षक महामार्ग पोलीस, पुणे विभाग, पुणे यांनी दिनांक 6 सप्टेंबर 2019 ते 
दिनांक 25 नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान कि.मी. 639/500 ते कि . मी . 639/580 या दरम्यान वाहतुकीचेनियोजन करणेसंबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित 
करावे. 


, 


, 


, 


प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , कोल्हापूर यांनी ते कि.मी. 639/500 ते कि . मी. 639/580 या दरम्यान वाहतुकीचे सूचना 
फलक, दिशा चिन्ह इत्यादी सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कार्यान्वित कराव्यात . 

डॉ . अभिजीत चौधरी, 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , ५ सप्टेंबर २०१९ . 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३). 


- 


( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश /२०१९/ ५८०६, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९. 


आदेश 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-२७/ २०१ ९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १), ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १) शेतकरी संघटना आंदोलन .-- शेतकऱ्यांची प्रलंबित उस बिले अद्यापही काही साखर कारखान्यांनी अदा केली नसल्याने स्वाभिमानी 

शेतकरी संघटना तसेच इतर शेतकरी संघटनांकडून उसाची बिले मिळविण्याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


( २) मुस्लीम समाज/ धनगर समाज आरक्षण .-- मराठा समाजास राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर केलेनुसार शैक्षणिक तसेच नोकरीमध्ये 

अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे . मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लीम व धनगर समाजासही आरक्षण मिळावे 
याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली आहेत . यापुढेही मुस्लीम समाजाच्या व धनगर समाजाच्या विविध संघटनांकडून 

आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध प्रकारची आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३ ) अखिल भारतीय किसान सभा- शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, या व इतर मागण्यांकरिता विविध 

आंदोलने करण्यात येत आहेत . भविष्यातही अशाप्रकारची आंदोलने करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. 
( ४) ओबीसी समाज आंदोलन.-- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तसेच ओबीसी समाजातर्फे ओबीसी समाजाचे ५ टक्के आरक्षण 

कमी केल्याच्या निषेधार्थ सरकारविरुद्ध विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५ ) ईव्हीएम मशीन विरोधात आंदोलने.-- आगामी विधानसभा निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्या जाव्यात याकरिता भाजप व शिवसेना 

पक्ष वगळता इतर सर्वच राजकीय पक्षांनी बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ६ ) विधानसभा निवडणूक २०१९ - संभाव्य बैठका , मेळावे .-- विधानसभा निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्ष बैठका , 

मेळाव्यांचे आयोजन करीत आहेत . सद्य:स्थितीत पक्षबदलाच्या घटनांमुळे राजकीय पक्षातील प्रमुख व्यक्ती, कार्यकर्ते यांचेत नाराजी 

तसेच मतभेद निर्माण होत आहेत. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ब ) जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती .-- सांगली जिल्ह्यात आलेल्या महापुरामुळे जनतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे . सद्य:स्थितीत 

विविध सेवाभावी संस्थांकडून , इतर जिल्ह्यातून आलेल्या विविध संस्थांकडील आलेल्या मदतीचे वाटपाचे कारणावरून तसेच शासनाकडून 

दिल्या जाणाऱ्या पूरग्रस्त निधीच्या वाटपावरून वेगवेगळे पक्ष तसेच संस्थांकडून विविध आंदोलने करण्यात येत आहेत. 
( क ) आगामी सन , उत्सव 
( १) मोहरम.-- दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ अखेर मुस्लीम धर्मियांचा मोहरम पार पडणार असून या 

दरम्यान ताबूत , पंजे, डोले इत्यादींच्या प्रतिष्ठापना , भेटी तसेच कडेगाव येथील मोहरमनिमित्त प्रसिद्ध ताबूत , डोले, पंजे इत्यादींच्या 

भेटीचा व विसर्जनाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. 
( ४ ) गणेशोत्सव.-- दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ अखेर जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडणार 

आहे. दरम्यान मुदतीत दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी तासगाव येथील रथोत्सव , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी सांगली संस्थाच्या 

गणेशमूर्तीचे तसेच मिरज येथील गणेशमूर्तीचे अनंत चतुर्दशी दिवशी मोठ्या प्रमाणावर विसर्जन होणार आहे. 
त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १), ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले , दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे . 
( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे . 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 
( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 
सदरचा आदेश दिनांक 

२०१ ९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून 

सप्टेंबर २०१९ 

रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


३ 


६ 


३१ ऑगस्ट 


ते दिनांक १४ 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , २ ९ ऑगस्ट २०१९ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) . 


( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २०१९/ ३२१५, दिनांक २ मे २०१९ . 


२ 


आदेश 


, 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -१८/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक 
२ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ (१), ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे .- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती .- 
( १) मराठा आरक्षण.-- महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात 

याचिका दाखल केली असल्याने आरक्षणविरोधी भूमिका असणाऱ्या पक्ष, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये व मराठा समाजातील संघटनेच्या 
कार्यकर्त्यांमध्ये वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. 


( २) मुस्लीम समाज/ धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलनापाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. लोकसभा निवडणूक मतदान प्रक्रिया पार पडली 
आहे. दिनांक २३ मे २०१९ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे, दरम्यान मुदतीत आचारसंहितेमध्ये शिथिलता लागू केल्यास 
मुस्लीम समाजाच्या व धनगर समाजाच्या विविध संघटनांकडून आरक्षणाच्या अनुषंगाने मोर्चे, धरणे आंदोलन , उपोषण यासारखी विविध 
आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ३) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा .-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 
आयोजित केले जात आहेत . 


( ब) लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ .-- सांगली जिल्ह्यामध्ये ४४ सांगली लोकसभा मतदार संघ, ४८ हातकणंगले लोकसभा 

मतदार साघ निवडणुकीसाठी दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी शांततेत मतदान झालेले आहे, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये 
आमच्याच पक्षाचा उमेदवार विजयी होणर याबाबत चर्चाविनिमयादरम्यान अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( क ) आगामी सन , उत्सव 


६ 


( १) छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( पारंपरिक ) .-- दिनांक ६ मे २०१९ रोजी राज्यात सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

( पारंपरिक) मोठ्या प्रमाणावर साजरी करण्यात येणार आहे. शिवजयंतीदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्ती, फोटोंची 
प्रतिष्ठापना करून मिरवणुका काढल्या जातात. सदर शिवजयंतीदरम्यान ५ दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाते 


( २) रमजान ईद .-- रमजान महिना दिनांक ७ मे २०१९ (एक दिवस पुढे मागे चंद्रदर्शनानुसार ) या दिवसापासून सुरू होत आहे. 

सदर एक महिन्याच्या कालावधीत मुस्लीम बांधव पारंपरिक पद्धतीने उपवास ( रोजे ) पाळतात व त्याची सांगता म्हणून दिनांक 

५ जून २०१९ रोजी (एक दिवस पुढे मागे चंद्रदर्शनानुसार) "रमजान ईद " साजरी करण्यात येणार आहे. 
( ३) श्री . बसवेश्वर जयंती.-- दिनांक ७ मे २०१९ रोजी सांगली जिल्ह्यामध्ये लिंगायत समाजाकडून बसवेश्वर जयंती साजरी करण्यात 

येणार असून सदर दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मिरवणुका काढल्या जातात. 
( ४) छ. संभाजी महाराज जयंती .-- दिनांक १४ मे २०१९ छत्रपती संभाजी महाराज जयंती साजरी होणार आहे . 
( ५) बुद्ध पौर्णिमा.-- दिनांक १८ मे २०१९ रोजी मोठ्या प्रमाणावर बुद्ध पौर्णिमा साजरी करण्यात येणार आहे. सदर दिवशी डॉ . 

बाबासाहेब आंबेडकर व बुद्ध प्रतिमांच्या मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येते. 
( ६ ) यात्रा.-- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा/ जत्रा, उरूस मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


२१ 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

( १ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे 
. 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे. 
( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे. 
(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे . 
( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक ६ मे २०१९ रोजीचे १०.०० वाजलेपासून ते दिनांक १८ मे २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , 


६ 


मे 


२०१९ . 


वाचावे :--( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १). 

( २) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा /मनाई आदेश/ २०१९-५८२६ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


दिनांक १२ 

सप्टेंबर २०१ ९ 


२०१९ रोजी 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -२८/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मनाई आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( १) जिल्ह्यात दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून सार्वजनिक गणेशोत्सवास सुरुवात होणार आहे . 

अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मंडळाच्या गणेशमुर्तीचे विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. विशेषत : मिरज 
शहरात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीपासून दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ रोजीपर्यंत मोहरम दरम्यान विविध ठिकाणे पंजे, ताबूत भेटी व दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ 

रोजी ताबूत , पंजे विसर्जनाच्या मिरवणुका सांगली, मिरज व कागल येथे मोठ्या प्रमाणावर पार पडणार आहेत. 
( २) पोलीस प्रशासनाच्या वतीने डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत सर्व गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन करण्यात 

आले आहे. जी गणेशोत्सव मंडळे डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करणार नाहीत , त्यांचेवर ध्वनिप्रदुषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम , 
२००० चे कलम ३ (१), ४ ( १), ५ ( ४) तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ चे कलम १५ , १९ व भारतीय दंड विधान 
संहिता कलम १८८, ३४१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीवेळी गणेशोत्सव मंडळाद्वारे डॉल्बी लावण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, अशावेळी संबंधित मंडळाविरुद्ध कारवाई करतेवेळी मंडळाच्या पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष , संघटनांचे 

नेते, कार्यकर्त्यांकडून विरोध होऊन तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
(३) यापूर्वी मिरवणुका दरम्यान नियमन व नियंत्रण करताना अशाप्रकारे मिरवणुका थांबवणेत आलेल्या नाहीत , मार्ग बदलण्यात आलेले 

नाहीत , मिरवणूक मार्ग बदलणे किंवा थांबविणे अशी कृत्ये घडल्यास नियमाच्या बंधनामध्ये मार्गक्रम करणाऱ्या इतर गणेश मंडळाचे 
रहदारीस/नियमनास अडथळा निर्माण होणार आहे व त्या अडथळ्यामुळे हिंदू व मुस्लीम या संमिश्र लोकवस्तीच्या भागामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


( ४) मिरज शहर परिसर हा हिंदू- मुस्लीम संमिश्र वस्तीने मोठ्या प्रमाणात गजबजलेला भाग आहे. सदर भागातील गणेश विसर्जन 

मिरवणुकीदरम्यान दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गणेश मंडळानी मिरवणूक थांबविणे किंवा मिरवणुकीचा 
मार्ग बदलणे यासारखी कृत्ये केल्यास सार्वजनिक शांततेस बाधा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे. 


( ५) मिरवणुकादरम्यान डॉल्बी सिस्टीम / ध्वनिक्षेपकाचे कंपनामुळे लहान मुले , वयोवृद्ध इसम, ज्येष्ठ नागरिक , आजारी व्यक्ती व सामान्य 

नागरिक यांच्या कानास , हृदयास , आरोग्यास जिवितास /मालमत्तेस धोका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव मिरवणूक 
काळामध्ये व्यत्यय निर्माण होणार आहे. करिता गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डॉल्बी/ध्वनीक्षेपक मालक/ धारक यांचेवर बंदी घालणे 

व नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळाकडील ध्वनीक्षेप यंत्रणा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे . 
त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १४४ ( १) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत सांगली जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही डॉल्बी मालक/ धारक गणेश मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील 
डॉल्बी सिस्टीम वापरात / उपभोगात आणू नये व डॉल्बी मशीन व यंत्रसामग्री स्वत : चे कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी. तसेच मा . उच्च न्यायालय , 
मुंबई यांनी ध्वनी प्रदूषणबाबत वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचा आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे १.०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


१ 


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करणेत येईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ३० ऑगस्ट २०१९ . 


वाचावे : --(१) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्रमांक वाहतूक शाखा/ २०१९/ २ ९ ३, दिनांक १८ मार्च २०१९. 

( २) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ , ११६ ( १) (ए) ( बी), ११६ ( ४) आणि ११७ मधील तरतुदी . 
(३) मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकारी प्रदान केलेले शासन गृह विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एम.व्ही.ए. ५८ ९ / सीआर -१०६० /टीआर -२ , 

१९९ ०, addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२. 
आदेश 


दिनांक १ ९ 


मे 


१ 


क्रमांक पगक / कावि -३५१९ /२०१९.-- ज्याअर्थी, क्रमांक १ अन्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीत मोठ्या प्रमाणात 
भिगवण शहरामध्ये वाहतूक कोंडी होत असल्याने भिगवण शहरात पी -१ , पी -२ ची पार्किंगची व्यवस्था करणेकामी कळविण्यात आले आहे. 
भिगवण शहर हद्दीत दौड तालुक्यातील, नगर जिल्ह्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सिमेवरील भागातील गावांची मुख्य बाजारपेठ असून 
भादलवाडी, तालुका इंदापूर येथे बिल्ट ग्राफिक पेपर कंपनी व मौजे शेटफळगडे, तालुका इंदापूर येथील बारामती अॅग्रो सहकारी साखर 
कारखाना असल्याने तेथील कामगार वर्गांना भिगवण बाजारपेठ ही जवळची आहे. सोलापूर , नगर, वालचंदनगर , पुणेकडे जाणारे - येणारे इसमाकरिता 
भिगवण हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे बाजारपेठामध्ये कायम गर्दी, वर्दळ असते. 

सदर बाजारपेठेत फ्रुट मार्केट ते तक्रारवाडी कॉर्नर असा अंतर्गत १२ फुट रुंदीचा डांबरी रस्ता असून त्याचप्रमाणे मध्यभागी राणी 
जनरल स्टोअर्स ते डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक असा अंतर्गत १२ फुट रुंदीचा रस्ता आहे. सदर रस्त्याचे दोन्ही बाजूस कपड्याची होलसेल 
तसेच किरकोळ ८० ते ९०, दुकाने, हार्डवेअर , कृषी साहित्य विक्रीचे दुकानाबरोबर बँका, पतसंस्था, मंदिरे , शाळा व कॉलेज व दवाखाने 
आहेत त्यामुळे भिगवण शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुचाकी, चारचाकी गाड्या रस्त्याच्या दुतर्फा लागून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक ठप्प (कोंडी) 
होत असते . 

त्यासाठी भिगवण बाजारपेठेत फुट मार्केट ते तक्रारवाडी कॉर्नर या रोडवर आनंद हॉटेलचे समोर बाजूने पी -१ (१, ३, ५, ......... ३१ ) 
याप्रमाणे तसेच आनंद हॉटेल चे विरुद्ध बाजूस पी -२ (२, ४, ६ , ३० ) याप्रमाणे टू व्हीलर , फोर व्हीलर पार्किंग व्यवस्था होणेबाबत 
तसेच राणी जनरल स्टोअर्स ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या रोडवर कोठारी गोल्ड दुकानाचे विरुद्ध बाजूने पी -१ (१, ३, ५, ३१ ) 
याप्रमाणे तसेच कोठारी दुकानाचे समोरील बाजूस पी -२ ( २, ४, ६ , ३० ) याप्रमाणे टू व्हीलर पार्किंग करणेबाबत कळविले आहे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


आणि ; 


१ 


ज्याअर्थी, भिगवण पोलीस स्टेशननी बाजारपेठमध्ये पी -१, पी -२ पार्किंग व्यवस्था करणेबाबत भिगवण ग्रामपंचायत यांचेशी बैठक घेऊन 
चर्चा केली आहे तसेच दिनांक २३ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत भिगवण बाजारपेठेत वाहतूक कोंडी होऊ नये याकरिता पी 
१, पी -२ पार्किंग व्यवस्था होणेकामी सर्वानुमते ठराव मंजूर झाला असल्याचे कळवून होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या दृष्टीने पी -१ , पी -२ पार्किंग 
आवश्यक असलेबाबत संदर्भ क्रमांक १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी त्यांचे अहवालामध्ये नमूद केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे वाचा मधील क्रमांक २ व ३ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार व मोटार वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५, ११६ (१) (ए) (बी) , ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये भिगवण बाजारपेठेत फुट 
मार्केट ते तक्रारवाडी कॉर्नर या रोडवर आनंद हॉटेलचे समोर बाजूने पी -१ (१, ३. ५...... ३१) याप्रमाणे तसेच आनंद हॉटेलचे विरुद्ध बाजूस 
पी -२ (२ , ४, ६ ... ३० ) याप्रमाणे टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किंग व्यवस्था होणेबाबत तसेच राणी जनरल स्टोअर्स ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
चौक या रोडवर कोठारी गोल्ड दुकानाचे विरुद्ध बाजूने पी -१, ( १ , ३, ५ ...... ३१ ) याप्रमाणे तसेच कोठारी दुकानाचे समोरील बाजूस 

पी 
२ (२, ४, ६..... ३० ) याप्रमाणे टू व्हीलर पार्किंग करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


नवल किशोर राम, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ४ जून २०१९ . 


वाचा : -- ( १) सहायक विभागीय अभियंता ( दक्षिण ) मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र पीए/ एस / १७/ एलसी Closure- ३२ , दिनांक 

२० ऑगस्ट २०१८ अन्वये . 
( २) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/एमएजी/ २/ कावि -७२ ९ ६/ १८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवनिशा/ रेल्वे लेवल क्रॉसिंग/वाहतूक व्यवस्था/ ३०४/ १९ , दिनांक 

२ एप्रिल २०१९ . 
( ४) उपविभागीय अधिकारी, कराड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि -४७७/१९ , दिनांक ४ मे २०१९. 
( ५) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम दक्षिण विभाग , सातारा जिल्हा परिषद , सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्र . साजिप /बांध / द/ रेशा 

२/ २०-३२५/ २०१९ , दिनांक ८ मार्च २०१९ . 
(६ ) मोटर वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे, वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार 

शासन अधिसूचना गृह विभाग प्रपत्र क्रमांक एम.ए.व्ही-०५८ ९ / सीआर -१०६१/टीआरए -२ , दिनांक १९ मे १९९० व एम.जी.जी. / 
आय.व्ही.ए. , दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० . 


नाहरकत प्रमाणपत्र 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / कावि -१६०८/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, सहायक विभागीय अभियंता ( दक्षिण) मध्य रेल्वे, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
पीए/ एस /१७/ एलसी/ Closure- ३२ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये मौजे कवठे, तालुका कराड , जिल्हा सातारा हद्दीतील रेल्वे गेट क्रमांक 
९ १, वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक कि . मी. १८७/ ७-८ , नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत दाखला मिळणेबाबत 
विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ कावि -७२९ ६/ १८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ 
अन्वये मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा , उपविभागीय अधिकारी , कराड व कार्यकारी अभियंता, बांधकाम दक्षिण विभाग , सातारा जिल्हा परिषद , 
सातारा यांचा अभिप्राय मागविला होता. मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ राल्वे लेवल क्रॉसिंग/ वाहतूक व्यवस्था/ 
३०४ / १९ , दिनांक २ एप्रिल २०१९ , अन्वये गेट क्रमांक ९ १ बंद करणेबाबत मौजे कवठे येथील ग्रामपंचायत यांनी दिले नाहरकत दाखला 
पाहता त्यांनी पुढीलप्रमाणे मागणी केली आहे. प्रस्तावित मार्गातून जड वाहनांची ये- जा सतत होत असल्याने भुयारी मार्गाची उंची आणि रुंदी 
त्याप्रमाणे असावी, भुयारी मार्गातून ऊस वाहतूक सहज ये- जा व्हावी, भुयारी मार्गातील पाण्याचा निचरा व देखभाल व दुरुस्ती रेल्वे प्रशासनाने 
स्वखर्चाने करावी, भुयारी मार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत गेट बंद करणेत येवू नये, भुयारी मार्गाचे दोन्ही बाजूस रेल्वे प्रशासनाने स्वखर्चाने करावी, 
भुयारी मार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत गेट बंद करणेत येऊ नये, भुयारी मार्गाचे दोन्ही बाजूस रेल्वे प्रशासनाने पक्का रस्ता करून मिळावा, 
भुयारी मार्गाची देखभाल कायमस्वरूपी रेल्वे प्रशासनाने करावी, भुयारी मार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणेत येऊ नये अशी मागणी केली आहे. 
त्यांनी केले मागणीचा विचार होऊन सदर बाबत तसे नाहरकत प्रमाणपत्र देणेस हरकत नाही, असा अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच 
उपविभागीय अधिकारी कराड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि -४७७/ १ ९, दिनांक ४ मे २०१ ९ अन्वये मौजे कवठे ग्रामपंचायत यांचा 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीचा नाहरकत दाखला व कार्यकारी अभियंता बांधकाम दक्षिण विभाग , सातारा जिल्हा परिषद , सातारा यांचे 
नाहरकत दाखल्याचे अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर केला आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता, बांधकाम दक्षिण विभाग, सातारा 


- 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


१ 


जिल्हा परिषद, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . साजिप/ बांध / द/ रेशा -२/ २०-३२५/ २०१ ९, दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीचे पत्रान्वये नमूद 
१ ते ७ या अटी व शर्तीस अधीन राहून रेल्वे गेट बंद करून भुयारी मार्ग बांधणेस सदर विभागाची हरकत नसल्याचे कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, मोटर वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे, वाहतूक वळविणे 
याचे अधिकार शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एम.ए.व्ही . ०५८ ९/ सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० व एमजीजी/ आयव्ही 
ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार कवठे , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक 
९ १, कि . मी . हे वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र 
देणे आवश्यक आहे . 


- 


त्याअर्थी, वरील कायदा व अधिसूचने अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , श्वेता सिंघल , जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , 
मौजे कवठे, तालुका कराड, जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ९ १ हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी 
बंद करून त्याची वाहतूक कि . मी . १८७/ ७-८ या नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देत आहे . 

( १ ) ग्रामीण मार्ग रस्त्यावरील गेट क्रमांक ९ १, कि . मी . १८७/ ७-८ , नवीन भुयारी मार्गाने वळविणेकरिता भविष्यात त्या भुयारी मार्गात 
पाण्याचा निचरा होऊन पाणी साठण्याची शक्यता असलेने भुयारी मार्गात बारमाही पाणी साठून राहील त्यामुळे भुयारी मार्ग साधारण १५ मीटर 
करणेत यावा. 

(२) नवीन भुयारी मार्गाच्या उंचीतून जड ( ऊस वाहतूक ) वाहने सहज ये- जा करतील याची दक्षता घ्यावी. 
( ३) भुयारी मार्गात पाणी साठू नये व त्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणेची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची राहील . 

( ४ ) भुयारी मार्गात कालांतराने झाडेझुडपे वाढतात परिणामी रस्त्यामध्ये पाणी व गाळ साचून रस्ता बंद राहतो. सदरची झाडेझुडपे 
व गाळ वेळचेवेळी काढणेची खबरदारी घेणेत यावी. 

( ५) सदर नवीन भुयारी मार्गाच्या दोन्ही बाजूला रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीमध्ये पक्का रस्ता करून देणेची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची 
राहील. 


(६ ) भुयारी मार्गाची कायमस्वरूपी देखभाल व दुरुस्ती रेल्वे प्रशासनाची राहील. 

(७) सदर भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच व याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचा पूर्णत्वाबाबत दाखला घेतलेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग 
गेट क्रमांक ९ १ बंद करणेत यावेत. 

(८ ) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक 
आहे. 


श्वेता सिंघल, 


जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा, २७ जून २०१९ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे :--(१) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक दविक/ भाडेकरूची माहिती / २२३ / २०१९ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९. 

( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


, 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक पगक/ कावि/ ४४७२ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने / फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत . 

नमूद 

आदेशाची 
मुदत १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपत आहे . आणि; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


२५ 


२ 


९ 


मे 


ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर , लोणीकंद , चाकण, 
खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर , लोणावळा ग्रामीण, शिरूर, रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी 
औद्योगिक वसाहती व फॉर्म हाऊस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त 
येऊन भाड्याने घरे/ दुकाने /प्लॅट घेऊन राहात आहेत . परंतु यांचे बाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी 
कारवाया व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची 
संपूर्ण माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत 
होईल. आणि ; 

ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक 

२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व माओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 
या घटनांचा विचार करता भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी त्यांचेकडील 
घरे / दुकाने /फ्लॅट तसे फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , 
अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता , मूळ पत्ता, दोन फोटो त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे 
नाव व पत्ता , घरभाडे करारनामा , ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
करणेत येत आहे. सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात भाडेकरूबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास भारतीय दंड 
विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील . 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 
पुणे, २७ ऑगस्ट २०१९ . 


वाचावे : --( १) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविक / ड्रोन माहिती / २२४ / २०१९ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ . 

( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 


" 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 

क्रमांक पगक / कावि/ ४४७४ / २०१९ .--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व 
माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपली आहे. 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माउली पालखी सोहळा 
दरम्यान खाजगी कंपनीकडून छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेऱ्याचा अनधिकृत वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही 
पूर्व माहिती देण्यात आलेली नव्हती . पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ , राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


नागरिकांचा समावेश असतो अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरूपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता ड्रोन 
कॅमेऱ्याचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत 
आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा 
वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेऱ्याचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे . जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा 
व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ. जयश्री 
कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी 
कळवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे , व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे प्रस्तुतचा आदेश दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात 
राहील. 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे , २७ ऑगस्ट २०१९ . 


वाचावे :-- (१) मा. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविक / जुनी वाहने/ खरेदी-विक्री/ १६६/ २०१ ९, दिनांक १० जून २०१ ९. 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक पगक / कावि /३५४४ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री 
होणारे वाहनाबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 
प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत ११ जून २०१ ९ रोजी संपत आहे आणि 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून 
असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशनचे परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये 
सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायकलींचा वापर करण्यात आलेला होता. अलीकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा 
चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होऊन अनेक गंभीर गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा 
मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे . आणि ; 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांचे खरेदी- विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी-विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी -विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत 
आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
( वाहन क्रमांक, इंजिन, चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


२७ 


ओळखपत्र, वाहनाचे आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक 
व ओळखपत्र इत्यादी ) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान , कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे प्रस्तुतचा आदेश दिनांक १२ जून २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील. 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे , १२ जून २०१९ . 


: 


वाचावे : --(१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक दविक / भाडेकरूची माहिती/ १६५/ २०१९, दिनांक १० जून २०१९. 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक पगक / कावि/ ३५४५/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे / दुकाने/ फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद 

आदेशाची 
मुदत ११ जून २०१९ रोजी संपत आहे. आणि 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर , लोणीकंद , चाकण, 
खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण , शिरुर , रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती व फॉर्म हाऊस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन 
भाड्याने घरे/ दुकाने/प्लॅट घेऊन राहात आहेत . परंतु यांचे बाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया 
व गुन्हेगारीपार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण 
माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल . 


आणि; 


२ 


or 


ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक 
मे 

२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व माओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे . 
या घटनांचा विचार करता भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. आणि 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी त्यांचेकडील 
घरे/ दुकाने/ फ्लॅट तसे फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , 
अशी माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ. जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता, मूळ पत्ता , दोन फोटो त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे 
नाव व पत्ता , घरभाडे करारनामा , ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
करणेत येत आहे. सदर आदेशाप्रमाणे भाडेकरूबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान 
कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे प्रस्तुत आदेश दिनांक १२ जून २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील . 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे , १२ जून २०१९ . 


वाचले :-- ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) 

चे कलम ३७ ( १) ( ३ ). 

( २) मा. पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१९-१४४३, दिनांक १२ मार्च २०१९. 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक/ एसआर-४०३१/ २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० जुलै २०१९ रोजी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त अष्टविनायक 
गणपती पैकी थेऊर, लोणीकाळभोर , पोलीस स्टेशन, ओझर , ओतुर , पोलीस स्टेशन लेण्याद्री, जुन्नर , पोलीस स्टेशन , महागणपती, रांजणगाव , 
एमआयडीसी पोलीस स्टेशन , मोरगाव . वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होत असते . तसेच 
दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी श्री . संत नामदेव महाराजांची पुण्यतिथी आहे . पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास 
स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू आहे. 
तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १९ ५१ चे कलम (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे आणि , 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act( Bombay 
Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे आणि , 

त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी २४.०० 
वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे . 
( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 

( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 
1951) . ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 

The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) . ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 
चे पोट-कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951). ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशीदिलेला आहे . 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , 


पुणे , १६ जुलै २०१९ . 


वाचावे : --( १) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा , यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ ७/पालखी सोहळा/ सीआरपीसी १४४ आदेश / ४२०३/ १९ , दिनांक 

१२ जून २०१९ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४. 


आदेश 


w 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर-२३ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ ७/पालखी सोहळा / 
सीआरपीसी १४४ आदेश/ ४२०३/ १९, दिनांक १२ जून २०१९ अन्वये श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा, सातारा जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२ जुलै २०१९ ते ६ जुलै २०१९ या कालावधीमध्ये मौजे लोणंद, तरडगाव , फलटण , बरड असा मार्गक्रमण करणार आहे . दिनांक २ जुलै 
२०१९ ते ६ जुलै २०१९ या कालावधीत श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा सातारा जिल्ह्यातून मार्गक्रम होणार आहे. सदर पालखीसोबत 
महाराष्ट्रातून सुमारे साडेपाच ते सहा लाख भाविक/ वारकरी सहभागी होत असतात. पालखी तळावर तसेच पालखी मार्गावर बरेच टी.व्ही. 
चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांचेकडून पालखी सोहळ्याचेचित्रीकरण होत असते. सदर चित्रीकरणासाठी ड्रोनचा वापर केला जाण्याची 
शक्यता आहे. अलीकडील काळात देशात घडणाऱ्या लहान मोठ्या दहशतवादी घटनांचा विचार करता नमूद पालखी सोहळ्यात ड्रोन कॅमेराद्वारे 
चित्रीकरणास परवानगी दिल्यास घातपात करण्याकरीता वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातून येणाऱ्या पालखी मार्गावर टी.व्ही., चॅनेल्स, खाजगी व्यक्ती, संस्था तसेच पालखी सोहळ्याचे छायाचित्रण 
करणारे यांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकणे शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे. तसेच पालखी कालावधीत , पालखी 
मार्गावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीत पालखी मार्गावर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ 
चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील दिनांक २ जुलै २०१९ ते ६ जुलै २०१९ या कालावधीत पालखी मार्गावर ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण 
करण्यास , टी . व्ही ., चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांना चित्रीकरण करणेस बंदी घालत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक २ जुलै २०१९ चे ००.०० पासून ते दिनांक ६ जुलै २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मलात राहील . 
सदरचा आदेश दिनांक २१ जून २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला. 

सुनील थोरवे, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 
सातारा, २१ जून २०१९ . 


घोषणापत्र 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 

चे कलम १४४ 

प्रमाणे 
क्रमांक २०१९/ डीसीबी-२ / आरआर-५६४३/ २०१९ .--ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . जिविशा/ 
गणेशोत्सव / २०१९-४८७८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ अन्वयेनिदर्शनास आणून दिले आहे की , चालू वर्षी गणेश उत्सव दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत सर्वत्र साजरा होणार आहे. उत्सव कालावधीत मिरवणूक प्रसंगी विविध गणेश उत्सव 


२ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


मंडळाकडून डॉल्बी लावणेची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉल्बी लावणेवरून मंडळाचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष , संघटना यांचे नेते 
व कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन यांचेमध्ये तणाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे. उत्सव शांततेत व ध्वनीप्रदूषण मुक्त वातावरणात पार पडण्यासाठी प्रतिबंध म्हणून जिल्ह्यातील डॉल्बी मालक / धारक यांचेकडे 
असलेल्या डॉल्बी सिस्टीम उत्सव कालावधीत राखून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे म्हणून सदर डॉल्बी सिस्टीम कब्जा असलेले ठिकाणाच्या 
जागेवरच सिलबंद करून प्रतिबंध करणेकरिता किंवा डॉल्बी मालक/ धारक यांचेकडे असलेले डॉल्बी सिस्टीम वापरता/ उपभोगात 

आणू 

नये 
याकरिता सदर डॉल्बी मालक / धारक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ मधील कलम १४४ नुसार बंदी घालणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबईमध्ये दाखल जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देवून , 
ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदूषणाचे नियंत्रण 
व नियमन करणेसाठी आदेश पारित केलेले आहेत . तथापि सदर आदेशाचे पालन करतेवेळी पोलीस प्रशासन आणि गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते 
व पदाधिकारी यांचेमध्ये संघर्ष होऊन . तणावाची परिस्थिती निर्माण होते व प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो ; 

आणि ज्याअर्थी, डॉल्बीचे आवाजामुळे व कंपनांमुळे लहान मुले, वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक तसेच आजारी व सामान्य नागरिक यांचे कानास , 
हृदयास , आरोग्यास तसेच जिवितास धोका होण्याची शक्यता असून त्यांचे मालमत्तेसही हानी पोहोचण्याची शक्यता असलेने तसेच या सर्वांमुळे 
सार्वजनिक शांतता व सुरक्षिततेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेची माझी खात्री झाल्याने, मा . पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांच्या 
प्रस्तावाप्रमाणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डॉल्बी मालक / धारक यांचेवर प्रतिबंध करणे/बंधन घालणे अत्यंत आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री 
झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, अजित देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये , 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून 
ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत गणेश उत्सव २०१९ चे विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही 
डॉल्बी मालक / धारक /गणेश मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जेतील डॉल्बी सिस्टीम वापरात/ उपयोगात आणू नये. तसेच सदर डॉल्बी मशीन 
व यंत्रसामुग्री स्वत : चे कब्जात सिलबंद स्थितीत ठेवावी. 
सदरचा आदेश हा दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर 

२०१ ९ 
सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) व सर्व नगरपालिका हद्दीत लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करणेत येईल . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

अजित देशमुख , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर . 
सोलापूर , २२ ऑगस्ट २०१९. 


रोजी २४.०० 


२४.०० वाजेपर्यंत 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

जाहीर नोटीस 
( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना) 

क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा -३ /९ ४१/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ 
(प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता " उपरोक्त 
अधिनियम" असा करणेत येत आहे) चे कलम ३- अ (१), ( २) अन्वये पुणे 
व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४/ प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु.- १, दिनांक 
३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली 


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे, विकसक मे . 
प्रमोटर्स प्रा . लि . यांनी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. 


मानव 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांना सदर योजनेची पात्रता यादी 
( परिशिष्ट -२ ) करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सदर 
झोपडपट्टीमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपडीधारकांनी पुनर्वसन 
योजनेसाठी संमती दिलेली असून त्यांची पात्रता निश्चित झालेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर 
झोपडपट्टी असलेने व एकूण क्षेत्रापैकी सि.स.नं. ३६७ चे क्षेत्र २१९.१० 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७ , शके १ ९ ४१ 


३१ 


चतुःसीमा 


चौ . मी . एवढे वगळता उर्वरित सि.स.नं. ३६८ व ३६ ९ चे 

एकूण 

क्षेत्र 
७९ ७.०० चौ. मी . क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २८ जून १९९ ६ 
रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आले आहे. तसेच सि.स.न. ३६७ चे 
क्षेत्र घोषित नसलेमुळे उपआयुक्त परिमंडळ क्रमांक १ , पुणे 
महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असलेचा अहवाल 
कार्यालयीन जा . क्रमांक उप -१/ ९ ०८ , दिनांक २८ जून २०१९ रोजी 
सादर केलेला असलेमुळे सदरचे संपूर्ण योजनाक्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र म्हणून 

घोषित करणेकामी समर्थनिय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे : 


--लागू रस्ता. 


पूर्वेस .-- नाला. 
पश्चिमेस .-- सि.स.नं. ३७० . 
उत्तरेस .-- सि.स.नं. ३७९ . 
दक्षिणेस . 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता.-- मे. मानव प्रमोटर्स प्रा . लि . , ५ 
बी , सहजानंद कॉम्प्लेक्स, ईस्ट स्ट्रीट कॅम्प , पुणे , 

सदरची नोटीस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात 
आली. 

राजेंद्र निंबाळकर , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 
पुणे , २० सप्टेंबर २०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
( सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
यथाशीघ्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग 
ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या 
सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडप 
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक 
प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही 
कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन 
मालकांना ३० दिवसांची नोटीस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ 
दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करील " असे नमूद केले आहे ; 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा-१/ झोपुआ / ८८५/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , 
१ ९ ७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता 
" उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम 
३ - अ (१) ( २) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. -२००४/प्र. क्र . २१३/ 
झो.प.सु. - १ , दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त , पुणे महानगरपालिका 
यांना उक्त प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले 


आणि ज्याअर्थी, या नोटिशीद्वारे सोबत अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ 
चे कलम ३ क नुसार " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याचे 
नियोजन आहे. 


आहे ; 


त्याअर्थी, या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीन मालक अथवा मालकी 
हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती/ संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना/ 
हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३ यांच्याकडे सादर करण्यास फर्माविण्यात 
येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ 
दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र" म्हणून 
घोषित करण्याचा अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेमार्फत घेण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी विकसक मे. सोनाई दादा कंन्स्ट्रक्शन यांनी झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे दिनांक ५ मे २०१५ रोजी प्रस्ताव दाखल केलेला 
आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी दिनांक ३ मे २०१६ अन्वये सादर सादर 
केलेल्या ( परिशिष्ट -२ ) मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे सदर जमिनींवर 

एकूण 
४६ झोपडीधारकांपैकी 

असून त्यापैकी पात्र निवासी ३८ , पात्र बिगरनिवासी 
१ असे एकूण ३९ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत . ४६ 
झोपडीधारकांपैकी ३५ झोपडीधारकांनी म्हणजेच एकूण ९९.९९ टक्के 


१ 


२ 


चौ . मी . 


सि.स.नं. ३६७, ३६८ व 


१०१६.७० 


३६ ९ , रास्ता पेठ , पुणे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


झोपडीधारकांनी मे. सोनाई दादा कंन्स्ट्रक्शन यांना पुनर्वसन योजनेसाठी 
संमती दिलेली आहे ; 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर 
झोपडपट्टी असलेने व ती घोषित नसलेमुळे क्षेत्रिय अधिकारी, भवानी पेठ 
क्षेत्रिय कार्यालय , पुणे महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती 
असलेचा अहवाल सादर केला आहे. तसेच कार्यालयीन परिपत्रक क्रमांक 
२१५, दिनांक १ जुलै २०१७ मधील कार्यपद्धतीनुसार उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १ यांनी प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक १५ जुलै 
२०१७ रोजी स्थळपाहणी केली असून त्याबाबतचा अहवाल सादर केला 
आहे. सदर दोन्ही अहवालानुसार सदरचे क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ; 


सि . स . नं . ११७ ९ 
सि.स.नं. ११८० 
सि.स.नं. ११८१ 
सि.स.नं. ११८२ 
सि.स.नं. ११८४ 
बिना नंबरचे भूखंड , 
चमडे गल्ली, नाना पेठ , 
पुणे. 


३५.९ ० 
३१.३३ 
५ ९.४२ 
१५.९ २ 
५६.६० 
५४२.९ ३ 


एकूण 


७४२.१० 


चतु : सीमा 


३ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
सुधारित अधिनियम, २०१८ चे तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो.- २००४/ प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु. -१, दिनांक ३० जून २००५ व 
मूळ अधिनियमातील ३ (क) चे तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद मिळकतीचे 
क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेची पूर्व सूचना , महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र पृष्ठ १० व ११ वर प्रसिद्ध करणेत आले. तसेच दै. मुंबई चौफेर 
येथे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध केले असून त्यास 
योजनाक्षेत्रातही प्रसिद्धी देणेत आली आहे. तसेच विकसक मे, सोनाई दादा 
कंन्स्ट्रक्शन व मा . जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे यांना सदरची नोटीस 
बजावण्यात आली आहे. सदर बाबतीत ३० दिवसांच्या (दिनांक १५ मार्च 
२०१९ अखेर ) विहित मुदतीत सूचना/ हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
त्यामुळे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे . 


पूर्वेस .-- सि.स.नं. ११५८ व ११५९, नाना पेठ . 
पश्चिमेस .-- सि.स.नं . ११७८ व ११७७, नाना पेठ. 
उत्तरेस .-- सि.स.नं. ११४, नाना पेठ . 
दक्षिणेस .-- सि.स.नं . ११६७, नाना पेठ . 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता .-- मे. सोनाई दादा कन्स्ट्रक्शन, ओम 
सोसायटी , पहिला मजला , ३६, नाना पेठ, पुणे -२. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात 


आला. 


राजेंद्र निंबाळकर , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 


पुणे , १ ९ सप्टेंबर २०१९ . 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम , २०१८ चे कलम 
३ क (१ ) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करीत आहे. सदरचे घोषित पुनर्वसन क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, 
निर्मूलन व पुनर्विकास ) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३ क (१ ) व 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी, पुणे चे नियमावलीतील SR १९ (१) मधील 
तरतुदीनुसार विकसित केले जाईल . 


- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टीनिर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा/ प्र. क्र . १७७/ झोनिआ - ९ ४५ / २०१९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ 
(प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम" असा 
करणेत येत आहे) चे कलम ३- अ ( १) (२) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने, पुणे 
व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४/प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु. - १, दिनांक 
३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली 


आहे ; 


- 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन 
व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३ क (२) मधील 
तरतुदीनुसार शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला , अनंत काणेकर 
मार्ग, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई-४०००५१ येथे अपील दाखल करता येईल आणि 
उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी व सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


३३ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 


केलेले क्षेत्र २३८० चौ . मी. हे " झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र" म्हणून 

घोषित 
करीत आहे आणि पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 


- 


या 


आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे नंबर ५०० ( भाग), सि . स. नं . १९ ६६ ( भाग), 
कासारवाडी, भोसरी, पिंपरी -चिंचवड , पुणे क्षेत्र २३८० चौ . मी . 
विकसक मे. साईगुरु कंन्स्ट्रक्शन यांचे मालकीच्या क्षेत्रावर पुनर्वसन करून 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी उक्त विकसकाने झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुनर्वसन प्रस्ताव दाखल केलेला आहे 


( i) उक्त क्षेत्रामधील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम यामधील 
झोपडीधारकांनी त्यांची झोपडी ३० दिवसांचे आत रिकामी करून 
विकसकाच्या ताब्यात दिली पाहिजे. 


(ii) अशारितीने रिकामी झालेली झोपडी/ बांधकाम , उक्त विकसकाने 
या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आत पाडून टाकून जमीन खुली 
केली पाहिजे . 


सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम , १९ ७१ च्या कलम ३ (वाय) मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टीचे 
सर्वेक्षण करून झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करून त्याबाबतची 
अंतिम यादी ( परिशिष्ट -२) तयार करण्याचे अधिकार तहसीलदार सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत . 
त्याअनुषंगाने तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे यांनी अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवरील झोपडपट्टीचे सर्व्हेक्षण 
करून झोपडीधारकांची पात्रता यादी ( परिशिष्ट -२ ) दिनांक २ जून २०१७ 
रोजी निश्चित केलेली आहे ; 


( १) सदर आदेशापासून किमान ५० दिवसांच्या आत विकसकाने 
निर्मूलन करून क्षेत्र खाली केले पाहिजे . 


(२ ) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे. 


(३) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे . 


आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट -२ नुसार सदर जमिनीवर एकूण १३१ 
झोपड्या 

असून 

त्यापैकी पात्र निवासी १०७, पात्र बिगर निवासी ०० , 
याप्रमाणे एकूण १०७ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत 


( ४) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचेबांधकाम दोन वर्षांत सोई 
सुविधांसह पूर्ण केले पाहिजे 


आणि ज्याअर्थी, पुणे, सर्व्हे नंबर ५०० ( भाग ), सि.स.नं. १ ९ ६६ ( भाग ), 
कासारवाडी, भोसरी, पिंपरी -चिंचवड , पुणे क्षेत्र २३८० चौ . मी . ही 
मिळकत झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश उक्त अधिनियमाचे कलम ३ ( क) 
अन्वये जा . क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा-३ / भोसरी/ १३७०/ २०१७, दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी " झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश " प्रसिद्ध करणेत 
आला आहे. त्याचप्रमाणे हा ३ ( क ) आदेश दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 
झोपडपट्टी क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आला आहे 


(५) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा 
प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 
लाभार्थांना दिला पाहिजे. 


( ६ ) वाजवी व सबळ कारणामुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांच्या 
निर्देशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व शिखर तक्रार निवारण समिती 
अथवा कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगनादेश नाही. सबब " झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना " राबविणेकामी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती / 
झोपड्या 

पाडून जमीन खुली करणे आवश्यक आहे. 


( ७) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस विकसकावर 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 


( ८) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण केले पाहिजे. 


(९ ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 


- 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , 
निर्मूलन आणि पुनर्विकास) ( सुधारणा) अधिनियम , १९ ७१ यामध्ये सन २०१८ 
च्या महाराष्ट्र ३८ या अधिनियमान्वये सुधारणा करून उक्त अधिनियम , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ अमलात आला असल्याने उक्त अधिनियमातील 
सुधारित कलम ३ ( ड ) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे. 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस अथवा 
झोपडीधारकास आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( ड) सह १२ (४) अन्वये शिखर तक्रार निवारण 
समिती, महाराष्ट्र शासन , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय 
इमारत , ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१ यांचेकडे अपील दाखल करता येईल आणि उक्त 
अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील . 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे अधिनियमाचे 
( सुधारणा अधिनियमामधील तरतुदीनुसार ) कलम ३ ( ड) सह १२ (१) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद 


- 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 


३ 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


अधिनियम , १९ ७१ च्या कलम ३ (वाय) मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टीचे 
सर्व्हेक्षण करून झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करून त्याबाबतची 
अंतिम यादी ( परिशिष्ट -२) तयार करण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांना प्रदान 
केलेले आहेत . त्याअनुषंगाने तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवरील 
झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून झोपडीधारकांची पात्रता यादी (परिशिष्ट -२) 
दिनांक ७ जानेवारी २०१९ रोजी निश्चित केलेली आहे ; 


२३८० 


स.नं. ५०० ( भाग ), 
सि.स.नं. १ ९ ६६ (भाग) , 
कासारवाडी, भोसरी , 
पिंपरी -चिंचवड , पुणे. 


चतु : सीमा 


आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट -२ नुसार सदर जमिनीवर एकूण ६५ 
झोपड्या असून त्यापैकी पात्र निवासी ४५ , पात्र बिगर निवासी ८, याप्रमाणे 
एकूण ५३ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत ; 


पूर्वेस .-- रेल्वे. 
पश्चिमेस.-- स . नं . ४९९ पैकी. 
उत्तरेस.-- स. नं . ५०० पैकी. 
दक्षिणेस.-- स . नं . ४९९ . 

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी देणेत 


६५ 


५१ 


आला आहे . 


४५ 


६ 


राजेंद्र निंबाळकर , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 


१. एकूण झोपड्यांची संख्या 
२. निवासी 

एकूण झोपड्यांची संख्या 
एकूण पात्र झोपड्यांची संख्या 

एकूण अपात्र झोपड्यांची संख्या 
३. बिगरनिवासी 

एकूण झोपड्यांची संख्या 
एकूण पात्र झोपड्यांची संख्या 

एकूण अपात्र झोपड्यांची संख्या 
४. मंदीर 
५. शौचालय 


१२ 


८ 

४ 


पुणे, २० 


सप्टेंबर २०१९ . 


१ 


१ 


उपरोक्त पात्र झोपडीधारकांपैकी ९ ८.११ टक्के झोपडीधारकांनी 
विकसक मे . यश प्रॉपर्टीज यांना पुनर्वसनास संमती दिलेली आहे 


. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा/ प्र. क्र . १७१/ झोनिआ -८ ९ १/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ 
( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम" असा 
करणेत येत आहे) चे कलम ३ - अ (१) ( २) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने, पुणे 
व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. -२००४/ प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु. - १, दिनांक 
३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली 


आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे नंबर २९ ६/ अ/१/ ४/२, शेवकर वस्ती, हडपसर, 
पुणे, क्षेत्र ११७०.०० चौ. मी . ही मिळकत झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (क ) अन्वये दिनांक २७ जुलै २०१८ नुसार 
पारित करणेत आला आहे आणि सदर आदेश स्थानिक वृत्तपत्रात दै. 
लोकमत , दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक ऑगस्ट २ ते ८ , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करणेत आला आहे. 
त्याचप्रमाणे हा ३ ( क ) आदेश दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी झोपडपट्टी 
क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आला आहे ; 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी व सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे नंबर २९ ६/ अ/ १/ ४/ २, शेवकर वस्ती, हडपसर , 
पुणे, क्षेत्र ११७०.०० चौ . मी . या विकसक मे . यश प्रॉपर्टीज यांचे 
मालकीच्या क्षेत्रावर पुनर्वसन करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविणेसाठी उक्त विकसकाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे 
पुनर्वसन प्रस्ताव दाखल केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व शिखर तक्रार निवारण समिती 
अथवा कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगनादेश नाही. सबब " झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना" राबविणेकामी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/ 
झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, 

महाराष्ट्र 

शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, 
निर्मूलन आणि पुनर्विकास) ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९ ७१ यामध्ये सन २०१८ 
च्या महाराष्ट्र ३८ या अधिनियमान्वये सुधारणा करून उक्त अधिनियम , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ अमलात आला असल्याने उक्त अधिनियमातील 
सुधारित कलम ३ ( ड) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे. 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


३५ 


(९) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस अथवा 
झोपडीधारकास आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( ड) सह १२ ( ४) अन्वये शिखर तक्रार निवारण 
समिती, महाराष्ट्र शासन , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय 
इमारत , ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा ( पूर्व), 
मुंबई-४०००५१ यांचेकडे अपील दाखल करता येईल आणि उक्त 
अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील . 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


११७०.०० 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे उक्त अधिनियमाचे 
( सुधारणा अधिनियमामधील तरतुदीनुसार) कलम ३ ( ड) सह १२ (१) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेले क्षेत्र ११७०.०० चौ . मी . हे " झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र " म्हणून घोषित 
करीत आहे आणि पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

( i) उक्त क्षेत्रामधील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम यामधील 
झोपडीधारकांनी त्यांची झोपडी ३० दिवसांचे आत रिकामी करून 
विकसकाच्या ताब्यात दिली पाहिजे. 

(ii) अशारितीने रिकामी झालेली झोपडी/बांधकाम, उक्त विकसकाने 
या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आत पाडून टाकून जमीन खुली 
केली पाहिजे. 

सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे. 
( १) सदर आदेशापासून किमान ५० दिवसांच्या आत विकसकाने 
निर्मूलन करून क्षेत्र खाली केले पाहिजे . 

( २) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे. 

(३) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे. 

(४) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचेबांधकाम दोन वर्षांत सोई 
सुविधांसह पूर्ण केले पाहिजे . 

( ५ ) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा 
प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 
लाभार्थीना दिला पाहिजे . 

( ६) वाजवी व सबळ कारणामुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्या 
निर्देशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल . 

( ७ ) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस विकसकावर 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 

( ८) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण केले पाहिजे. 


स.नं. २ ९ ६ / अ / १/ ४ / २, 
शेवकरवस्ती, हडपसर, 
पुणे. 


चतु : सीमा 


पूर्वेस .-- रस्ता व लागू स. नं . २९ ६ पै. 
पश्चिमेस.-- रस्ता ( १२ मी . डी. पी . रस्ता) व लागू रस्ता, स . नं . १२१. 
उत्तरेस .-- रस्ता ( १२ मीटर डी . पी . रस्ता). 


दक्षिणेस .-- रस्ता ( १८ मीटर डी . पी . रस्ता). 


सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी देणेत 


आला आहे. 


राजेंद्र निंबाळकर , 


( भा.प्र.से. ), 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 


पुणे , २० सप्टेंबर २०१९. 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक निवडणूक कक्ष/ ४३ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांनी विधानसभा निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
आहे आणि सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणार असून , मतमोजणी ही दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणार 


आहे ; 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


बुधवार , ऑक्टोबर 


३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, सदरच्या निवडणुका ह्या सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडणेसाठी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नयेम्हणून मी , संदीप बिष्णोई , पोलीस आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम 
३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

(१) कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक सभा / सभेचे ठिकाण व वेळ याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे 
आवश्यक आहे . 

( २) कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणुका काढण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 
( ३) ध्वनिक्षेपकाचा वापर कोणत्याही प्रकारे रात्रौ २२.०० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत करू नये. 
( ४) फिरत्या वाहनावरून ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू नये. 
( ५) ध्वनिक्षेपकाचा परवाना जवळ बाळगावा. 
( ६) ध्वनिक्षेपकाचा वापर वाहन थांबवूनच करावा . 
(७) ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाच्या तीव्रतेवर घालून दिलेल्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
( ८) शाळा, कॉलेज, रुग्णालय या ठिकाणी थांबून ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू नये. 

(९) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने एकावेळी कोणत्याही परिस्थितीत १० पेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच 
दोन ताफ्यांतील अंतर हे २०० मीटर/ १५ मिनिटांचे असावे. 

( १०) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह , केंद्र किंवा राज्य शासनाचेमंत्रीकिंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 
सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधीन राहून अंमलात राहील तसेच सदरचा आदेश शासकीय कामावर असलेल्या वाहनाच्या संदर्भात लागू 
राहणार नाही. 

( ११ ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तींचे वागणे अगर कृत्याबाबत पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने आदेश देणे. 
( १२ ) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग पोलीसस्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने निश्चित करणे. 

( १३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पीकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने नियंत्रण करणे. 

( १४ ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने नियंत्रण 
करणे. 

हा आदेश संपूर्णपिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ चे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील. 

सदरचा आदेश भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट , १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे. 

संदीप बिष्णोई, 


पोलीस आयुक्त, 


पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय , पुणे. 


पिंपरी -चिंचवड , २४ सप्टेंबर २०१९ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./निवडणूक कक्ष/ ४२/ २०१९.- ज्याअर्थी, वरील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा निवडणूक २०१ ९ चा 
कार्यक्रम जाहीर केलेला असून , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील 
आठ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मतमोजणी होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वाद निर्माण होऊन , वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दाखलपात्र व अदाखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपआपसात भांडणतंटे 
होऊन, हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून /व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरिता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र बाळगण्यास 
व ने- आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


३७ 


- 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, संदीप बिष्णोई, पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 
१९ ७३ , कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस 
स्टेशनचे कार्यक्षेत्रातील शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि छाननी समितीने ज्यांना 
सवलत दिलेली आहे. त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही. 

यापुढे असाही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या शस्त्र परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सवलत दिलेली आहे. त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा. सभा, रॅली , मतदान व मतमोजणी प्रसंगी जवळ बाळगू नये. 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजाविणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३, कलम १४४ ( २) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदरचा आदेश पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे कार्यक्षेत्रात दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी रात्रौ ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड विधान कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 

संदीप बिष्णोई , 

पोलीस आयुक्त , 

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, पुणे. 
पिंपरी -चिंचवड , २४ सप्टेंबर २०१९ . 


पोलीस सहआयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./ राजकीय / ४६ ९ ३/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१९/प्र. क्र . ५/ का -८ , 
दिनांक २० मे २०१९ च्या आदेशान्वये माहे जुलै २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सुमारे १४६ 
ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदांसह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट -निवडणुकांकरिता 
संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे . आचारसंहिता दिनांक २२ मे २०१९ चे रोजी रात्रौ १२.०० 
वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर पोलीस आयक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील ( १) उत्तमनगर , पोलीस 
स्टेशन - जांभळी, खडकवाडी, मांडवी खुर्द , सांगरूण , कोंढवे- धावडे, न्यु कोपरे, ( २) भारती विद्यापीठ रोड पोलीस स्टेशन - जांभुळवाडी/ काळेवाडी, 
पुणे या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २४ जून २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरची सार्वत्रिक निवडणूक ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सह- आयुक्त , पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
अधिकारांनुसार उत्तमनगर , भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन या पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी 
आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( अ ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 
( ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 

( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पीकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 

( ड) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर, भारती विद्यापीठ या पोलीस स्टेशनचेहद्दीत दिनांक २२ मे २०१९ चे रात्री 
००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ जून २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील. 

सदर आदेशाचा भंग करणारी अथवा व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मे २०१९ रोजी दिला आहे. 

शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सह आयुक्त , 

पुणे शहर, पुणे. 


पुणे शहर , २२ मे २०१९ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


अपर निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/ कुरुंदवाड अर्बन बँक/ का.क. १५६ / १३२८/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या अधिसूचनेन्वये स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे (काका) कुरुंदवाड अर्बन को - ऑप . बँक लि., कुरुंदवाड , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


श्री . डी . एस . पाटील 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


.. 


२ 


श्री . एस . ए . सांगले 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून 

घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) 

कुरुंदवाड अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कुरुंदवाड , तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ७ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / दि विटा मर्चेटस् को - ऑप. बँक/ का.क. १५६/१३७५ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये दि विटा मर्चेटस् को - ऑप . बँक लि., विटा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


.. 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . राजाराम काशिनाथ म्हेत्रे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
श्री . अनिलकुमार अ. पत्की 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
श्री . संतोष पुरुषोत्तम ग्रामोपाध्ये ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली, कोल्हापूर जिल्हे 
श्री . राजेंद्र सोपान यादव 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा, पुणे व मुंबई जिल्हे 
श्री . नामदेव सोपान इंगळे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
अटी .-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि विटा मर्चटस् को - ऑप. बँक लि ., 

विटा , जिल्हा सांगली" असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , १२ जून २०१ ९. 


अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / वसंतदादा शेतकरी सह. बँक / का.क . १५६/ १३२६/ २०१ ९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ ८ , कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७ , शके १ ९ ४१ 


४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . सी . जी . मोटे 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


२ 


श्री . व्ही . एन . माने 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई, नवी मुंबई , 
ठाणे जिल्हे . 


रायगड , 


३ 


श्री . डी . जी . मदने 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा, 


सोलापूर 


जिल्हे 


४ 


श्रीमती एम . ए . पाटील 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


५ 


श्री . एस . डी . पाटील 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद , बीड , 
परभणी जिल्हे . 


जालना, 


६ 


श्री . आर . आर . टांकसाळे 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


७ 


श्री . एच . सी . बनसोडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८, कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., 

सांगली ( अवसायनात )" असा फलक लावता येईल . 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, ७ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/१ - सआ / कुरुंदवाड अर्बन बँक / का.क. १५६/ १३७८/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या अधिसूचनेन्वये स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) कुरुंदवाड अर्बन को - ऑप . बँक लि . , कुरुंदवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा 
कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व 
नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


श्री . जी . एस . 


एस . पिसे 


श्री . एस . जे . कनवाडे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . व्ही . जी . कुंभार 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
श्री . एस . डी . जामदार 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


३ 

४ 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४१ 


४३ 


( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, स्वातंत्र्यसेनानी कै. श्रीपाल आलासे ( काका) 

कुरुंदवाड अर्बन को - ऑप. बँक लि ., कुरुंदवाड , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 
( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


- 


पुणे, १२ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
क्रमांक ना .बँका/१ - सआ / दि आष्टा पीपल्स बँक / का.क . १५६/ १३२७/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या अधिसूचनेन्वये दि आष्टा पीपल्स को - ऑप . बँक लि ., आष्टा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . अहमद मकबूल मदभावी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 


( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि आष्टा पीपल्स को - ऑप . बँक लि ., 

आष्टा , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली " असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


शके १ ९ ४१ 


४५ 


( १३) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीने तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण 

घेणे आवश्यक राहील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, ७ जून २०१ ९. 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ना. बँका/ १- सआ / दि कमर्शिअल बँक / का.क. १५६/ ११५७/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या 
अधिसूचनेन्वये दि कमर्शिअल को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकांचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 

वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली व 


श्री . बाबसो कृष्णात निगडे 

सातारा जिल्ह्यापुरते . 


अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त या कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या 

परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर 
करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र, विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय 
ज्या जिल्ह्यात आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


- 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि कमर्शिअल को - ऑप. बँक लि ., 

कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 


६ 


धनंजय डोईफोडे, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर , 


पुणे, ११ जून २०१ ९ . 


चे 


अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/ कृष्णा व्हॅली बँक / का.क. १५६/ १२३७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर या 
अधिसूचनेन्वये कृष्णा व्हॅली को - ऑप . बँक लि., कुपवाड (अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ८ , कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च२०२० या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . मौला बंडू कनवाडे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली 
जिल्ह्यापुरते. 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


शके १ ९ ४१ 


४७ 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ , कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त या कार्यालयाकडऊन दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या 

परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास 
सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य 
कार्यालय ज्या जिल्ह्यात आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, कृष्णा व्हॅली को - ऑप . बँक लि ., कुपवाड 

( अवसायनात ) " असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


६ 


( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नूमद करावा. 


धनंजय डोईफोडे 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 


- 


पुणे , ११ जून २०१ ९. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


- 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक १२० /विवअ/व./ श्री. कि . द. खळदकर / स्थामाज/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग 
खेंगरे, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . किशोर दत्तात्रय खळदकर , 
रा . नायगाव , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा सासवड, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ४,१ ९, ८७४ अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत 
१५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री . किशोर दत्तात्रय 
खळदकर यांची तारण दिलेली शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु :सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१ / ८३४ / ८३२ / 


८४६ 


नकाशाप्रमाणे 


२०१७, 
दिनांक ०८/१२/२०१७ 


मौजे जवळार्जुन , 
ता . पुरंदर , 
जि . पुणे 


श्री . किशोर दत्तात्रय खळदकर , 
यांच्या हिश्श्याचे 
० हे . ३८ आर शेतजमीन क्षेत्र 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव 
विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नामदेव जयसिंग खंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , १२ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


क्रमांक ७६३ / विवअ/ वसुली/ नि.द.तनपुरे/ स्थामाज/ २०१९.--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निलेश दत्तात्रय तनपुरे ( लवादी थकबाकीदार ) व 
श्री . दत्तात्रय ज्ञानेश्वर तनपुरे ( सहकर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता तारण देणारे) हे सर्व रा. धांगवडी, तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


१ 


पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २,१३,७५४ अधिक 
दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा खर्च इत्यादी एकूण 
होणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी श्री . निलेश दत्तात्रय तनपुरे ( लवादी थकबाकीदार) व श्री . दत्तात्रय ज्ञानेश्वर तनपुरे ( सहकर्जदार तथा 
स्थावर मालमत्ता तारण देणारे ) यांची धांगवडी हद्दीतील गट क्रमांक ४७६ मधील ० हे. ६४ आर शेतजमीन क्षेत्र मिळकत ह्या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


कर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता 
तारण देणायांचे नाव व पत्ता 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला/ 
हुकुमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


क्रमांक 


आर 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


श्री . निलेश दत्तात्रय तनपुरे दावा क्र . १०१/१५२ मु . पो . धांगवडी, 
( लवादी थकबाकीदार) २५/२०१६ 

ता . भोर , 
श्री . दत्तात्रय ज्ञानेश्वर तनपुरे दि . २२/०७/२०१६ 
( सहकर्जदार तथा स्थावर 
मालमत्ता तारण देणारे) 


जि . पुणे 


४७६ ० हे . ६४ आर . पूर्वेस : प्रकाश तनपुरे यांची मिळकत 

पश्चिमेस : सुरेश बळीराम तनपुरे 
यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : भानुदास तनपुरे यांची 
मिळकत . 
उत्तरेस : नानासाहेब वांजे यांची 
मिळकत . 


: 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांच्या आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या कापूरहोळ शाखेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर कायदेशीर विक्री 
प्रक्रियेचा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिला असे . 

जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, 
पुणे, २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक ७६४/विवअ/ वसुली/ सौ.ध.ह.फडतरे / स्थामाज/२०१ ९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . धनलक्ष्मी हनुमंत फडतरे ( लवादी थकबाकीदार), रा . 
जेजुरी, लवथळेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे दिशा वॉटर सप्लायर्स , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे व श्री . रामदास बाजीराव दिवेकर ( सहकर्जदार 
तथा स्थावर मालमत्ता तारण देणारे ) रा . वरवंड, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३८,०९ ,६४४ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के 
व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी सौ . धनलक्ष्मी हनुमंत 
फडतरे ( लवादी थकबाकीदार) व श्री . रामदास बाजीराव दिवेकर ( सहकर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता तारण देणारे) यांची वरवंड, तालुका 


- 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


दौंड , जिल्हा पुणे हद्दीतील गट क्रमांक २७२ मधील १ हे. ३५ आर सहकर्जदार यांचे हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र मिळकत ह्या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


गट 


क्षेत्र 


कर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता 
तारण देणायांचे नाव व पत्ता 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला/ 
हुकुमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


क्रमांक 


हे . आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२७२ 


१ 


३५ 


श्री . धनलक्ष्मी हनुमंत फडतरे 
( लवादी थकबाकीदार ) 
श्री . रामदास बाजीराव दिवेकर 
( सहकर्जदार तथा स्थावर 
मालमत्ता तारण देणारे ) 


दावा क्र . १०१/२१७ मु . पो . वरवंड , 
३२४/२०१७ 

ता . दौंड , 
दि . २१/०७/२०१७ 


: 


पूर्वेस : गट नं . २७३ 
दक्षिणेस : पोपट फरगडे 
पश्चिमेस : गट नं . २७१ 
उत्तरेस : पोपट गोपीनाथ दिवेकर 


जि . पुणे 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांच्या आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या निरा शाखेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च 
ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिला असे. 


जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


पुणे, २८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक १०४/ विवअ/ वसुली /ना.वि.कुंजीर/ स्थामाज/ २०१९ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा मुख्य कार्यालय अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका 
पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री. नारायण 
विठोबा कुंजीर यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा उरुळी कांचन , पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . 
विठोबा बळीबा कुंजीर व सौ . सुलोचना विठोबा कुंजीर यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची ( अ) मौजे कुंजीरवाडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील गट नं. ८७ मधील एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर २५ आर अधिक ०१ आर पोट- खराबा अशी एकूण २६ आर जमीन व (ब) मौजे कुंजीरवाडी, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नं. ८९ मधील एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर २९ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . विठोबा बळीबा कुंजीर 
व सौ . सुलोचना विठोबा कुंजीर यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हेक्टर २८ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व 
आहे . कर्जदार श्री . नारायण विठोबा कुंजीर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरुळी कांचन , पुणे 
या संस्थेचे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ अखेर कर्ज रुपये ३२,२५,४८२ (अक्षरी रुपये बत्तीस लाख पंचवीस हजार चारशे ब्याऐंशी फक्त) अधिक 
मुद्दल रकमेवर दिनांक १० फेब्रुवारी २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तद्अनुशंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


५१ 


सहकर्जदार श्री . विठोबा बळीबा कुंजीर व सौ. सुलोचना विठोबा कुंजीर यांच्या स्वत : च्या मालकीची मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गट 


कर्जास मिळकत तारण 

देणाऱ्यांची नावे 


जमीन क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


चतु: सीमा 


क्रमांक 


गावाचे नाव, कर्जदार व जामीनदारांची वसुली 
तालुका , नावे व पत्ता 

दाखला 
जिल्हा 

क्रमांक व 
दिनांक 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८७ 


( अ) मौजे 


कलम ( १) श्री . विठोबा बळीबा 
१०१/ ७० / कुंजीर ( सहकर्जदार), 
३०६/ 

( २ ) सौ . सुलोचना 
२०१८ , 

विठोबा कुंजीर 
दि . ०४ / ( सहकर्जदार), 
०६/२०१८ दोघेही राहणार 

कुंजीरवाडी, काळुबाई 
मंदिराशेजारी , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे . 


गट नं . ८७ ची 
कुंजीरवाडी, तालुका चतु: सीमा 
हवेली, जिल्हा पुणे 

पूर्वेस - ओढा 
येथील गट नं . ८७ 

दक्षिणेस-कॅनॉल पड 
मधील सहकर्जदार . मिळकत 
श्री . विठोबा बळीबा 

पश्चिमेस- गट नं . 
कुंजीर व सौ . सुलोचना ८ ९ ची मिळकत 
विठोबा कुंजीर यांच्या उत्तरेस - श्री . कुंजीर 
मालकीचे एकूण क्षेत्र यांची मिळकत. 
00 हेक्टर २५ आर 
अधिक ०१ आर 
पोट - खराबा अशी 


एकूण २६ आर 
जमीन मिळकत. 


मौजे ( १ ) श्री . नारायण 
कुंजीरवाडी, विठोबा कुंजीर 
तालुका ( कर्जदार ), 
हवेली, ( २ ) श्री . विठोबा बळीबा 
जिल्हा पुणे कुंजीर ( सहकर्जदार ), 

( ३) सौ . सुलोचना 
विठोबा कुंजीर 
( सहकर्जदार), 
( ४) श्री . मारुती विठोबा 
कुंजीर ( सहकर्जदार) 
चौघेही राहणार 
कुंजीरवाडी, काळुबाई 
मंदिराशेजारी , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे. 
( ५) श्री . संतोष सुर्यभान 
ढगे , ( जामीनदार क्र . १), 
राहणार शिवकृपा 
सोसायटी, कदमवाक 
वस्ती, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे . 
( ६) श्री . भरत पांडुरंग 
कामठे, ( जामीनदार 
क्र . २), राहणार स . 
नं . ९९ / ४ ब , 

महादेव 
नगर, हडपसर, पुणे. 
( ७) श्री . नारायण 

आप्पासो जाधव , 
( जामीनदार क्र . ३ ) , 
राहणार कोरेगाव मूळ, 
इनामदार वस्ती, 

तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे . 


८ ९ 


( ब ) मौजे 


कुंजीरवाडी, तालुका गट नं . ८ ९ ची 
हवेली, जिल्हा पुणे 

चतु: सीमा 
येथील गट नं . ८ ९ 

पूर्वेस - गट नं . ८७ 
मधील क्षेत्र ०० 

ची मिळकत 
हेक्टर २९ आर 

दक्षिणेस- कॅनॉल पड 
यापैकी सहकर्जदार मिळकत 
श्री . विठोबा बळीबा पश्चिमेस - श्री . विष्णु 
कुंजीर व सौ . 

कुंजीर यांची 
सुलोचना विठोबा 

मिळकत. 
कुंजीर यांचे मालकीचे उत्तरेस - श्री. विष्णु 
क्षेत्र ०० हेक्टर २८ 

कुंजीर यांची 
आर जमीन मिळकत मिळकत . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


५ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तद्नुशंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे. मुख्य कार्यालय 
हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे -४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ९ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक १०५/विवअ/ वसुली/ वि.अ.कुंभार/ स्थामाज/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
(१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विकास अशोक कुंभार ( कर्जदार ) यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा कात्रज , 
पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे पर्वती , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं . १२० अ, १२० ब, 
सब प्लॉट नं . ३५ , आऊट ऑफ फायनल प्लॉट नं . ५४५ त्यामधील टी . पी . एस नं . ३ यांसी क्षेत्र २१९९.३० चौ. मी. या मिळकतीवर बांधलेल्या 
श्रावण इमारतीमधील स्टील्ट मजल्यावरील शॉप नं. ए एस -०६ यांसी कारपेट क्षेत्र २२.०५ चौ. मी. यांसी सेलेबल क्षेत्र २६.४६ चौ . मी . म्हणजेच 
२८४.८२ चौ . फूट + लॉफ्ट क्षेत्र १०.९ ६ चौ. मी . म्हणजेच ११८ चौ . फूट तसेच दुकान समोरील रोडपर्यंत मोकळे क्षेत्र ११.१४ चौ. मी . 
यासह दुकान ( शॉप) मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. श्री . विकास अशोक कुंभार (कर्जदार) यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरुळी कांचन, पुणे या संस्थेचे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ अखेर कर्ज रक्कम रुपये 
२५,२६,३५१ ( अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सव्वीस हजार तीनशे एक्कावन्न फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा 
खर्च व तद्अनुशंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. विकास अशोक कुंभार 
( कर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


९ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


कर्जदार व 
जामीनदारांची 
नावे व पत्ता 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे 


सर्व्ह 
नंबर 


तालुका, 
जिल्हा 


वसुली 
दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


मौजे पर्वती , 


( १ ) श्री . विकास 


कलम 


मौजे पर्वती. 


१०१ / 


तालुका 
हवेली, 
जिल्हा पुणे 


अशोक कुंभार 
(कर्जदार ), 


श्री . विकास 
अशोक कुंभार 
( कर्जदार ), 


मौजे पर्वती , 

तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील सर्व्हे नं . १२० 


पूर्वेस - शॉप नं, ए 
एस ५ आणि ६० 
फुटी रोड . 
पश्चिमेस - शॉप नं . 


तालुका 
हवेली, 
जिल्हा पुणे 
येथील सर्व्ह 


११७३ / 
१४२७ / 


राहणार जी / बी 


राहणार जी / बी 


अ , १२० ब , सब 


००३, मधुबन 


२०१८ , 


००३, मधुबन 


प्लॉट नं . ३५ , 


ए एस ७ व डक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


५३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


नं . १२० अ , 


उत्तरेस - स्टेअरकेस 
अॅण्ड पॅसेज ऑफ 


१२० ब , सब 


अजमेरा कॉलनी, 
पर्वतीनगर , 
सिंहगड रोड, 
पुणे. 
( २) सौ . मंगल 


आऊट ऑफ 
फायनल प्लॉट नं . 
५४५ त्यामधील टी . 


दि . २३ / १०/ अजमेरा 
२०१८ 

कॉलनी, 
पर्वतीनगर, 
सिंहगड रोड , 
पुणे. 


प्लॉट नं . ३५ , 


ए विंग . 


आऊट ऑफ 


फायनल प्लॉट 


दक्षिणेस - शॉप नं . ए 
एस ७ आणि ६० 
फुटी रोड . 


लक्ष्मण मानकर 


नं . ५४५ 


त्यामधील टी . 
पी . एस नं . ३ 


( जामीनदार क्र . १ ) 
( ३ ) श्री . अशोक 
चांगदेव वाळके 
( जामीनदार क्र . २ ) 
राहणार सर्व्हे नं . 
१२ ९ /९९९ , 
दत्तवाडी करंदीकर 
दवाखान्यासमोर , 
पुणे. 
( ४) श्री . मनोज 
प्रभाकर फडतरे 
( जामीनदार क्र . ३) 
राहणार मु . पो . 
बावडा, १५८ , 
मळाईनगर , 
तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा. 


पी . एस नं . ३ 
यांसी क्षेत्र २१९९ .३० 
चौ . मी . या 
मिळकतीवर 
बांधलेल्या श्रावण 
इमारतीमधील स्टील्ट 
मजल्यावरील शॉप 
नं . ए एस -०६ यांसी 
कारपेट क्षेत्र २२.०५ 
चौ . मी . यांसी 
सेलेबल क्षेत्र २६.४६ 
चौ . मी . म्हणजेच 
२८४.८२ चौ. फूट 


+ लॉफ्ट क्षेत्र 
१०.९ ६ चौ . मी . 


म्हणजेच ११८ चौ . 
फूट तसेच दुकान 
समोरील रोडपर्यंत 
मोकळे क्षेत्र ११.१४ 


चौ . मी . 


यासह 


दुकान ( शॉप ) 


मिळकत. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तद्नुशंगिक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे. 
मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे -४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक पुणे, ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ९ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ४४१/ २०१८-१९ .--ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा, शाखा सुरूर 
या संस्थेने कर्जदार श्री . शिवशंकर खाशाबा जाधव व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे. उपनिबंधक ( परसेवा ) सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला 
कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला क्रमांक २४२/ १५-१६, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा, शाखा सुरूर या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


वसुली दाखला 

क्रमांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 


गट नं . /सि.स.नं . 


हेक्टर आर 


व दिनांक 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


( १) शिवशंकर खाशाबा जाधव 


वसुली दाखला 
क्रमांक २४२/ १५-१६ 
दिनांक 


रा . गुळुब , ता . वाई, 
जि 


सातारा 


( २) जितेंद्र अशोक चव्हाण 


रा . सुरूर , ता . वाई 


१०/०२/२०१६ 


जि . सातारा 


मौजे गुठंब , ता . वाई, 
जि . सातारा येथील 
शेतजमीन याचा 
( १ ) गट नं . १३३२ 
( २ ) गट नं . १७०३/ अ 
( ३) गट नं . १५४ ९ 
यापैकी असणारा हिस्सा 
अशी संपूर्ण मिळकत . 


अ.नं. 


३ 


ते 


६ 


सर्व 
रा . गुळुब, ता . वाई, 


( ३) सुषमा नानासो जाधव 
( ४ ) सत्यभामा खाशाबा जाधव 
( ५ ) हणमंत खाशाबा जाधव 
( ६ ) भरत खाशाबा जाधव 
( ७) लक्ष्मी तुकाराम कदम 


० हे . ३३ आर 
० हे . ०१ आर 
८ हे . ५० आर 
पो . ख . ७६ आर 


जि . सातारा 


रा , लोणी , ता . खंडाळा 


जि . सातारा 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 


निवाड्याप्रमाणे आपणाकडे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ४८,१०७ ( अक्षरी रुपये अठेचाळीस हजार एकशे सात फक्त) अधीक व्याज 
आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस 
काढण्यात येईल . 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, 


जिल्हा सातारा. 


वाई, १ मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


५५ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ४४३/ २०१८-१९ .-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा, शाखा सातारा 
एमआयडीसी या संस्थेने कर्जदार दिलीप मेडिकल प्रोप्रा . दिलीप आनंदराव चांगण व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक (परसेवा ) सहकारी 
संस्था, सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला क्रमांक २२७/ १७-१८ , दिनांक २७ सप्टेबर २०१७ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


त्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा , शाखा , सातारा एमआयडीसी या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य 
होईल . 


. 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


वसुली दाखला 

क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 


मिळकतीचे वर्णन 
गट नं ./सि.स.नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


९ ४.०८ चौ . मी . 


वसुली दाखला ( १) दिलीप मेडिकल 
क्रमांक २२७/ १७-१८ प्रोप्रा . दिलीप आनंदराव चांगण 
दिनांक 

( २ ) कविता दिलीप चांगण 
२७/ ० ९ / २०१७ 

( ३ ) विलास परशराम बारटक्के 


भोसले मळा, 


अ.क्र . १ व २ 
रा. न्यू राधिका रोड , 

करंजे 
तर्फ सातारा, जि . 

जि . सातारा 
रा . २८४, गुरुवार पेठ , 
बागेशेजारी , सातारा , 
जि . सातारा. 


( ४) संपतकुमार वसंत मांडवकर 


रा . १८०८ , गांधी 


विकासनगर कबूतर , 


( १) मौजे करंजे तर्फ 
सातारा ता . जि . सातारा 
येथील बिनशेती मिळकत 
याचा रि . स . नं . 
८ - क / १/ २ यामधील प्लॉट 
नं . २२ याचे क्षेत्र 
१४९ .८३ चौ . मी . यापैकी 
दिलीप आनंदराव चांगण 
यांचा हिस्सा ९ ४.०८ 
चौ . मी . 
( २ ) मौजे शाहपुरी , 
ता . जि . सातारा येथील 
ग्रा . पं . मि . नं . ५४६३ 
याचे बांधकाम क्षेत्र १५६६ 
चौ . फूट अशी संपूर्ण 
मिळकत. 


इचलकरंजी, 
जिल्हा सांगली. 


१५६६ चौ . 


फूट 


- 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

निवाड्याप्रमाणे आपणाकडे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये २१,२९, ०४२ ( अक्षरी रुपये एकवीस लाख एकोणतीस हजार बेचाळीस 
फक्त) अधीक व्याज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल. 


. 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसुली अधिकारी , 
जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, 

जिल्हा सातारा. 


वाई , १ मार्च २०१ ९ . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ३७३/ २०१८-१९ .-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, शाखा लोणंद , जिल्हा सातारा , 
या संस्थेने मे . उपनिबंधक सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला क्रमांक १६१/ २०१८-२०१९ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज 
केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, वाई , शाखा लोणंद महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई , शाखा लोणंद या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र / आकार 


चतु : सीमा / 


वसुली दाखला 

क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देणेत 
आले असेल त्याचे नाव 


गावाचे नाव व तालुका 

पेठ , घर नं . 


भूमापन गट क्रमांक / 
सि.स.नं./ ग्रा.पं.मि.नं . 


हिस्सा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


. 


- 


१६१/ २०१८-१९ ( १) सौ . वनिता संतोष 
दिनांक 

पवार 
३१/१०/२०१८ 


चौ . फूट 


( २ ) श्री . संतोष 


व्यंकटराव पवार 


हिस्सा. 


( ३) श्री विपूल प्रमोद 


ननावरे 


( ४ ) श्री . संतोष 


रा . मातोश्री कॉम्प्लेक्स , मौजे लोणंद, ता . खंडाळा , एकूण क्षेत्रफळ श्री. संतोष 
निरा- सातारा रोड , लोणंद, जि . सातारा येथील 

३१५६ 

व्यंकटराव 
ता . खंडाळा, जि . सातारा. सि.स.नं. १४० , १४१ व 

पवार व 
१४२ स . नं . ४२८/२७ 

सौ . वनिता 
रा . मातोश्री कॉम्प्लेक्स , मधील खुली जागा १११.८० 

संतोष पवार 
निरा - सातारा रोड , लोणंद, यामध्ये पश्चिमाभिमुखी 

यांचा संपूर्ण 
ता . खंडाळा, जि . सातारा. १६.२४६०.६ ची दुमजली 

आर.सी.सी. इमारत 
रा . जाधव आळी, लोणंद शौचालयासह वाढीव 
ता . खंडाळा , जि . सातारा . सन २००८-०९ . सदर 

इमारतीमध्ये तळघरात 

पश्चिमाभिमुखी १६.२४२९ 
रा . निरा - लोणंद रोड, चा आर.सी.सी. गाळा 
ता . खंडाळा, जि . सातारा. नं . १ मागे दक्षिणाभिमुखी 

१६.२४८ चे आर.सी.सी. 
गाळे नं . अनुक्रमे २ , ३ , ४ 
लगत १२.६ चा आर.सी.सी. 
गाळा नं . ५ पहिल्या 
मजल्यावर पश्चिमाभिमुखी 
१५.७४१८.९ चा गाळा 
नं . ६ लगत पश्चिमाभिमुखी 
व दक्षिणाभिमुखी १०x१५.७ 
चा आर.सी.सी. गाळा नं . 
७ लगत , 

दक्षिणाभिमुखी 
२४.३४१५.७ चा आर.सी.सी. 


सदाशिव साळुखे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १९ ४१ 


५७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


गाळा नं . ८ अशी संपूर्ण 
मिळकत याचा ग्रा.पं.मि.नं. 


जुना ४०५५ याचा नवीन 


२०८३. 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 

निवाड्याप्रमाणे आपणाकडे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ४७,७७,४३६ ( अक्षरी रुपये सत्तेचाळीस लाख सत्याहत्तर हजार चारशे 
छत्तीस फक्त) अधीक व्याज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, 

जिल्हा सातारा . 


वाई, २४ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वसुली/स्थावर जप्ती/ ४३० /२०१८-१९ .-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने 
कर्जदार श्री . ज्ञानेश्वर विष्णू डोंगरे व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे. उपनिबंधक ( परसेवा ) सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ 
अंतर्गत वसुली दाखला क्रमांक २७७/१७-१८ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि 
हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा, शाखा वाई या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


वसुली दाखला 

क्रमांक 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 


मिळकतीचे वर्णन 
गट नं ./सि.स.नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


( १) ज्ञानेश्वर विष्णू डोंगरे 


वसुली दाखला 
क्रमांक २७७ / १७-१८ 
दिनांक 


( २) विष्णू कृष्णा जाधव 


रा . कॉलेजसमोर, 
सिद्धनाथवाडी, वाई . 

रा . स . नं . ३६ , 
सिद्धनाथवाडी, वाई. 
रा . ४६३, गणपती आळी, 
वाई . 


मौजे सिद्धनाथवाडी, वाई , 
ता . वाई, जि . सातारा 
येथील शेतजमीन 
( १) गट नं . ३६ / १- अ / १/ ० हे. ०९ आर 
६ अशी संपूर्ण मिळकत . 


११/१०/२०१७ 


( ३ ) राकेश महादेव फुले 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


. 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 


निवाड्याप्रमाणे आपणाकडे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये १४,३०,०९ २ ( अक्षरी रुपये चौदा लाख तीस हजार ब्याण्णव फक्त ) अधीक 
व्याज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात 
येईल . 


प्रशांत नामदेव घाडगे , 

वसुली अधिकारी , 
जनता अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , वाई , 

जिल्हा सातारा. 


वाई, २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


- 


क्रमांक आर-१०२९ / व.अ./१५६/ स्था.ज/ तु.ज.शेळके/ १९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ए. आर. काशिद , मा . 
वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा 
पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तुषार जयवंत शेळके , राहणार 
मु . पो . धनगरवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , वाशी, नवी मुंबई , शाखा 
नारायणगाव यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ९,९ १,१६४ अधिक दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १४ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, आदेशिका खर्च व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


९ 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रुपये पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


- 


वसुली दाखला 
क्रमांक १०१/ 


११५५/१८ 
दिनांक 


कर्जदार 
श्री . तुषार जयवंत शेळके 
जामीनदार 
श्री . नागेश सदानंद शेळके 
श्री . तुकाराम शंकर शेळके 


कर्जदार 

मौजे नारायणगाव येथील गट नं . 
श्री . तुषार जयवंत शेळके १२१/२ क्षेत्र २ हे . ० ९ आर + 
यांच्या नावावरील शेतजमीन पो.ख, क्षेत्र ० हे . ०४ आर पैकी 
राहणार मु . पो . नारायणगाव , क्षेत्र ० हे. ११.८३ आर ही स्थावर 
ता . जुन्नर, जि . पुणे मालमत्ता श्री . तुषार जयवंत शेळके 

यांच्या नावावरील गहाणखतानुसार 


०.३३ 


२६/११/२०१८ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 

ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


ए. आर. काशिद , 

वसुली अधिकारी , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका आंबेगाव , 


जिल्हा पुणे. 


पुणे, २२ मार्च २०१८ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक आर -१०३०/ व.अ. /१५६/ स्था.ज / नि . दि . जाधव/ १९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ए. आर. 
काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर, तालुका आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निलेश दिनकर जाधव , 
राहणार मु. पो . नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई, 
शाखा नारायणगाव यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ५२,६६,८४३ अधिक दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ पासून मुद्दल 
रकमेवर होणारे १३ टक्के व्याज आदेशिका खर्च व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


- 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रुपये पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वसुली दाखला 
क्रमांक १०१ / 
११५७/१८ 
दिनांक 


२६/११/२०१८ 


कर्जदार कर्जदार 

मौजे नारायणगाव येथील सिटी सर्व्ह 
श्री . निलेश दिनकर जाधव 

श्री . निलेश दिनकर जाधव नं . ८५५ एकूण क्षेत्र २११.२ चौ.मी. 
जामीनदार यांचे जामीनदार व 

पैकी क्षेत्र १६२.२५ चौ . मी . मधील 
सौ . शामलता दिनकर जाधव सहकर्जदार 

ग्रा . पं . मि . नं . २०४५०/२०४६४ ५१७.०० 
श्री . दिनकर नंदनराव जाधव सौ . शामलता दिनकर जाधव पेठआळी १४ बाय ४१ मापाचे वीट 
सौ . रोहिणी रविंद्र जाधव श्री . दिनकर नंदनराव जाधव माती बांधकाम , सिमेंट पत्र्याचे पूर्वामुखी 
श्री . रविंद्र नंदनराव जाधव सौ . रोहिणी रविंद्र जाधव बखळ जागेसह व ग्रा . पं . मि . नं . 
सौ . इंदुमती दिलीप लोळगे श्री . रविंद्र नंदनराव जाधव २०४५१/२०४६५ पेठआळी २३ बाय १३ १०४०.०० 
श्री . जहांगीर मलीला विश्वास यांच्या नावावरील सिटी सर्व्ह मापाचे बांधकाम , सिमेंट पत्र्याचे पश्चिमा 
व ग्रा . पं . मि . नं .. 

भिमुखी बखळ जागेसह ही रविंद्र 
राहणार मु . पो . नारायणगाव , नंदनराव जाधव , दिनकर नंदनराव 
ता . जुन्नर, जि . पुणे जाधव यांच्या नावावरील तसेच सिटी 

सर्व्हे नं .८१४ एकूण क्षेत्र ३७१.९ चौ . 
मी . पैकी क्षेत्र १६९ चौ . मी . मधील 
ग्रा . पं . मि . नं . २०४३५/ २०४४ ९ २६ ९८.०० 
पेठआळी ३८ बाय २३ मापाचे 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


- 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


आरसीसी बांधकाम, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणे 
कडून जिना व पूर्वेस ४ फुटी दक्षिणोत्तर 
बोळ ही स्थावर मालमत्ता रोहिणी रविंद्र 
जाधव , शामलता दिनकर जाधव यांच्या 
नावावरील गहाणखतानुसार तारण 


दिलेले असून 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


ए. आर . काशिद , 

वसुली अधिकारी, 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , नारायणगाव, 

तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे . 


पुणे , २२ मार्च २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-१०२८/ व.अ./ १५६/ स्था.ज/ नि.भा.पवार / १९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ए. आर . काशिद , मा . 
वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निलेश भानुदास पवार, राहणार 
मु . पो . मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव 
यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १०,०१,३६५ अधिक दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१३ टक्के व्याज , आदेशिका खर्च व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


रुपये पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वसुली दाखला 
क्रमांक १०१/ 


कर्जदार 
श्री . निलेश भानुदास पवार 
जामीनदार - 
श्री . प्रकाश अंकुश थोरात 


कर्जदार 
श्री . निलेश भानुदास पवार 
यांच्या नावावरील घर 
राहणार मु . पो. नारायणगाव , 


मौजे नारायणगाव येथील बिनशेती 
जमीन स. न . ४४३/२ ( जुना स . नं . 
४१२/ १ - ब ) पै क्षेत्रात विकसीत करीत 
आलेल्या साई मल्हार या आरसीसी 


११५६/१८ 


दिनांक 


०.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


६१ 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२६/११/२०१८ 


श्री . विनोद रामफल शर्मा 


ता . जुन्नर, जि . पुणे 


गृह प्रकल्पातील बिल्डिंग - सी मधील 
चौथ्या मजल्यावरील सदनिका क्र . 
सी -४०६ यांसी कार्पेट क्षेत्र ३५.१६ 
चौ . मी . याचे बिल्टप् क्षेत्र ६०.५० 
चौ . मी . ( ६५१ चौ . फूट ) ही स्थावर 
मालमत्ता श्री निलेश भानुदास पवार 
यांच्या नावावरील गहाणखतानुसार 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ए . आर. काशिद , 

वसुली अधिकारी , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका आंबेगाव, 


जिल्हा पुणे . 


पुणे , २२ मार्च २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज/ सौ.उ.सं.नलावडे/ १९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर. ए. लोखंडे, 
मा . वसुली अधिकारी, पूर्ण अधिन महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . 
उषा संजय नलावडे यांचेकडील माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणेचे कर्ज रक्कम रुपये 
१६,११,८२१ अधिक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 


गावाचे नाव व 


जमीन गट नं . 


मिळकतीची 


मिळकतीचे वर्णन 

व क्षेत्रफळ 


क्रमांक व दिनांक 


उक्त प्रमाणपत्र 


तालुका/जिल्हा 


चतु: सीमा 


देण्यात आले त्याचे नाव 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


गट नं . ५५७ 


क्षेत्र 


गट क्र . 


१०१/ ३१ ९ / 
३३८/१८ 
दि . १२/१२/१८ 


सौ . उषा संजय नलावडे मौजे आलमे , 

तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे 


२ हेक्टर 


प्रमाणे 


३६.२ आर 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


राजू अ . लोखंडे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे अधिन 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे, 

शिवाजीनगर , पुणे-५ 


पुणे, १३ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक ७५१/ वि.व.अ./ १५६/ स्था.ज/ १९ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे , विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , साळुके प्रदीप 
पांडुरंग यांचे कर्ज रक्कम रुपये १३,२३,६५२ अधिक दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली नायकवडी वाल्मिक दिनकर यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्धक्रमांक वसुली दाखला आहे त्याचे नाव 
व दिनांक 


२०८ / १७८२/ २०१९ 
०८ / ०१ / २०१९ 


साळुके प्रदीप पांडुरंग 
नायकवाडी वाल्मिक दिनकर 
म्हसाडे सत्यवान नीलकंठ 


: 


मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील खाली वर्णन केलेल्या मिळकतीमधील नायकवाडी वाल्मिक 
दिनकर यांचे मालकीचा अविभक्त हिस्सा . 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


गट नं . 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


चाकण 


१६३१ 


० हेक्टर १३ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


२ 


चाकण 


१६२७ 


0 हेक्टर १२ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


चाकण 


१६२ ९ 


0 हेक्टर १० आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


४ 


चाकण 


१६४ ९ 


0 हेक्टर ०२ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


५ 


चाकण 


१६५१ 


० हेक्टर ३ ९ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


६३ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चाकण 


२०५३ 


० हेक्टर ५७ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा . 


७ 


चाकण 


२०६२ 


हेक्टर ७६ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा . 


८ 


चाकण 


२०६३ 


० हेक्टर ३४ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


चाकण 


२०६४ 


० हेक्टर ३४ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा . 


१० 


चाकण 


२०६६ 


0 हेक्टर ३६ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


११ 


चाकण 


२०६८ 


० हेक्टर ३४ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा. 


१२ 


चाकण 


२०८५ 


० हेक्टर ५६ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा . 


१३ 


चाकण 


२०८८ 


0 हेक्टर १५ आर 


मधील नायकवाडी वाल्मिक दिनकर यांचे मालकीचा 
अविभक्त हिस्सा . 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ४१० ५०१. 


पुणे , १५ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक ७५३ / वि.व.अ./ १५६ / स्था.ज/ १ ९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे , मा . 
वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, खांडगे दिलीप 
दत्तात्रय यांचे कर्ज रक्कम रुपये २६,३९, ३१८ अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली खांडगे ज्योती दिलीप यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ज्या पक्षकाराविरुद्धक्रमांक वसुली दाखला आहे त्याचे नावे 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


२० ९ / १७८३/ २०१ ९ 
०८ /०१/ २०१९ 


खांडगे दिलीप दत्तात्रय 
शिनगारे लक्ष्मण राजेंद्र 
उबाळे विजय जगन्नाथ 
खांडगे ज्योती दिलीप 


मिळकतीचे वर्णन : पालिकेचे नाव : पुणे , इतर वर्णन , इतर माहिती : गाव मौजे चाकण येथील जमीन गट नं . ९ ५० नवीन ( गट 
नं . ४३२ जुना ) यांसी क्षेत्र ०० हे ८८ आर, आकार ०२ रुपये ८२ पैसे यापैकी खांडगे ज्योती दिलीप यांचे खरेदी मालकी हिश्श्याचे संपूर्ण 
क्षेत्र ०० हे. ११ आर, आकार ०० रुपये ३५ पैसे अशी जमीन मिळकत व त्यावरील असलेले नियोजित होणारे व असणारे बांधकामासह 
अशी मिळकत . 


पूर्वेस 


याच गटातील उर्वरित क्षेत्र 


पश्चिमेस 


श्री . पिंगळे यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


याच गटातील उर्वरित क्षेत्र 


उत्तरेस 


याच गटातील उर्वरित क्षेत्र 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण, तालुका खेड, जिल्हा पुणे, ४१० ५०१. 


पुणे, १५ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक ७५२ /वि.व.अ./ १५६/ स्था.ज / १९.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे , मा . 
वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , साळुके प्रदीप 
पांडुरंग यांचे कर्ज रक्कम रुपये १३,२३,६५२ अधिक दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली म्हसाडे सत्यवान नीलकंठ यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


६५ 


स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


ज्या पक्षकाराविरुद्धक्रमांक वसुली दाखला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


२०८/ १७८२/ २०१९ 
०८ / ०१/ २०१९ 


साळुके प्रदीप पांडुरंग 
नायकवाडी वाल्मिक दिनकर 
म्हसाडे सत्यवान नीलकंठ 


मिळकतीचेवर्णन : गाव मौजे मरकळ, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील बागायत शेतजमीन, गट नं . ६ ९ ४ यांसी क्षेत्र ०३ हेक्टर 
९ १ आर, पो . ख. ०० हेक्टर २० आर अधिक असे एकूण स्वकष्टार्जित , खरेदी , विभक्त, मालकी, ताबे, वहिवाटीचे संपूर्ण हिश्श्याचे क्षेत्र 
00 हेक्टर १७ आर येणेप्रमाणे बागायत शेतजमीन मिळकत . 


पूर्वेस 


इंद्रायणी नदी 


पश्चिमेस 


-- 


याच गटातील उर्वरित क्षेत्र 


दक्षिणेस 


याच गटातील उर्वरित क्षेत्र 


उत्तरेस 


मरकळ गावचे गावठाण 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे , ४१० ५०१. 


पुणे , १५ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ. / ७५४ // स्था.ज/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , आगरकर भारती 
सुरेश यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११,६५,१५१ अधिक दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली आगरकर दत्तात्रय राघुजी यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


३ ९ / १४६२/ २०१८ 
३१/११/२०१८ 


( १ ) 
( २ ) 


आगरकर भारती सुरेश 
कांडगे नेहा विलास 


૬૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


( ३ ) आगरकर रमेश दत्तात्रय 

( ४ ) आगरकर दत्तात्रय राघुजी 
मिळकतीचे वर्णन : (१) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं . ४३५ यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर ०५ आर , 
यांसी आकार ०० रुपये १६ पैसे अशी मिळकत . यांसी चतु : सीमा 
पूर्वेस 

ज्ञानोबा बाळा धाडगे यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


चाकण - पठारवाडी रोड 


पश्चिमेस 


-- 


श्री . कृष्णा धोंडीभाऊ बोराटे व इतर यांची मिळकत 


उत्तरेस 


नाला व सिकीलकर यांची मिळकत 


( २) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन , गट नं. ४४३ यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर १४ आर , यांसी आकार ०० 
रुपये ४७ पैसे अशी मिळकत. यांसी चतु: सीमा 
पूर्वेस 

श्री . विजय विठोबा धाडगे व रोहित राजेंद्र धाडगे व इतर यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


चाकण - आगरवाडी रोड 


पश्चिमेस 


श्री . आनंद बाळा धाडगे व इतर यांची मिळकत 


-- 


उत्तरेस 

श्री . राजेंद्र सुंबरे यांची मिळकत 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चाकण तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे , ४१० ५०१. 


खेड ( पुणे), २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


मा . 


क्रमांक वि.व.अ. / ७५५// स्था.ज / २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे , 
वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , राक्षे खंडू राघू 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६०,११५ अधिक दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली राक्षे खंडू राघू यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२ 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


( १ ) 


राक्षे खंडू राघू 


५० / २७० ९ / २०१८ 
२६/०२/२०१८ 


( २ ) 
( ३ ) 


कौटकर संतोष जंगल 
भगवे दिपक शंकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


६७ 


मिळकतीचे वर्णन : (१) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील गट नं . ६८१, ६८० व ६८४ अशी मिळकत. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ४१० ५०१. 


खेड ( पुणे), २२ मार्च २०१९. 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ. / क -१५६/ स्था.ज / ७५७// २०१ ९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ 
गोरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
आगरकर मयूर सुरेश यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११,७५,७३९ अधिक दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली आगरकर दत्तात्रय राघुजी यांची अविभक्त हिश्श्याची 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


( १ ) 


३८/१२६८/२०१८ 
०१/११/२०१८ 


( २ ) 
( ३ ) 
( ४ ) 


आगरकर मयूर सुरेश 
आगरकर रमेश दत्तात्रय 
कांडगे गणेश विलास 
आगरकर दत्तात्रय राघुजी 


मिळकतीचे वर्णन : (१) गाव मौजे चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन , गट नं . ४३५ नवीन (गट नं. ४५७५ जुना) यांसी 
क्षेत्र ०० हेक्टर ०५ आर, यांसी आकार ०० रुपये १६ पैसे अशी मिळकत . यांसी चतु : सीमा 


पूर्वेस 


ज्ञानोबा बाळा धाडगे यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


चाकण - पठारवाडी रोड 


पश्चिमेस 


-- 


श्री . कृष्णा धोंडीभाऊ बोराटे व इतर यांची मिळकत 


उत्तरेस 


नाला व सिकीलकर यांची मिळकत 


( २ ) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन , गट नं. ४४३ यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर १४ आर , यांसी आकार ०० 
रुपये ४७ पैसे अशी मिळकत . यांसी चतु : सीमा 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


पूर्वेस 


श्री . विजय विठोबा धाडगे व रोहित राजेंद्र धाडगे व इतर यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


चाकण - आगरवाडी रोड 


पश्चिमेस 


श्री . आनंद बाळा धाडगे व इतर यांची मिळकत 


उत्तरेस 


श्री . राजेंद्र सुंबरे यांची मिळकत 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण , तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण , तालुका खेड, जिल्हा पुणे, ४१० ५०१. 


खेड ( पुणे), २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ क -१५६ / स्था.ज/ ७५६/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ 
गोरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
गोरे साईनाथ रघुनाथ यांचे कर्ज रक्कम रुपये १२,८५,६ ९ ४ अधिक दिनांक २ जून २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली गोरे रघुनाथ कोंडीबा यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


३६/१२६६/२०१८ 
०१/११/२०१८ 


( १ ) 
( २ ) 
( ३ ) 
( ४ ) 
( ५ ) 


गोरे साईनाथ रघुनाथ 
लांडे नितीन संभाजी 
गोरे चारुदत्त हरिभाऊ 
गोरे रघुनाथ कोंडीबा 
गोरे स्वाती लक्ष्मण 
गोरे भरत नामदेव 
गोरे सुमन 

नामदेव 
गोरे राम नामदेव 


( ६ ) 
( ७ ) 
( ८ ) 


मिळकतीचे वर्णन : ( १) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं . १ ९ १९ नवीन ( गट नं . ३२ ९ ७ जुना ) 
यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर १४ आर + पो. ख. ०० हेक्टर ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर १५ आर, आकार ०० रुपये ९ ४ पैसे यापैकी 
श्री . रघुनाथ कोंडीबा गोरे यांचे समाईकातील अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हेक्टर ०७ आर + पो. ख. ०० हेक्टर ००.५ आर असे एकूण 
क्षेत्र ०० हेक्टर ७.५ आर , आकार ०० रुपये ४७ पैसे अशी मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


w 


पूर्वेस 


श्री . नितीन पाटील यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


याच गटातील उर्वरित मिळकत 


पश्चिमेस 


-- 


श्री . महेश शेवकरी यांची मिळकत 


उत्तरेस 


-- 


याच गटातील समाईक वापराची विहीर 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण, तालुका खेड, जिल्हा पुणे, ४१० ५०१. 


खेड ( पुणे), २२ मार्च २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ. / क -१५६ / स्था.ज/ ७५८ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ 
गोरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
गोरे रघुनाथ कोंडीबा यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११,१५,७३७ अधिक दिनांक २ जून २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली गोरे सावित्राबाई रघुनाथ यांची अविभक्त हिश्श्याची 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


३३/१२६३/२०१८ 


( १ ) 


०१/११/२०१८ 


( २ ) 


गोरे रघुनाथ कोंडीबा 
गोरे साईनाथ रघुनाथ - सहकर्जदार 
रायकर युवराज निवृत्ती 
लांडे नितीन संभाजी 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


गोरे सावित्राबाई रघुनाथ 


मिळकतीचे वर्णन : (१) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं . ५४ यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर १६ आर 
+ पो . ख. ०० हेक्टर ०५ आर अशी मिळकत असे एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर २१ आर यांसी आकार ०० रुपये २२ पैसे यापैकी श्री. गोरे 
सावित्राबाई रघुनाथ यांचे खरेदीचे मालकीचे क्षेत्र ०० हेक्टर ०८ आर + पो . ख. ०० हेक्टर ०२.५ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर १०.५ 
आर , आकार ०० रुपये ११ पैसे अशी मिळकत. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


पूर्वेस 


जमीन गट नं . ५३, गारगोटे विठोबा बबन यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


जमीन गट नं . ५५ , गारगोटे संजय बबन यांची मिळकत 


पश्चिमेस 


याच गटातील उर्वरीत मिळकत 


उत्तरेस 


१५ फूट रस्ता 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी ) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे, पिन -४१० ५०१. 


खेड (पुणे), २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ क -१५६/ स्था.ज / ७५ ९/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ 
गोरे , विशेष वसुली अधिकारी , पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
धाडगे श्रीकांत सुरेश यांचे कर्ज रक्कम रुपये १६,६१,६१७ अधिक दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली धाडगे श्रीकांत सुरेश, धाडगे सुमती सुरेश, धाडगे 
किशोर सुरेश व धाडगे उमाकांत सुरेश यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


३७/१२६७/२०१८ 


( १ ) 


०१/११/२०१८ 


( २ ) 


( ३ ) 


धाडगे श्रीकांत सुरेश 
गायकवाड राजेश चंद्रकांत 
धाडगे दत्तात्रय भाऊसाहेब 
धाडगे सुमती सुरेश 
धाडगे किशोर सुरेश 
धाडगे उमाकांत सुरेश 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


.. 


मिळकतीचे वर्णन : ( अ) गाव मौजे चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं. ५७ ( जुना गट नं . ५७) यांसी क्षेत्र 
०० हेक्टर १३ आर आकार ०० रुपये ८९ पैसे यापैकी धाडगे श्रीकांत सुरेश , धाडगे सुमती सुरेश, धाडगे किशोर सुरेश व धाडगे उमाकांत 
सुरेश यांचे समाईकातील अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र, यांसी चतु : सीमा 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


७१ 


पूर्वेस 


ओढा 


दक्षिणेस 


गट नं . 


५६ 


पश्चिमेस 


-- 


गट नं . ४१ 


उत्तरेस 


गट नं . ५८ 


( ब) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं . ७० नवीन ( जुना गट नं . ७० ) यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर ०५ 
आर + पो . ख . ०० हेक्टर ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर ०६ आर, आकार ०० रुपये २६ पैसे यापैकी धाडगे श्रीकांत सुरेश, 
धाडगे सुमती सुरेश, धाडगे किशोर सुरेश व धाडगे उमाकांत सुरेश यांचे समाईकातील अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र, यांसी चतु: सीमा 


पूर्वेस 


गट नं . ७१ 


दक्षिणेस 


गट नं . ६ ९ 


पश्चिमेस 


गट नं . 


२३ 


उत्तरेस 


-- 


गट नं . ४८५ 


( क ) गाव मौजे चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन, गट नं . ३५४ नवा ( जुना गट नं . ४४९ ४) यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर 
३० आर + ०० हेक्टर ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर ३१ आर , आकार ०० रुपये ६६ पैसे यापैकी धाडगे श्रीकांत सुरेश, धाडगे 
सुमती सुरेश, धाडगे किशोर सुरेश व धाडगे उमाकांत सुरेश यांचे समाईकातील अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र, यांसी चतु: सीमा 


पूर्वेस 


गट नं . ३५३ 


दक्षिणेस 


गट नं . 


४०६ 


पश्चिमेस 


गट नं . ३५५ 


उत्तरेस 


-- 


गट नं . ३५३ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे, पिन-४१० ५०१. 


खेड (पुणे), २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ. / क -१५६/ स्था.ज / ७६२/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


गोरे, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
गोरे संजय हनुमंत यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,०१,९ ७६ अधिक दिनांक ८ जून २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली गोरे संजय हनुमंत यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्याचे नाव 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


४३/१२७०/२०१८ 
०१/११/२०१८ 


( १ ) 
( २ ) 
( ३ ) 


गोरे संजय हनुमंत 
गोरे छगन सीताराम 
गोरे उमेश बबन 


मिळकतीचे वर्णन : ( १) गाव मौजे चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन , गट नं . २१३५ नवीन ( गट नं. ४०३५ जुना ) 
यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर १६ आर, आकार ०० रुपये ८० पैसे अशी मिळकत . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे , पिन -४१० ५०१. 


खेड (पुणे), २२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ अ.म.भोंडे/ स्थामाज/ ७६६ / २०१९ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, विशेष 
वसुली अधिकारी , पुणे द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल महादेव भोंडे ( लवादी थकबाकीदार) व श्री . महादेव लक्ष्मण 
भोंडे ( सहकर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता तारण देणारे), हे सर्व रा . साठेनगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ६,१६,६३४ अधिक दिनांक 
१ मे २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. अमोल महादेव भोंडे ( लवादी थकबाकीदार) व श्री . महादेव लक्ष्मण भोंडे ( सहकर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता 
तारण देणारे ) यांची सि . स. नं. २८४९ क्षेत्र ५७.७ चौ . मी . व सदरील मिळकतीवरील बांधलेली मालमत्ता क्र . VBL5002785 ( जुना घर क्र . 
१४९९ ) बांधकाम ५६.६५ चौ . मी. मिळकत क्षेत्र या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


७३ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट " अ " 


गावाचे नाव , 


मिळकत वर्णन 


चतु : सीमा 


कर्जदार तथा स्थावर 
मालमत्ता तारण देणाऱ्यांचे 


वसुली दाखला/ हुकुमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


नाव व पत्ता 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


साठेनगर , सासवड , 


श्री . अमोल महादेव भोंडे 
( लवादी थकबाकीदार) 
श्री . महादेव लक्ष्मण भोंडे 
( सहकर्जदार ) 


दावा क्र . १०१/ ३०६/ 
२ ९ १/ २०१८ 
दि . २४/०८/२०१८ 


तालुका पुरंदर , 


सि.स.नं. २८४ ९ , 
क्षेत्र ५७.७ चौ . मी . 
व सदरील मिळकती 
वरील बांधकाम ५६.६५ 
चौ . मी . क्षेत्र 


पूर्वेस : मोकळी जागा 
दक्षिणेस : सि.स.नं. २६४६ 
पश्चिमेस : सि.स.नं. २८५० 
उत्तरेस : रोड व मोकळी 


जिल्हा पुणे 


: 


जागा . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सासवड शाखेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा 
खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ मार्च २०१ ९ रोजी दिला असे . 


जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ७ मार्च २०१९ . 


आदेश 


. 


१ 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ प्र.रा.रणपिसे/स्थामाज/ ७६७/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणेद्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रकाश रामचंद्र रणपिसे ( लवादी थकबाकीदार ), श्री . विनायक 
रामचंद्र रणपिसे , सौ . शालन दामोदर गायकवाड ( सहकर्जदार), श्री . रविंद्र रामचंद्र रणपिसे व सौ . मालन श्रीकांत धिवार ( संमती देणार ) 
मु . पो . आंबोडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २,७ ९, ६४४ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज 
व वसुलीसाठी झालेला खर्च, दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूल करण्याठी श्री . प्रकाश रामचंद्र रणपिसे ( लवादी थकबाकीदार), 
श्री . विनायक रामचंद्र रणपिसे, सौ . शालन दामोदर गायकवाड ( सहकर्जदार), श्री. रविंद्र रामचंद्र रणपिसे व सौ. मालन श्रीकांत धिवार ( संमती 
देणार ) मौजे आंबोडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांची मौजे आंबोडी हद्दीतील गट नं . १३८ मधील २ हे. २४ आर, पो. ख . ०.०१, गट 
नं . २९ ७ मधील ० हे. ४१ आर, पो . ख. ०.०१ अशी त्यांची संपूर्ण शेत जमीन क्षेत्र मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


२ 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट " अ " 


कर्जदार तथा स्थावर 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला/ हुकुमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


मालमत्ता तारण देणाऱ्यांचे 


तालुका , जिल्हा क्रमांक 


आर 


नाव व पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे आंबोडी. 


१३८ 


दावा क्र . १०१/ ६३ / 
२७४/२०१७ 
दि . १४/०७/२०१७ 


तालुका पुरंदर , 


श्री . प्रकाश रामचंद्र 
रणपिसे 
( लवादी थकबाकीदार) 
श्री . विनायक रामचंद्र 
रणपिसे 
सौ . शालन दामोदर 


२ हे . २४ आर पूर्वेस : शीव कुंभारवळण 
पो . ख . ०.०१ 

दक्षिणेस : गट नं . १४ ९ 
पश्चिमेस : गट नं . १३ ९ 
उत्तरेस : गट नं . १३२ ते 


जिल्हा पुणे 


१३७ 


गायकवाड 


२ ९ ७ 


( सहकर्जदार ) 
श्री . रविंद्र रामचंद्र रणपिसे 
सौ . मालन श्रीकांत धिवार 
( संमती देणार) 


० हे . ४१ आर पूर्वेस : गट नं . २९ ८ 
पो . ख . ०.०१ 

पश्चिमेस : गट नं . २८६ ते 
ते २९ ६ शिव सासवड 
दक्षिणेस : 

२६५ 
उत्तरेस : गट नं . गावठाण 


गट नं . 


मौजे आंबोडी , तालुका 


पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सासवड शाखेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा 
खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ मार्च २०१ ९ रोजी दिला असे . 


जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


पुणे , ७ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ / स्थाज / ०६/ २०१ ९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , डी. एस. शेवकरी, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोपान सादबा जगताप , रा. बेलसर , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


७५ 


रक्कम रुपये ७,७७,३१० ( अक्षरी रुपये सात लाख सत्याहत्तर हजार तिनशे दहा फक्त) दिनांक १ जून २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण , लिज, लीन , ताबा, खरेदी, 
हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे , तसे घडल्यास त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ६३८ / ५७९ / 

श्री . सोपान सादबा 
२०१७ , 

जगताप , 
दिनांक २२/ ०९ / २०१७ रा . बेलसर , 

तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


-- 


१७०३ पैकी 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर , मे . सब पूर्वेस : गट नं . १०१ व १०२ 
रजिस्ट्रार सो . , पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा दक्षिणेस : शीव 
परिषद , पुणे, तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे पश्चिमेस : गट नं . १७०४ 
स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे बेलसर , 

तालुका 

उत्तरेस : गट नं . 
पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेत जमीन , मिळकत उर्वरीत क्षेत्र . 
गट नं . १७०३ , क्षेत्र ०३ हे . २४ आर यांसी 
आकार ०७ रुपये ९९ पैसे असे क्षेत्र यापैकी 
०२ हे . ०२ आर असे क्षेत्र अशी शेत जमीन 


मिळकत . 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 

पुणे 


पुणे, ८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/स्थाज/ ११/ २०१ ९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नितीन वसंतराव कुडे, रा . मु . 
पो . कुडेवाडा, वडगाव मावळ, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडील मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २२,३६,१४३ ( अक्षरी रुपये बावीस लाख छत्तीस हजार एकशे त्रेचाळीस फक्त ) 


- 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


. 


दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार गहाण, लिज, लीन , ताबा , खरेदी, हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे , तसे घडल्यास त्याबाबी मामासाहेब 
खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१०१/ १६० / ४४३ / 
२०१८ , 
दिनांक १९ / ०७/ २०१८ 


श्री . नितीन वसंतराव कुडे , 
रा . मु . पो . कुडेवाडा , 
वडगाव मावळ , तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मावळ, मे . सब रजिस्ट्रार सो ., 
मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे, तालुका पंचायत 
समिती , वडगाव मावळ यांचे स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे 
वडगाव येथील 
( १) सर्व्हे नं. ११२/ २ अ/ १ + २ अ/ २/ २/१, ११२/१/२ , ११२ / २- अ/ ३ + ११२/ 
१/२/३ यामधील बिगरशेती प्लॉट नं. ८ यांसी क्षेत्र १८७.५० चौ . मी . 
अशी मिळकत. 
( २) सर्व्हे नं . १४३ हिस्सा क्र . १ क यांसी क्षेत्र ०० हे . ९ ७.१ आर 
यांसी आकार ०४ रुपये ०८ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे . १ ९.४२ आर 
व जुना ग्रामपंचायत मिळकत क्र . २६०४ यांसी आर. सी . सी . मधील 
बांधकाम मिळकत यांसी क्षेत्र १४०० चौ . 

फूट 

अशी मिळकत. 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ /स्थाज / १३/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चंद्रशेखर तुकाराम भोसले , रा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


७७ 


मु. पो. सुशोभित निवास, टेल्को कॉलनी, वडगाव मावळ, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडील मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३०,७९, ४२६ ( अक्षरी रुपये तीस लाख एकोणऐंशी हजार 
चारशे वीस फक्त) व दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी, हस्तांतर , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे , 
तसे घडल्यास त्याबाबी मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१०१/ १५८ / ४४१ / 


२०१८ , 
दिनांक १९ / ७/ २०१८ 


श्री . चंद्रशेखर तुकाराम भोसले , 
रा . मु . पो . सुशोभित निवास , 
टेल्को कॉलनी, वडगाव मावळ , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मावळ , मे . सब रजिस्ट्रार सो . , 
मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे, तालुका पंचायत 
समिती, वडगाव मावळ यांचे स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे 
सांगवी येथील गट नं. ६५ यासी क्षेत्र ०२ हे. ३८ आर अधिक पोट 
खराबा ०० हे ०५ आर यासी एकूण क्षेत्र ०२ हे . ४३ आर यासी 
आकार ०२ रुपये ५६ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे . ४०.५ आर अशी 
मिळकत . 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाज / १२/ २०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिल तुकाराम भोसले , रा . 
मु . पो . सुशोभित निवास, टेल्को कॉलनी , वडगाव मावळ , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याकडील मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३६,७५,६६० ( अक्षरी रुपये छत्तीस लाख पंच्याहत्तर हजार 
सहाशे साठ फक्त ) व दिनांक ४ जून २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी , हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे, तसे घडल्यास त्याबाबी मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१०१/ १६१/ ४४४ / 


२०१८ , 
दिनांक १ ९ / ७/ २०१८ 


श्री . अनिल तुकाराम भोसले, 
रा . मु . पो . सुशोभित निवास , 
टेल्को कॉलनी , वडगाव मावळ , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मावळ, मे, सब रजिस्ट्रार सो . , 
मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद, पुणे, तालुका पंचायत 
समिती, वडगाव मावळ यांचे स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे 
सांगवी येथील 
( १) सर्व्हे नं . १४६, हिस्सा क्र . ३ यासी क्षेत्र ०१ हे. ३२.५ आर यासी 
आकार ०४ रुपये ७५ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. ३३.१२ आर अशी 
मिळकत . 


( २) सर्व्हे नं. १४६, हिस्सा क्र . ३ यासी क्षेत्र ०० हे. ६८ आर अधिक 
पोट खराबा ०० हे ०२ आर यासी एकूण क्षेत्र ०० हे. ७० आर यासी 
आकार ०० रुपये ४१ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे . १७.५ आर अशी 
मिळकत. 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत मामासाहेब खांडगे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


" 


क्रमांक विवअ/स्थाज/०७/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिकेत बाळासाहेब जगताप, 
रा . कोथळे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ७,३३,६६६ (अक्षरी रुपये सात लाख तेहतीस हजार सहाशे सहासष्ट फक्त) दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ 
पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


७ ९ 


गहाण, लिज , लीन, ताबा , खरेदी , हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१ / ४०१ / ४२६ / श्री . अनिकेत 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका पुरंदर , मे . सब पूर्वेस : श्री . बबन जगताप 
२०१८ , बाळासाहेब जगताप, 

रजिस्ट्रार सो ., पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच यांची मिळकत. 
दिनांक ०२/११/२०१८ रा . कोथळे , जिल्हा परिषद , पुणे , तालुका पंचायत समिती, दक्षिणेस : श्री . लक्ष्मण 

तालुका पुरंदर , पुरंदर यांचे स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे जगताप यांची मिळकत. 
जिल्हा पुणे. कोथळे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेत 

पश्चिमेस : श्री . सुभाष 
जमीन , मिळकत गट नं . २२९ , क्षेत्र ०१ हे . १६ जगताप यांची मिळकत. 
आर अधिक पोट खराबा ०० हे. ० ९ आर एकूण उत्तरेस : रस्ता 
क्षेत्र ०१ हे . २५ आर यांसी आकार ०१ रु . ७५ 

पैसे असे संपूर्ण क्षेत्र शेत जमीन मिळकत. 
ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


पुणे, २५ फेब्रुवारी २०१९ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/स्थाज/ २८ / २०१७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अर्जुन हनुमंत कापरे, रा. मु. 
पो. नाझरेसुपे , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,४४,०६८ (अक्षरी रुपये तीन लाख चव्वेचाळीस हजार अडुसष्ट फक्त) दिनांक १ जून २०१६ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण, 
लिज , लीन, ताबा, खरेदी, हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


- 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 
आकार 

पैकी तारण क्षेत्र 


गट 


क्रमांक व 
दिनांक 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४६ 


00 हे . १२ आर 


०० रु . 


: 


१०१/ १७७ / 
२५३/२०१६, 
०५/०८/२०१६ 


पो.ख. 


२२ पै . 


श्री . अर्जुन हनुमंत 
कापरे 
रा . मु . पो . 
नाझरेसुपे, 
ता . पुरंदर , 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . ४५ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : गट नं . ५२ 
०० हे ०३ आर 

पश्चिमेस : गट नं . ४७ 
उत्तरेस : गट नं . १५९ 


00 हे . ०१ आर 


५० 


०० हे . ४२ आर 


०१ रु . 


जि . पुणे. 


१६ पै . 


: 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . ४ ९ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : नदी 
०० हे ०३.५ आर 

पश्चिमेस : गट नं . ५४ 
उत्तरेस : गट नं . ४८ 


५७ 


०० हे . १३ आर 


०० रु . 


पो.ख. 


२५ पै . 


: 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . ५६ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : नदी 
०० हे ०३.२५ आर 

पश्चिमेस : गट नं . ५८ 
उत्तरेस : गट नं . ५४ 


00 हे . ०१ आर 


१४७ 


०० हे . ०८ आर 


०० रु . 


पो.ख. 


०६ पै . 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . १५७ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : गट नं . १४ ९ 
०० हे ०२ आर 

पश्चिमेस : गट नं . १४६ 
उत्तरेस : गट नं . १७६ 


०० हे . ०२ आर 


१६३ 


०० हे . १३ आर 


०० रु . 


२२ पै . 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . १६५ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : गट नं . ४४ 
०० हे ०३.२५ आर पश्चिमेस : गट नं . १६२ 

उत्तरेस : गट नं . १६१ 


२८४ 


00 हे . ०२ आर 


पो.ख. 


०६ रु . 
५३ पै . 


०० हे . ३२ आर 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . २७८ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

व २७ ९ 
०० हे २७.७ ९ आर दक्षिणेस : नदी 

पश्चिमेस : गट नं . २ ९ २ 
उत्तरेस : रस्ता 


४८५ 


00 हे . ७१ आर 


०१ रु . 


: 


पो.ख. 


७५ पै . 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . ४८६ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : गट नं . ४८४ 
०० हे १७.७५ आर पश्चिमेस : गट नं . ४८३ 

उत्तरेस : शीव 


०० हे . ०१ आर 


५४३ 


०१ हे . १० आर 


०१ रु . 


पो.ख. 


२२ पै. 


श्री . हनुमंत कापरे यांच्या पूर्वेस : गट नं . ५४४ 
हिश्श्याचे क्षेत्र 

दक्षिणेस : गट नं . ५९ ४ 
00 हे १० आर 

पश्चिमेस : गट नं . ५०६ 
उत्तरेस : गट नं . ५४२ 


00 हे . ०१ आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


८१ 


- 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे 


पुणे , १४ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाज /०१/ २०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , वाय . व्ही . बोराटे, विशेष वसुली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुरेश उत्तम काळे , रा. सिंहगड सोसायटी, हनुमाननगर, 
म्हेत्रे वस्ती , चिखली, पुणे यांच्याकडील श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये ९, ८७,३१७ ( अक्षरी रुपये नऊ लाख सत्याऐंशी हजार तिनशे सतरा फक्त ) दिनांक ३० सप्टेबर २०१७ पासून होणारे व्याज , 
सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण , लिज , लीन , ताबा, 
खरेदी, हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास त्याबाबी श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


: 


पूर्वेस : गट नं. १४५७ 
दक्षिणेस : श्री . मारुती गोरडे 
यांची मिळकत . 
पश्चिमेस : नियोजित १० फुटी 


रस्ता. 


उत्तरेस : याचा गटाचा उर्वरीत 


१०१/ ११० ९ / ६८ / श्री . सुरेश उत्तम काळे, तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका हवेली, 
२०१७, 

रा . सिंहगड सोसा ., मे . सब रजिस्ट्रार सो . , हवेली १४/१८ यांचे 
दिनांक २७/०४/२०१७ हनुमाननगर , म्हेत्रे हद्दीतील तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका 
वस्ती, चिखली, पुणे. यांचे स्थळ सीमेतील गाव मौजे चिखली येथील 

गट नं . १४५८ , यामधील क्षेत्र ०० हे . ०१ आर 
म्हणजेच १००० चौ . फूट म्हणजेच ९२.९ ३ चौ . 
मी . जागा मिळकत व त्यावर बांधलेले दगड , 
वीट , सिमेंट व सिमेंट पत्रा असलेले बांधकाम 
यांचे क्षेत्र २२ फूट बाय ११ फूट बांधकाम व 
त्यावरील वाढीव बांधकाम यांचे 

एकूण 

बांधकाम 
क्षेत्र ४२१.१२ चौ . फूट असून त्याचा मनपा 
मिळकत क्रमांक १३/९/ ३२७ अशी घर मिळकत . 


भाग . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

वाय , व्ही . बोराटे , 

विशेष वसुली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


. 


पुणे , २० मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/स्थाज/०२/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , वाय. व्ही . बोराटे, विशेष वसुली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विलास देवराम पोकळे, रा . गणेशनगर, चिखली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडील श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये ३,४४,७६० (अक्षरी रुपये तीन लाख चव्वेचाळीस हजार सातशे साठ फक्त) दिनांक ३० सप्टेबर २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण , लिज, लीन , ताबा, खरेदी, 
हस्तांतर, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास त्याबाबी श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु :सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ११११ / ७० / 


६ 


२०१७ , 
दिनांक २७/०४/२०१७ 


श्री . विलास देवराम 
पोकळे, 
रा . गणेशननगर , 
चिखली, 
तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली, 
मे . सब रजिस्ट्रार सो ., हवेली ५/१७ यांचे 
हद्दीतील तसेच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांचे 
स्थळ सीमेतील गाव मौजे निगडी येथील स . 
नं . २४ - अ , यामधील बांधलेल्या श्रीनगरी या 
योजनेतील सेक्टर नं . इ बिल्डिंग नं . बी मधील 
तळमजल्यावरील दुकान गाळा नं . ५ यासी क्षेत्र 
३३१ चौ . 

फूट 

म्हणजेच 
बिल्टअप जागा अशी दुकान मिळकत . 


पूर्वेस : बि गाळा नं . ६ 
दक्षिणेस : २० फुटी रस्ता 
पश्चिमेस : बि गाळा नं . ४ 
उत्तरेस : सेक्टर डी 
स्वप्ननगरी. 


३०.७६ चौ . मी . 


" 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री अष्टगणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


८३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

वाय. व्ही . बोराटे , 

विशेष वसुली अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे 


पुणे , २० मार्च २०१९ . 


आदेश 


- 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/ ४००/ २०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, प्रवीण पी . थिटे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . द्वारा श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , राजगुरुनगर , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. अनिल ज्ञानेश्वर 
भुजबळ, मु. पो . राजगुरुनगर , वाडा रोड , एलआयसी ऑफिसमागे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ९, ६८,७९ ४ 
व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक १९ एप्रिल २०१७ पासून होणारे व्याज , आदेशिका खर्च व प्रासंगिक वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार, गहाण , लिज , लीन, ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, 
तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , राजगुरुनगर , तालुका खेड , 
जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील, बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक 


दाखला क्रमांक १०१/ ३७८ / ४६ ९/ २०१९ , दिनांक ६ / ०२/ २०१९ 


( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१/( १) चा दाखला आहे . 


(१) श्री . अनिल ज्ञानेश्वर भुजबळ 


( २ ) श्री . जयंत काशीनाथ घोरपडे 


( ३ ) श्री . निलेश निवृत्ती घुमटकर 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - श्री. अनिल ज्ञानेश्वर भुजबळ , मु . पो . राजगुरुनगर, वाडा रोड, एलआयसी ऑफिसमागे, तालुका खेड , 

जिल्हा पुणे यांची तारण मिळकत गाव मौजे राजगुरुनगर , तालुका खेड, जिल्हा पुणे, ग्रमापंचायत मिळकत क्रमांक १९ ५७/ ई वरील 
घर / इमारत मिळकतीचे बांधकाम आरसीसी असून एकूण क्षेत्र ९ ५० चौ . फूट मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , 
आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , 
राजगुरुनगर , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १३ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , 

राजगुरुनगर , तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २० मार्च २०१९ . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


आदेश 


- 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/ २०२/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, प्रवीण पी . थिटे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . द्वारा श्री समर्थ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था म., तालुका खेड , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , अजय रामभाऊ कोहिनकर, 

कुदळवाडी, 
चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८,४१,६९ ४ अधिक दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ पासून होणारे व्याज , 
आदेशिका खर्च व प्रासंगिक वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार, गहाण , लिज , लीन , ताबा , 
खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे , तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री समर्थ 
ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था म., तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/१३३२/१६४०/२०१८ , दिनांक १९/ ११/ २०१८ 
( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१/ (१) चा दाखला आहे. 


( १ ) अजय रामभाऊ कोहिनकर 


( २) इसाक इस्माइल शेख 


( ३) आनंदा ज्ञानदेव गुंजाळ 


( ३) सुधीर गोपाळराव चिंचवडे 


( ३ ) 


- 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन अजय रामभाऊ कोहिनकर मान्यता देणार श्री . रामभाऊ किसन कोहिनकर यांची गाव मौजे कोहिनकरवाडी 
येथील जमीन गट नं . ३९/ २ , एकूण क्षेत्र ०० हे ६१ आर अधिक पो. ख. ०० हे ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ६२ आर यापैकी 
त्यांचे मालकीची लिहून देणार व मान्यता देणार यांच्या सामाईक अविभक्त हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र ० हे २०.६ आर ही शेतजमीन मिळकत , 
त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज, आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री समर्थ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
म., चिंबळी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रवीण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , 

राजगुरुनगर , तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 
पुणे, १८ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ४०८/ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , प्रवीण पी. थिटे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . द्वारा श्री. अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था मर्यादित , राजगुरुनगर , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जगाराम देवाजी 
चौधरी, मु . पो. पी.सी.एम.टी. स्टॉपजवळ , आळंदी तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ९, ७१,५६४ व उर्वरित मुद्दल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


८५ 


अधिक दिनांक १४ एप्रिल २०१७ पासून होणारे व्याज , आदेशिका खर्च व प्रासंगिक वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार, गहाण , लिज , लीन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे व्यवहार 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , राजगुरुनगर, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 
यांच्याबाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक 


दाखला क्रमांक १०१/१७१/१६२/२०१७, दिनांक ४/१०/२०१७ 


( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१/ (१) चा दाखला आहे . 


( १ ) श्री . जगाराम देवाजी चौधरी 


( २) श्री . गजेंद्र भुराजी चौधरी 


( ३ ) श्री . चेनाराम दिपाराम चौधरी 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन जगाराम देवाजी चौधरी, मु . पो. पी.सी.एम.टी. स्टॉपजवळ, आळंदी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांची जप्ती 

तारण मिळकत गाव मौजे आळंदी देवाची व आळंदी नगरपालिका यांचे हद्दीतील मिळकत क्रमांक ३९ ०/ १ मधील सर्व्हे क्रमांक २१ , 
हिस्सा नं . १८ वरील इमारत त्यातील दुकान गाळा क्रमांक ४, क्षेत्र २२५ चौ . फूट मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था 
मर्यादित, राजगुरुनगर, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


प्रवीण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा श्री . अरिहंत ग्रामीण बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्यादित , 

राजगुरुनगर , तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १ मार्च २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/ ४८/ २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे, वसुली अधिकारी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . हनुमंत नारायण शिपलकर (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये 
१३,६५,८८४ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . नारायण शिपलकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व 
निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१ (१ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१०२७/१०१६/२०१६, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ 
( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४१ 


१. श्री . हनुमंत नारायण शिपलकर 


२. श्री . स्वप्नील हनुमंत नारायण शिपलकर 


३. श्री . प्रमोद जगन्नाथ कांबळे 


४. श्री . दिलीप यादवराव भोसले 


५. श्री . नारायण शंकर शिपलकर 


६. श्री . आंबादास नारायण शिपलकर 


७. श्री . राजेंद्र नारायण शिपलकर 


८. श्रीमती लक्ष्मीबाई बबन चव्हाण 


-- 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : ( अ) मौजे शिपलकरवाडी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १७१ यासी क्षेत्र 
०४ हे. ३६ आर यापैकी श्री . नारायण शंकर शिपलकर यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०२ हे. ०६ आर शेतजमीन मिळकत . 

यासी चतु : सीमा - पूर्वेस : श्रीमती छबाबाई किसन म्हस्के यांची मिळकत , दक्षिणेस : श्री. गोपीनाथ बबन म्हस्के यांची मिळकत , पश्चिमेस : 
श्री . बाबुराव निवृत्ती शिपलकर यांची मिळकत , उत्तरेस : श्री . सोमनाथ बाबुराव शिपलकर यांची मिळकत. 

( ब) मौजे शिपलकरवाडी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १०१ यासी क्षेत्र ०१ हे . ८१ आर यापैकी श्री . नारायण 
शंकर शिपलकर यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ९ ० आर शेतजमीन मिळकत . 


-- 


. 


यासी चतु : सीमा - पूर्वेस : श्री . रामदास अनंता शिपलकर यांची मिळकत , दक्षिणेस : श्री . जगन्नाथ शंकर कवडे यांची मिळकत, पश्चिमेस : 
श्री . सुभाष प्रभु भोसले व श्री . शिवाजी प्रभु भोसले यांची मिळकत , उत्तरेस : श्री . दुर्गा चंद्रकांत शिपलकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र शासन सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 

वसुली अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २५ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


क्रमांक वअ/ ३७२/ १८-१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे 
यांनी अवार्ड/ आदेश क्रमांक २२८ / १७-१८, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ प्रमाणे श्री . धोंडीराम बाळू धोत्रे, श्री . जनार्दन वामन ढगे , लक्ष्मण 
शंकर जाधव , श्री. सुभाष रामभाऊ पवार , थकबाकीदार यांचेकडून रक्कम रुपये ३,३०,३८९ (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख तीस हजार 
तीनशे एकोणनव्वद फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर जप्ती व विक्री करणेचा अर्ज केलेला आहे आणि यास्तव , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे मी , प्रसाद नामदेव घाडगे , वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०-६१ मधील 
नियम १०७ अन्वये जनार्दन वामन ढगे यांची निम्नलिखीत स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाचे 
तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता तबदील केल्यास , तिचा ताबा दिल्यास, त्यावर टाच, बोजा चढविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 

१७ , शके १ ९ ४१ 


८७ 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


ज्याचेविरुद्ध अवार्ड आहे 


गावाचे/ शहराचे नाव 


सर्वे नं ./ 


क्षेत्र 


आकार 


चतु : सीमा 


त्याचे नाव 


मि . क्र . 


हे . आर 


अवार्ड / हुकुमनामा 

आदेशाचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२२८ / १७-१८ १. धोंडीराम बाळू धोत्रे ३३ ९, पेठकर कॉलनी, मौजे वाई ग्रामीण संपूर्ण १४.४४ 

जनार्दन वामन 
११/१०/२०१७ 

वाई. गट क्र . ३६८ 

ढगे यांचे 
२. जनार्दन वामन ढगे ३३९ , पेठकर कॉलनी, याचा नवीन 

मालकीचे क्षेत्र . 
वाई . 

३३ ९ 
३. लक्ष्मण शंकर जाधव ३४१ , पेठकर कॉलनी, 

वाई. 
४. सुभाष रामभाऊ पवार सिद्धनाथवाडी, वाई 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, खर्च इत्यादीची रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत भरली नाही तर उपरोक्त 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 

वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, 

जिल्हा सातारा. 
वाई, २५ जानेवारी २०१९ . 


- 


आदेश 


क्रमांक वअ/ ४५६/ १८-१९ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे 
यांनी अवार्ड/ आदेश क्रमांक ७४० /१२-१३, दिनांक १५ मार्च २०१२ प्रमाणे श्री . पृथ्वीराज मालोजीराव पिसाळ, श्री . सुशांत अनिल कामठे , 
श्री . सोमनाथ गंगाराम भोसले, रा. सर्व ओझर्डे, तालुका वाई, जिल्हा सातारा, थकबाकीदार यांचेकडून रक्कम रुपये ९, १५,४४७ ( अक्षरी रक्कम 
रुपये नऊ लाख पंधरा हजार चारशे सत्तेचाळीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर जप्ती व विक्री करणेचा अर्ज केलेला आहे आणि यास्तव , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६०-६१ मधील नियम १०७ अन्वये श्री . सुशांत अनिल कामठे, श्री . सोमनाथ गंगाराम भोसले यांची निम्नलिखीत स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाचे तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता तबदील केल्यास, तिचा ताबा दिल्यास , 
त्यावर टाच , बोजा चढविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


मालमत्तेचे वर्णन 


ज्याचेविरुद्ध अवार्ड आहे 


गावाचे/ शहराचे नाव 


सर्व्हे नं ./ 


आकार 


क्षेत्र 
हे . आर 


चतु: सीमा 


त्याचे नाव 


मि . क्र . 


अवार्ड/ हुकुमनामा 

आदेशाचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


मौजे ओझर्डे , 


७४० / १२-१३ 
१५/०३/२०१२ 


श्री . सुशांत 
कामठे व 


गट क्र . 


१. पृथ्वीराज मालोजीराव पिसाळ- रा . सर्व ओझर्डे, 
देशमुख 

ता . वाई, 
२. श्री . सुशांत अनिल कामठे 

जि . सातारा . 
३. श्री . सोमनाथ गंगाराम भोसले 


श्री . सुशांत 
कामठे व 
श्री . सोमनाथ 
भोसले यांचा 


५८२ 


श्री . सोमनाथ 
भोसले 


६३१ 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१६१५ 


यांचा हिस्सा. 


हिस्सा. 


१६१६ 


१२ ९ २ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, खर्च इत्यादीची रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत भरली नाही तर उपरोक्त 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


प्रसाद नामदेव घाडगे, 

वसुली अधिकारी , 
जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, 


जिल्हा सातारा . 


वाई , १२ मार्च २०१९ . 


आदेश 


" 


क्रमांक वअ/ १७१/१३९ ५/ ६२/ २०१८-१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, विजय किसन कोंडे, वसुली 
अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की, (१) थोपटे निर्मला विठ्ठल, (२) श्री. थोपटे विठ्ठल सिताराम, (३) श्री. कुटे राजेंद्र मोहन , ( ४) चव्हाण गणेश मुरलीधर यांचेकडील 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ अखेरचे कर्ज रुपये ४,५७, ४८० (अक्षरी रुपये चार लाख सत्तावण्ण 
हजार चारशे ऐंशी फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + 
कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मु . भोरवाडी, पो . कोळविहीरे येथील गट नं. २२४६ यांसी क्षेत्र ० हे . ३.५० आर तसेच सदर मिळकतीमध्ये असणारी ग्रामपंचायत 
मिळकत नं . १२०७ क्षेत्र. पूर्व- पश्चिम १७ फूट x उत्तर - दक्षिण ८० फूट अशी बंगलौर कौलारू मिळकत . 

यांसी चतु: सीमा 
पूर्वेस 

सदरील गट नं . २२४६ पैकी उर्वरीत क्षेत्र 
दक्षिणेस 

दौंडज खिंड , कोळविहिरे रोड 


पश्चिमेस 


गट नं . 


२२४९ 


उत्तरेस 


गट नं . २२४६ पैकी उर्वरीत क्षेत्र 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर 
मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही. अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश 
पारीत करून निर्गमित करीत आहे . 


विजय किसन कोंडे, 

वसुली अधिकारी, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , 

पुणे. 


सासवड , २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकफौजदारी/कावि-७८४/१९.-सर्वलोकांनाकळविण्यातयेतेकी,सोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेआकस्मिकमयतझालेबाबतसमरीमिळणेबाबतउपविभागीय पोलीसअधिकारी,जुन्नरयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेलअगरत्याबाबतचीकोणाचीहीकाहीतक्रारअसेलतरसदरची नोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआलीनाहीतरपोलीसखात्याचेअहवालाप्रमाणेइकडून 
आकस्मिक मृत्यूबाबतअंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलवनंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रारऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र.एस.आर.नं. 


मयताचे 
नाव 


वयवर्षे 


गाव 


अ.म.र.नं. 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचेकारण 


पोलीसस्टेशन 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


१ 


५६/१९ 


देवकाबाईहिरामणखाडे 


५५ 


३०/२०१८ 


३/५/२०१५ 


हृदयविकाराचा 
झटका 
येऊन 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


आर्वी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


२ 


५७/१९ 


प्रविणगंगारामराठोड 


३२ 


सहकारनगर,वडगाव 


२७/२०१८ 


२६/७/२०१८ 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


कांदळी 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


३ 


५८/१९ 


योगितामारुतीबांबळे 


१५ 


४६/२०१८ 


४/७/२०१८ 


भाजल्याने 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


माणकेश्वर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
मोरे 
वस्ती 
, 
खटकाळी 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे 


४ 


५९/१९ 


वामनसोनूमोरे 


४९ 


६४/२०१८ 


२/११/२०१८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


५ 


६०/ 
१९ 


परसूछगनपाटील 


७२ 


१५/ 
९/२०१ 
९ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


मांजरवाडी, 

३२/२०१८ ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
घोडेगाव 
, 
ता 
. 
आंबेगाव 
, 
४१/२०१८ 
जि 
. 
पुणे 
. 


६ 


६१/१९ 


सतीशरामचंद्रभंडारे 


४४ 


२ 
९/७/ 
२०१८ 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


डोंरावरूनपाय 
घसरूनखोल 
दरीतपडून 
गंभीर 
जखमी 
होऊन 
मृत्यू 
. 


६२/ 
१९ 


७ 


तुळशीरामबाबूरावराठोड 


५२ 


४५/२०१८ 


२४/५/२०१८ 


१७, शके १ ९ ४१ 


भाजल्याने 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


खामगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८ 


६३/१९ 


संजयघमाजीभांगरे 


४० 


९/२०१८ 


११/२/२०१८ 


विषारी 
औषध 
सेवन 
करून 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


गोद्रे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८ ९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ० 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


९ 


६४ 
/ 
१ 
९ 


सागरधनंजयनेहरकर 


२२ 


८/२०१८ 


७/२/२०१८ 


विषारी 
औषध 
सेवन 
करून 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


नेहरकरवस्ती, 
खामगाव 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१० 


६५/१९ 


रमेश 
तुकाराम 
अकुश 


६२ 


इंगळून 
, 


५४/२०१८ 


१६/८/२०१८ 


दम्याचे 
आजाराने 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


११ 


६६/१९ 


गोरखविठ्ठल 
वाबळे 


४८ 


१ 
/ 
२०१ 
९ 


९ 
/ 
१ 
/ 
२०१ 
९ 


वडगावसहाणी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


१२ 


६७/१९ 


बबनशंकरकु-हाडे 


६० 


२/२०१८ 


४/२/२०१८ 


गळफास 
घेतल्यानेमृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


भोरवाडी 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
,जि 
. 
पुणे 
. 


१३ 


६८ 
/१९ 


पंडीतपोपटचौरे 


४१ 


२ 
/ 
२०१ 
९ 


१० 
/ 
१ 
/ 
२०१ 
९ 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


वारूळवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


१४ 


६९/१९ 


लक्ष्मणसोनूमांडवे 


५० 


५६/२०१८ 


५/१०/२०१८ 


रक्तदोषाचे 
आजाराने 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रविवार 
पेठ 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१५ 


७० 
/ 
१ 
९ 


राजेश 
वसंत 
कुटे 


४५ 


३१/२०१८ 


१६/८/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


पिंपरी 
पेढार 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१६ 


७१ 
/ 
१ 
९ 


विजल 
मधुकर 
मुळे 


२४ 


१५/२०१८ 


१८/४/२०१८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


मांजरवाडी 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१७ 


७२ 
/ 
१ 
९ 


तानाजीसिताराममिंढे 


४६ 


तांबे 
, 


५३/२०१८ 


३१/८/२०१८ 


गळफासघेतल्याने 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१८ 


७३ 
/ 
१ 
९ 


किसनविठ्ठलदिघे 


६९ 


पांगरी 
तर्फे 
मढ 
, 


१ 
९/ 
२०१७ 


२७/७/२०१७ 


हृदयविकाराचा 
झटका 
येऊन 
मृत्यू 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


१९ 


७४ 
/ 
१ 
९ 


रामदासखडूडावखर 


30 


६४/२०१८ 


२५/९/२०१९ 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


जाधववाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२० 


७५ 
/ 
१ 
९ 


सोमा दगडू 

केंगले 


२४ 


३६/२०१७ 


७/११/२०१७ 


खुबी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


२१ 


७६/१९ 


होणा 
शंकर 
कारभळ 


५५ 


२२/२०१७ 


५/८/२०१७ 


विषारी 
साप 
चावल्याने 
मृत्यू 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


तळेरान 
, 
नानेचीवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


७७ 
/१ 
९ 


दत्तात्रयगणपतसहाणे 


४५ 


कोळवाडी 
, 


२१/२०१८ 


१३/३/२०१८ 


हृदयाचारक्तपुरवठाथांबूनश्वसनक्रीया 


आळेफाटापोलीस 
स्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


बंद 
होऊन 
मृत्यू 
. 


२३ 


७८ 
/ 
१ 
९ 


११ 


३३/२०१८ 


२३/३/२०१८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


(१)वैभवविलासपाबळे 
( 
२ 
) 
गणेश 
नारायण 
चक्कर (३)सुमितसावकारपाबळे 


कावळपिंपरी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१० 


or 


२४ 


७९/१९ 


द्वारकाभगवाननिकम 


८० 


वारूळवाडी 
, 
जुन्नर 
, 


४१/२०१८ 


१४/१२/२०१८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२५ 


८० 
/ 
१ 
९ 


(१)ईश्वरप्रदीपदातखिळे 


१५ 


वैष्णवधाम 
, 
जुन्नर 
, 


५२/२०१८ 


२७/८/२०१८ 


खाणीचे 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


(२)साईसचिनदरेकर 


१२ 


वारूळवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२६ 


८१ 
/ 
१९ 


लक्ष्मणलिंबाजीलांडे 


४५ 


४७/२०१८ 


१०/६/२०१८ 


डोक्यास 
पत्रे 
लागून 
जखम 
होऊन 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


केळी 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२७ 


८२ 
/ 
१ 
९ 


सुरेखाबाळूमुंढेयांचेबाळ 


६१/२०१८ 


२२/८/२०१८ 


श्वास 
घेण्यास 
त्रास 
होऊन 
मृत्यू 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


१० 
दिवस 
हडसर 
, 

ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२८ 


८३/१९ 


बाळूबुधाकाळे 


५५ 


पिंपरी 
पेढार 
, 


७ 
/ 
२०१ 
९ 


२/२/२०१९ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


आतूरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१७, 


सुनीलगाढे, उपविभागीयदंडाधिकारी 
, जुन्नर-आंबेगावउपविभाग,मंचर(पुणे). 


शके १ ९ ४१ 


मंचर 
( 
पुणे 
) 
, 
१५ 
जून 
२०१ 
९ 
. 


९ १ 


जाहीरनोटीस 


९ २ 


क्रमांकफौजदारी/कावि-७८६/१९.-सर्वलोकांनाकळविण्यातयेतेकी,सोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेआकस्मिकमयतझालेबाबतसमरीमिळणेबाबतउपविभागीय पोलीसअधिकारी,जुन्नरयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेलअगरत्याबाबतचीकोणाचीहीकाहीतक्रारअसेलतरसदरची नोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआलीनाहीतरपोलीसखात्याचेअहवालाप्रमाणेइकडूनआकस्मिक मृत्यूबाबतअंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलवनंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रारऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र.एस.आर.नं. 


मयताचे 
नाव 


वयवर्षे 


गाव 


अ.म.र.नं. 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचे 
कारण 


पोलीसस्टेशन 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१ 


१३१/१८ 


१६ 


रा 
. 
नागापूर 
, 


४७/२०१६ 


२२/५/२०१६ 


पाण्यातपडून 
बुडून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


( 
१) 
रूपालीसंपतवाघ 
( 
२ 
) 
योगिता 
संदिप 
वाघ 


१५ 


ता 
.आंबेगाव,जि 
.पुणे. 


२ 


१३२/१८ 


सतिश 
श्रीरंग 
सुर्यवंशी 


३८ 


४/३/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
घोडेगाव 
, 
भवानी 
मळा 
, 
० 
९ 
/२०१८ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


३ 


१३३/१८ 


किसन 
गेणुजीडगळे 


५४ 


२२/२०१७ 


२६/६/२०१७ 


रा.कोटमदरा, ता. 
आंबेगाव,जि. 
पुणे. 


फिट 
येऊन 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


घोडेगाव 
पोलीसस्टेशन 


४ 


१३४/१८राजेंद्रबन्सीरामगुंजाळ 


४० 


१६/३/२०१७ 


फुप्फुसाच्याआजारानेमयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
घोडेगाव 
, 
भवानी 
मळा 
, 
१०/२०१७ 
ता 
. 
आंबेगाव 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


५ 


१३५/१८ 


गुलाबदेवरामपोखरकर 


५३ 


२६/२०१७ 


२३/७/२०१७ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


रा.पिंपळगावघोडे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


६ 


१३६/१८यमुनाबाईधावजीधराडे 


५५ 


रा.कोंढरे, 


३३/२०११ 


१९/११/२०११ 


पाण्यात 
पडूनबुडूनमयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


ता 
. 
आंबेगाव 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


७ 


५/१८ 


एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत 


५० 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


८८/२०१४ 


१३/१०/२०१४ 


क्षयरोगाने 
आजाराने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


८ 


६/१८ 


इरफानसुलतानजमादार 


२२ 


२८/२०११ 


४/५/२०११ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.वडगावकांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


९ 


७/१८ 


योगेश 
भरतवराडी 


२३ 


७३/२०१३ 


७/१२/२०१३ 


गळफासघेऊनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.खोडदरोड, 
नारायणगाव 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


१९९/१८फकिराकाशीनाथरोडे 


५० 


१०६/२०१७ 


३/१२/२०१७ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
धामणी 
, 
रोडे 
मळा 
, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


११ 


२००/१८ 


मधुकरखडुगुजाळ 


४८ 


२७/२०१७ 


२८/७/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


घोडेगावपोलीस 
स्टेशन 


रा.पिंपळगावघोडे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


१२ 


२०१/१८ 


मिनामहादुफलके 


५२ 


८ 
/ 
९ 
/ 
२०१७ 


पाण्यात 
उडी 
मारून 
बुडून 
मयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


१३ 


२०२/१८ 


महादेवभिकाजीडगळे 


७० 


१९/४/२०१८ 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
कोलदरे 
, 
ठाकरवाडी 
, 
३६/२०१७ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 
रा 
. 
गंगापूर 
, 

१४/२०१८ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. रा.आहुपे, 

४४/२०१७ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


हृदयक्रिया 
बंद 
पडून 
मेंदूत 
रक्तस्राव 
होऊन 
मयत 


१४ 


२०३/१८ 


आनंद 
गेणभाऊबाळसराफ 


५५ 


१७/११/२०१७ 


फुप्फुसक्रिया 
बंद 
पडून 
मयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१५ 


१३७/१८ 


राजुचंद्रकांतबांगर 


२७ 


१८/२०० 
९ 


१५/२/ 
२००९ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
पिंपळगाव 
खडकी 
, 
ता.आंबेगाव,जि 
. 
पुणे. 


१६ 


१४४/१८ 


जनागोविंदलोखंडेयांचेबाळ 


५१/२०१७ 


२०/५/२०१७ 


जन्मताचश्वसनक्रिया 
बंदपडून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१ 
दिवसाचेरा 
. 
वळती 
, 

ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


१७ 


१४५/१८ 


कैलास 
दामोदर 
राजगुरू 


४८ 


१००/२०१७ 


१२/१०/२०१७ 


लिव्हर 
सिरोसिस 
आजाराने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
शिंगवे 
पारगाव 
, ता.आंबेगाव 
,जि.पुणे. 


१८ 


८/१८ 


श्रुतीसुभाषनवले 


३ 


३०/२०१० 


११/१२/२०१० 


सर्पदंशाने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा.पिंपरीपेंढार, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
येडगाव,इंदिरानगर, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१९ 


४/१८ 


२१ 


४६/१२ 


४/८/२०१२ 


(१)मुकाहिरालालकोडा (२)रविहिरालालकोडा 


पाण्यात 
पडूनबुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


१७, 


२० 


३७/१४ 


लक्ष्मीदादाभाऊसाबळे 


३५ 


३७/१४ 


२०/४/२०१४ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.तळमाचीवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


८२/१८ 


पारसकरमविश्वकर्मा 


५५ 


३६/१४ 


४/३/२०१४ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
परदेशपुरा 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


९ ३ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ४ 


१ 


२ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


.० 


२२ 


८१/१८ 


प्रतिक 
मनोहर 
मुंढे 


४ 


२२/१७ 


३०/२/२०१७ 


सर्पदंशाने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.राजूरनं.१, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
भुंडेवाडी 
, 
खामगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२३ 


७९/१६ 


शिवरामसोनुखंडागळे 


५१ 


७२/१५ 


१४ 
/९ 
/ 
२०१६ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


२४ 


७८/१८ 


मिनेशविजयभोजणे 


१६ 


३३/१८ 


११/६/२०१६ 


गळफासघेऊनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.देवळे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२५ 


७७/१८ 


सुरेशनामाजाधव 


५० 


६८/१५ 


२५/११/२०१५ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
मांगणेवाडी 
, 
खामगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२६ 


१४०/१८ 


२२ 


२५/६/२०१७ 


विहिरीच्या 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


(१)मनिषाअंकुशकाळे (२)संदिपतुकाराम 
काळे 


रा 
. 
आमोंडी 
,भैरवनाथवाडी 
, 
२१/१७ 
ता 
. 
आंबेगाव 
,जि 
. 
पुणे 
. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


२७ 


१३९/१८गुरूनाथबाबुठाकरे 


५० 


५/२०१८ 


३१/१/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


घोडेगावपोलीस 
स्टेशन 


रा 
.डिंभे 
खुर्द 
, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


२८ 


१३८/१८ 


प्रिया 
संतोष 
खरात 


२४ 


३९/१७ 


१६/१०/२०१७ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


घोडेगावपोलीस 
स्टेशन 


रा.सुपेधर,साळवेवस्ती, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


२९ 


२०४/१८ 


किशोरगणपत 
गावडे 


४० 


९ 
/२०१८ 


७/१/२०१८ 


भाजूनमयत 


घोडेगावपोलीस 
स्टेशन 


रा.गवारवाडी,घोडेगाव, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


३० 


१९ 


२२/१८ 


२९/५/२०१८ 


नदीच्या 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


घोडेगावपोलीसस्टेशन 


१४३/१८(१)अंकिताअनिलबोराडे 

( 
२ 
) 
तेजल 
विकासहुले (३)प्रज्वलविकासहुले 


रा.शिनोली, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


१९ 


१४ 


१४२/१८सुधीरबाळशीरामकेदारी 


३१ 


१७, 


५५ 


१८/१८ 


१/५/२०१८ 


घोडेगावपोलीस 
स्टेशन 


ओढ्याच्या 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


रा 
. 
गंगापूर 
, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


३२ 


१४१/१८ 


नवनाथशंकरफलके 


३० 


४९/ 
१७ 


३/१०/२०१७ 


भाजूनमयत 


घोडेगाव 
पोलीसस्टेशन 


आमोंडी, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


३३ 


२५/१८ 


एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत 


४० 


नाववपत्तामाहीतनाही 


१६/२००८ 


४/४/२००८ 


डायबेटीजच्या 
आजाराने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


३४ 


८५/१४ 


साईनाथकाशिनाथखैरे 


१९ 


८५/२०१४ 


२/१०/२०१४ 


गळफासघेऊनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.पाटेखैरेमळा, 
नारायणगाव 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, 


जि 
. 
पुणे 
. 


३५ 


२७/१८ 


कौशल्या 
हुसेन 
पठाण 


५८ 


१०/२०१५ 


२/३/२०१५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
नारायणगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


३६ 


२९/१८ 


देवराम 
तात्याराम 
गुळवे 


३६ 


रा 
. 
वडनेर 
दुमाला 
, 


५४/१४ 


१४/६/२०१४ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


ता.जि.नाशिक. 


३७ 


१५/१८ 


विद्या 
सुरेशभोर 


१७ 


१८/१४ 


२३/३/२०१४ 


दोरीच्या 
सहायाने 
गळफास 
घेऊन 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३८ 


१६/१८ 


प्रियंका 
तान्हाजी 
मुंढे 


१६ 


२४/१५ 


१५/३/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


रा.येडगाव,भोरवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.ओतूर, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.ओतूर,डुंबरवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


३९ 


१७/१८ 


राजेंद्र 
गोविंदहाडवळे 


४९ 


२२/१६ 


१७/६/२०१६ 


गळफासघेऊनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


४० 


१८ 
/ 
१ 
९ 


७० 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


७६/१६ 


१ 
/ 
९ 
/ 
२०१४ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत 


४१ 


१९/१८ 


६० 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


७९/१४ 


७ 
/९ 
/ 
२०१४ 


पाण्यात 
पडून 
बुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


४२ 


२०/१८ 


मोतीलाल 
हिरालाल 
लुनावत 


५२ 


रा 
. 
अमेटी 
बिल्डिंग 
, 
जुन्नर 
, 


१०७/२०१४ 


१४/१२/२०१४ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


७४/१८ 


30 


प्रमोदमुरलीधर 
कर्प 


२० 


२/२०१७ 


१३/१/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.येणेरे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.गोद्रे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


२६/१७ 


४४ 


अरूणपंढरीनाथरेंगडे 


४५ 


२६/१७ 


२/६/२०१७ 


विहिरीवरील 
दगड 
डोक्यास 
पडून 
मार 


१७, शके १ ९ ४१ 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


लागूनमयत. 


४५ 


२२/१८ 


सोपानकिसनभोर 


४० 


१७/१४ 


११/३/२०१४ 


रा.१४नंबरकांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


९ ५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ६ 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


४६ 


१३/१८ 


सुरेशरघुनाथधराडे 


२३ 


३ 
/ 
२०० 
९ 


१६/२ 
/ 
२०० 
९ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
पाचघर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


४७ 


२३/१८ 


दशरथलक्ष्मणनागरे 


५२ 


३४/१४ 


३०/४/२०१४ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.धनगरवाड ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


४८ 


२४/१८ 


शिवाजीगणपतनेहरकर 


५५ 


९०/१४ 


२९/९/ 
२०१४ 


रोगर 
विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.नेहरकरवाडी,येडगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


४९ 


१४/१८ 


दिगांबर 
विठोबा 
वाळुज 


६० 


४५/१६ 


१/१०/२०१६ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.पिंपळवंडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


५० 


२१/१८ 


एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत८ते३ 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


४५/१५ 


१८ 
/ 
९ 
/ 
२०१५ 


फिटच्या 
आजाराने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


५१ 


९/१८ 


एकअनोळखीपुरुषजातीचेप्रेत 


४० 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


२६/१७ 


९/७/२०१७ 


उंचावरून 
पडून 
डोक्यास 
मार 
लागून 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


मयत. 


५२ 


३९/१७ 


बाळकृष्णभालचंद्रशिंदे 


५५ 


३९/१७ 


१७/८/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.गुंजाळवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


५३ 


११/१८ 


सखारामआनंददांगट 


४७ 


१८/१७ 


२३/३/२०१७ 


रा.पिंपळवंडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


५४ 


१२/१८ 


मिनादेवी 
दिपक 
यादव 
यांचे 
बाळ 
१ 
तास 


५८/१३ 


२१/८/२०१३ 


जन्मताचबेशुद्धपडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.नारायणगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.बाळोबाचीवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


५५ 


८०/१८ 


शिवराम 
बुधा 
मधे 


३० 


३८/१७ 


११ 
/ 
९ 
/ 
२०१७ 


कोणत्यातरीजंगली 
हिंस्त्र 
प्राण्यांनी 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


खाऊनमयत. 


५६ 


७६/१८ 


संदिप 
पांडुरंग 
बोचरे 


४८ 


रा 
. 
कुसूर 
, 


४०/१७ 


१३ 
/ 
९/ 
२०१७ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


५७ 


५१/१८ 


सावळेराम 
बाबुराव 
गुंजाळ 


४६ 


१२/२०१७ 


५/४/२०१६ 


गळफासघेऊनमयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.लवणवाडी,आळे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


५८ 


५२/१८ 


रामदासबापुदांगट 


५८ 


३८/१७ 


१५/६/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.पिंपळवंडी,दांगटवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


५९ 


५३/१८ 


सुनंदादत्तात्रयघोडे 


३८ 


४५/१७ 


१२/८/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.साकारी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.आणे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


६० 


५४/१८ 


निवृत्ती 
विष्णु 
बंगाळ 


७० 


४२/१७ 


६/७/२०१७ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


६१ 


५५/१८ 


अतुलएकनाथपानसरे 


२७ 


२/२०१७ 


७/१/२०१७ 


हृदयक्रिया 
बंद 
पडून 
रक्तस्राव 
होऊन 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा 
, 
ओतूर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


मयत 
. 


६२ 


५६/१८ 


मारुतीदिगांबरउतळे 


४० 


१२/२०१७ 


२२/३/२०१७ 


लिव्हरच्याआजाराने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.चावंड, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


६३ 


५७/१८ 


मधुकरसखारामभालचिम 


५२ 


४४/१७ 


२४/८/२०१३ 


रा.आंबोली, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


विजेच्या 
ताराचा 
शॉक 
लागून 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


६४ 


५९/ 
१८ 


सारीकानितीनशिरसाठ 


२४ 


४५/१४ 


२/९/२०१४ 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
आगार 
पेठ 
, 
जुन्नर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


डिलिव्हरी 
होताना 
जास्त 
रक्तस्राव 
झाल्याने 
मयत 
. 


६५ 


६०/१८ 


रविंद्रगणपतशेळकंदे 


२४ 


५२/१५ 


१/८/२०१६ 


भाजूनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.चावंड, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


६६ 


६१/१५ 


दिलीप 
सिताराम 
शिंदे 


३५ 


७३/१५ 


१९/११ 
/२०१५ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
कल्याण 
पेठ 
, 
जुन्नर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


६७ 


६२/१८ 


मंदायुवराजसाबळे 


३० 


४७/१६ 


१३/५/२०१६ 


झाडावरून 
पडूनमणक्यासमार 
लागून 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


मयत 
. 


रा,तळमाचीवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.हाडसर,पेठचीवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


६८ 


६३/१८ 


निलेशरखमाकवटे 


२० 


४४/१६ 


१८/८/२०१६ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 
मयत 


१७, शके १ ९ ४१ 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


६९ 


६४/१८ 


मंदाविश्वनाथढाके 


६२ 


६०/२०१५ 


१७/८/२०१५ 


जुनेजखमीचेसेप्टीकझालेनेमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा. 
खामगाव 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


९ ७ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ८ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


७० 


६५/१८ 


किसनमारुतीलांडे 


४० 


२६/१३ 


८/५/२०१३ 


अपघातातडोक्यासमारलागल्यानेमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.केळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.तेजेवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


७१ 


६६/१८ 


अनिता 
विष्णु 
जगताप 


३५ 


५३/१५ 


२१/९/२०१५ 


पाण्यातपडूनबुडून 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


७२ 


६७/१८ 


रेशमा 
किसन 
विरणक 


१४ 


५/२०१४ 


१४/१/२०१४ 


पोटाचे 
आजाराने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


७३ 


८४/१८ 


मंगल 
लक्ष्मण 
मुंढे 


३२ 


७५/१५ 


८/१२/२०१५ 


भाजूनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.भिवाडेखुर्द, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
.भिवाडे 
खुर्द 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.वाणेवाडी,आपटाळे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.पनसुंबापेठ, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


७४ 


६८/१८ 


लक्ष्मीबाई 
बाळू 
शिंदे 


६० 


८/२०१६ 


२०/१/२०१६ 


भाजूनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


७५ 


६९/१८ 


अनिस 
आझाद 
कुरेशी 


४० 


५/२०१७ 


९/७/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


७६ 


७०/१८ 


योगिता 
जयदेव 
साळुके 


१८ 


रा 
. 
जुन्नर 
, 


४/२०१७ 


१४/१/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


७७ 


८५/१८ 


देविदास 
बाळकृष्ण 
जुन्नरकर 


५५ 


६७/२०१३ 


१०/१२/२०१३ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
सदा 
बाझार 
, 
जुन्नर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


७८ 


७१/१८ 


राहुलगुलाब 

राठोड 


२१ 


४८/२०१७ 


१४/१०/२०१७ 


रा.तेजेवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


अंगावर 
वीज 
पडून 
मयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


७९ 


७२/१८ 


उल्हाशशंकरमोधे 


५५ 


३७/२०१७ 


९/१० 
/२०१७ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.पारुंडे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.पनसुंबापेठ, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८० 


५९/१८ 


मुकेशचंद्रकांतकर्डीले 


३५ 


६८/२०१६ 


१२/८/२०१६ 


गळफासघेऊनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


८१ 


३२/१८ 


अमितशिवाजीगजरे 


१८ 


३२/२०१७ 


१२/१०/२०१७ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
गायमुखवाडी 
, 
ओतूर, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


८२ 


८७/१८ 


राजुत्र्यंबकरावलोढे 


२६ 


२५/२०१३ 


२१/७/२०१६ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
वरची 
आळी 
, 
ओतूर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८३ 


९३/१८ 


यशवंतगोविंदजोशी 


४५ 


१५/२०१२ 


१४/४/२०१२ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा.रोहकडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८४ 


८८/१८ 


अभयभागवतभोर 


३७ 


३७/२०१६ 


३०/११/२०१६ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


८५ 


८ 
९ 
/ 
१८ 


जयदिप 
रामचंद्र 
रावत 


३८ 


३/२०१६ 


१२/१/२०१६ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
बबीत 
मळा 
, 
ओतूर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
ढमाळे 
मळा 
, 
ओतूर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.ओतूर-धोलवडरोड, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८६ 


९ 
० 
/ 
१८ 


लक्ष्मणशंकरडुबरे 


६० 


४३/२०१६ 


१७/१२/२०१६ 


पाण्यातपडून 
बुडून 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


८७ 


९१/१८ 


संदीपछगनबोराडे 


१८ 


९/२०१६ 


२८/२/२००६ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
उंब्रज 
नं 
. 
१ 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


८८ 


९२/१८ 


सुशांतरामदासशिंदे 


२८ 


२१/१७ 


३०/७/२०१७ 


पाण्यात 
पडून 
बुडूनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


८९ 


९३/१८ 


लक्ष्मणनामदेवतांबे 


९५ 


०८/२०१७ 


१५/३/२०१७ 


पाण्यात 
पडून 
बुडूनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


९ 
० 


१०३/१८ 


संभाजीशिवरामब्राम्हणे 


५५ 


२७/२०१७ 


२९/४/२०१७ 


कॅन्सर 
आजाराने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.उदापूर,शिंदेमळा, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
तांबे 
मळा 
, 
ओतूर 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.ब्राम्हेमळा,पिंपळवंडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.बेल्हे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.आळेफाटा, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


९१ 


१०४/१८ 


संदीप 
दशरथ 
बांगर 


३८ 


५६/२०१७ 


२३/११/२०१७ 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


हृदयक्रिया 
बंदपडूनवसेवनक्रियाबंद 
होऊन 
मयत 
. 


१७, 


९२ 


१०५/१८ 


जगन्नाथबाबुरावहारेल 


५६ 


४०/२०१६ 


२०/९/ 
२०१६ 


थंडीने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


९३ 


११२/१८ 


मनिषा 
राहुल 
सुर्यवंशी 


१९ 


रा 
. 
बोरी 
बु 
. 
, 


२४/२०१३ 


३०/३/२०१३ 


प्रसुतीनंतररक्तस्राववजंतुसंसर्गामुळे 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


मयत 
. 


९९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०० 


१ 


२ 


mm 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


९४ 


९९/१८ 


संदेशरामदासकवडे 


४४ 


१३/२०१७ 


६/५/२०१७ 


दारू 
पिवून 
घरातपडून 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा. 
ओझर 
, 
हिवरे 
बु 
., ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


९ 
५ 


१००/१८ 


सागरकोंडीभाऊहाडवळे 


२७ 


३०/२०१७ 


९/९/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा,ओतूर,डुंबरवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


९६ 


१०१/१८ 


संतोषकाशीनाथथोरवे 


३५ 


० 
९/ 
२०१७ 


२७/२/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


९७ 


१०२/१८ 


किसन 
बबन 
टाकळकर 


४२ 


४२/२०१८ 


१२/३/२०१५ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


आळेफाटापोलीसस्टेशन 


रा.सितेवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.वैशाखखेडे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.डिंगोरे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


९८ 


९४/१८ 


मंगलबाबाजीलोहटे 


४५ 


५/२०१७ 


२९/१/२०१७ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


९९ 


१२१/१८शाकुबाईबबनकाळे 


६० 


१०/२०१७ 


१५/३/२०१७ 


रा.म्हाळुगे,ठाकरवाडी, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


१०० 


११५/१८ 


विकास 
गोविंद 
जाधव 


२० 


१०/२०१४ 


९/२/२०१४ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.राजुरी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


१०१ 


११६/१८ 


बाळासाहेब 
लक्ष्मण 
डावखर 


३७ 


रा 
. 
शिरोली 
, 
सुलतानपूर 
, 


२७/२०१५ 


३०/६/२०१५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१०२ 


११७/१८ 


शामन्नाजनार्दनआचार्य 


७१ 


३०/११/२०१४ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.नारायणगाव,ब्रह्मकुमारी१०२/२०१४ 
सेवा 
संघ 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१०३११८/१८ 


अर्चनाविठ्ठलढोमसे 


३४ 


रा 
. 
अमरापूर 
, 


१८/२०१७ 


८/५/२०१७ 


गळफासघेऊनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


१०४ 


११९/१८ 


प्रशांतबाजीरावभोर 


२६ 


४८/२०१५ 


२/१०/२०१५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.१४नंबरकांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


سه 


२ 


४ 


o 


६ 


७ 


८ 


९ 


१०५१२०/१८ 


सुमितप्रभाकरकाळे 


१८ 


३६/२०१५ 


२९/७/ 
२०१५ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.सावळवाडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१०६११३/१८ 


एकअनोळखीस्त्रीजातीचेप्रेत 


१३ 


नाव,पत्तामाहीतनाही 


२४/२००६ 


४/५/२००६ 


अज्ञातकारणानेमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


१०७ 


११४/१८ 


रूपालीसुनिलखिलारी 


१६ 


२७/२०१३ 


१/५/२०१३ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.शिरोली,आळे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१०८ 


९५/१८ 


गन्टासालएन्टोसारो/बालाजी 


५० 


२०/२०१७ 


२६/७/२०१७ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
खुबी 
, 
ता 
. 
जुन्नर 
, जि.पुणेमूळरा.कोटलका 
विजय 


१० 
९ 


९६/१८ 


शिवकुमारबबनकोल्हे 


२५ 


१२/८/२०१३ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


११० 


९७/१८ 


वैशालीज्ञानेश्वरतांबे 


३३ 


६/४/२०१४ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


रा 
. 
कोल्हे 
मळा 
, 
नारायणगाव 
, 
२७/२०१३ ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
तांबे 
मळा 
, 
ओतूर 
, २४/२०१४ ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
रा 
. 
खांमुडी 
, 

१०/२०१७ ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


१११ 


९८/१८ 


विष्णूरामभाऊडुंबरे 


७० 


११/४/२०१७ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


ओतूरपोलीसस्टेशन 


११२१२२/१८ 


शिवाजी 
गणपत 
पाचपुते 


६५ 


३१/२०१६ 


१३/६/२०१६ 


रोगर 
हे 
विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.वडगाव,कांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


११३१२३/१८ 


धोंडीभाऊ 
विष्णू 
बांगर 


७० 


८१/२०१४ 


१५/९/२०१४ 


गळफासघेऊनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.बेल्हे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. रा.आर्वी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


११४ 


१२४/१८ 


रंगनाथसदाशीवसरवदे 


५० 


४२/२०१७ 


१२ 
/ 
९ 
/ 
२०१७ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


१७, 


११५१२५/१८ 


संतोषकृष्णाजीसाबळे 


४३ 


३१/२०१७ 


२७/५/२०१७ 


झाडावरूनपडूनजखमीहोऊनमयत 


जुन्नरपोलीसस्टेशन 


रा.घोगरेवाडी,आपटाळे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


११६ 


१२६/१८ 


साईसंदीप 
घाडगे 


९ 


२२/२०१६ 


१०/५/२०१६ 


पाण्यातपडून 
बुडून 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.कांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१०१ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


cob 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


११७ 


१२७/१८ 


नकुलसितारामगोकुळ 


३५ 


९२/२०१४ 


३०/९/२०१४ 


रा.बेल्हे, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


डोक्यास 
मार 
लागून 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


११८ 


१२८/१८ 


राधुसावळेरामडौले 


७५ 


४२/२०११ 


५/४/२०११ 


पोटाच्या 
हार्नियाच्याआजारानेमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.राजुरी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


११९१२९/१८ 


सत्यनारायणहारिप्रसादविश्वकर्मा४० 


७८/२०११ 


५/१२/२०११ 


पॅरालिसिसचे 
आजाराने 
मयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
आळे 
फाटा 
, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


१२० 


१३०/१८ 


विजय 
सखाराम 
पाचपुते 


४० 


२२/२०१५ 


१४/५/२०१५ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


नारायणगावपोलीसस्टेशन 


रा.वडगावकांदळी, ता.जुन्नर,जि.पुणे. 


सुनीलगाढे, उपविभागीयदंडाधिकारी, 

तथाउपविभागीयअधिकारी, जुन्नर-आंबेगावउपविभाग,मंचर(पुणे). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


मंचर 
( 
पुणे 
) 
, 
१५ 
जून 
२०१ 
९ 
. 


जाहीरनोटीस 


। 


क्रमांकफौजदारी/कावि-८०४/१९.-सर्वलोकांनाकळविण्यातयेतेकी,सोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेआकस्मिकमयतझालेबाबतसमरीमिळणेबाबतउपविभागीय पोलीसअधिकारी,जुन्नरयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेलअगरत्याबाबतचीकोणाचीहीकाहीतक्रारअसेलतरसदरची नोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआलीनाहीतरपोलीसखात्याचेअहवालाप्रमाणेइकडूनआकस्मिक मृत्यूबाबतअंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलवनंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रारऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र.एस.आर.नं. 


मयताचे 
नाव 


वयवर्षे 


गाव 


अ.म.र.न. 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचे 
कारण 


पोलीसस्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१ 


८४ 
/ 
१ 
९ 


संतोषनरसुभालेराव 


४३ 


२१/०८/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
कळंब, 
भैरवनाथ 
मळा 
, 
९ 
२/ 
२०१८ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


२ 


८५ 
/ 
१ 
९ 


अंजना 
धेडीभाऊअल्हाट 


७५ 


२४/२०१८ 


०१/०३/२०१८ 


पोटातजंतुसंसर्ग 
झाल्यानेमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा.लांडेवाडी, 
ता 
. 
आंबेगाव,जि. 
पुणे 
. 


३ 


८६ 
/१९ 


रामचंद्र 
शंकर 
वाळुज 


७५ 


२५/२०१८ 


१०/१०/२०१७ 


रा.वाळुजवाडी, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


विषारी 
औषध 
पिवून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


४ 


८७ 
/ 
१ 
९ 


रामचंद्र 
चिमाजी 
गायकवाड 


६२ 


११४/१८ 


२४/१०/२०१८ 


मेंदूतजंतुसंसर्गहोऊनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
महाळुगे 
पडवळ 
, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


५ 


८८ 
/ 
१९ 


मंगलकाशीनाथकांबळे 


४० 


१२५/१८ 


२६/११/२०१८ 


फुप्फुसीयएकत्रीकरणाचेआजारानेमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा.साकोरे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


६ 


८९/ 
१ 
९ 


दिगांबरसोनबापुभालेराव 


५३ 


रा.पेठ,ता.आंबेगाव, 


५९ 
/२०१५ 


१६/०८/२०१५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


जि 
. 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


७ 


९ 
० 
/ 
१ 
९ 


शारदाधोंडीभाऊसावंत 


७० 


५०/१५ 


२०/०५/२०१५ 


रा.लांडेवाडी, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


डोकीस 
मार 
लागून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


८ 


९१/१९ 


श्रीपतीगोविंदकराळे 


८५ 


२१/२०१६ 


१९ 
/०३/२०१६ 


वयोवृद्ध 
झाल्यानेमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
अवसरी 
खुर्द 
, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


९ 


९२/१९ 


पुनाजीलक्ष्मणकेदारी 


३२ 


८७/२०१६ 


२७/११/२०१६ 


गळफासघेऊनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा.पारगावतर्फखेड, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


१० 


९३/१ 
९ 


दादाभाऊरामचंद्रडोके 


३५ 


५८/२०१६ 


१६/०६/२०१६ 


रा.एकलहरे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


विषारी 
औषध 
पिवून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


११ 


९ 
५ 
/ 
१ 
९ 


बाबासाहेब 
भानुदास 
कदम 


४० 


८६/२०१७ 


१९ 
/० 
९ 
/ 
२०१७ 


रा.निरगुडसर, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


विषारी 
औषध 
पिवून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१२ 


९६/१९ 


विशाल 
दत्तात्रय 
वाव्हळ 


२४ 


७३/१७ 


१३/०८/२०१७ 


रा.पारगावशिंगवे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१७, शके १ ९ ४१ 


पुनमदत्तात्रयकवडे 


२४ 


१३ 


९७/१ 
९ 


मिराबाई 
बाळु 
पोखरकर 


४० 


१०५/१७ 


२१/११/२०१७ 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा.खडकीपिंपळगाव, 
ता 
. 
आंबेगाव 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१०३ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१४ 


९ 
८ 
/ 
१ 
९ 


कार्तिक 
जितु 
शिंदे 


९५/१७ 


१५/१०/२०१७ 


अॅनेमिया 
आजाराने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा.निरगुडसर, ता 
. 
आंबेगाव, 
जि 
.पुणे. रा.संविदणे,ता.शिरूर, 


१५ 


९९/१९ 


सुनीलज्ञानेश्वरकिठे 


३५ 


१०४/१७ 


१७/११/२०१७ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

भाग एक 


जि 
. 
पुणे 
. 


१६ 


१०० 
/ 
१ 
९ 


काळुरामदत्तुखानदेशे 


४५ 


११५/१८ 


२२/१०/२०१८ 


डोकीस 
मार 
लागून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१७ 


१०१ 
/१ 
९ 


वकील 
अहमद 


५३ 


८ 
/ 
२०१ 
९ 


२२/१२/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१८ 


१०२/१९ 


ज्ञानेश्वर 
रभाजी 
टाव्हरे 


५३ 


२ 
/ 
२०१९ 


०१ 
/ 
०१/२०१ 
९ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


१ 
९ 


१०३/ 
१९ 


सयाजी 
महादु 
थोरात 


५५ 


३/२०१ 
९ 


२५/१२/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


रा 
. 
मुळेवाडीरोड, 
मंचर, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. रा.शेवाळवाडी, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. रा.पारगावशिंगवे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. रा.शेवाळवाडी, 
ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 
रा 
. 
चांडोली 
बु 
. 
, 
ता 
. 
आंबेगाव 
, 
जि 
. 
पुणे 
. रा.पारगावशिंगवे, ता.आंबेगाव,जि.पुणे. रा.निरगुडसर, ता. 
आंबेगाव,जि 
. 
पुणे. 
रा 
. 
तांबडे 
मळा 
, 
मंचर 
, ता.आंबेगाव 
,जि.पुणे. 


२० 


१०४/१९ 


लिभाजीभोरूभालेकर 


५५ 


३८/१९ 


२४ 
/ 
०४ 
/ 
२०१ 
९ 


दारूचे 
अतिसेवनाने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९ , २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


२१ 


१०५ 
/१९ 


रविंद्रज्ञानेश्वरढोबळे 


२५ 


१८/१९ 


०४ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


. 


२२ 


१०६ 
/ 
१ 
९ 


अक्षयउत्तमतांबे 


२२ 


२० 
/ 
१ 
९ 


१२ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ 


गळफासघेऊनमयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


२३ 


१०७/१९सगुनाबाईधोंडीभाऊभोर 


८५ 


३/२०१७ 


१५/११/२०१६ 


डोकीस 
मार 
लागून 
मयत 


मंचरपोलीसस्टेशन 


सुनीलगाढे, 
उपविभागीयदंडाधिकारी, उपविभागीयदंडाधिकारीकार्यालय 
, जुन्नर-अबिगावउपविभाग,मंचर(पुणे). 


शके १ ९ ४१ 


मंचर 
( 
पुणे 
) 
, 
२६ 
जून 
२०१ 
९ 
. 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकफौजदारी/कावि-७३६/१९.-सर्वलोकांनाकळविण्यातयेतेकी,खेडतालुक्यातीलसोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेआकस्मिकमयतझालेबाबतउपविभागीय पोलीसअधिकारी,खेड,उपविभागखेडतसेचसंबंधितपोलीसनिरीक्षक 
,खेडयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.तरी 
सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेल अगरत्याबाबतचीकोणाचीहीकाहीतक्रारअसेलतरसदरचीनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१महिन्याचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआली नाहीतरउपविभागीयपोलीसअधिकारीखेडवसंबंधितपोलीसस्टेशनचेपोलीसनिरीक्षक,खेडयांचे 
अहवालाप्रमाणेइकडूनआकस्मिकमृत्यूबाबत 
अंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलव 
नंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रार ऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र.एस.आर.नं. 


मयताचे 
नाव 


वय 


गाव 


अ.म.र.नं. 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचे 
कारण 


पोलीसस्टेशन 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


१६९/ 
१९ 


बन्सीलाल 
दगडू 
घाडगे 


४६ 


२४/२०१८ 


०१/०३/२०१८ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
बसून 
मृत्यू 


खेड 
पोलीसस्टेशन 


२ 


१७० 
/ 
१ 
९ 


बबन 
कोंडीजी 
सुतार 


४९ 


९८/२०१७ 


०२/११/२०१७ 


हार्ट 
अॅटॅकमुळे 
मृत्यू 


खेडपोलीसस्टेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३ 


१७१/१९ 


प्राजक्तास्वप्निलओहोळ 


२५ 


३८/२०१७ 


०२/०५/२०१७ 


डोक्याला 
मार 
लागून 
अपघाती 
मृत्यू 


खेडपोलीसस्टेशन 


४ 


१७२/ 
१९ 


लताज्ञानेश्वरखंडागळे 


५० 


६२/२०१७ 


०९/०७/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिवून 
मृत्यू 


खेडपोलीस 
स्टेशन 


५ 


१७३/१९ 


हनुमंतमच्छिद्रघोलप 


३४ 


४८/२०१८ 


०४/०५/२०१८ 


रा 
. 
काळेचीवाडी,घाडगे वस्ती,ता.खेड,जि.पुणे. रा.कडधेकॉलनी, ता 
.खेड,जि. 
पुणे 
. रा.साईसुगंधारेसिडेन्सी, 
खेड,ता. 
खेड,जि. 
पुणे. 
रा 
. 
चांडोली 
बु 
. 
, ता.खेड,जि.पुणे. रा.पांगरी, ता.खेड,जि.पुणे. रा.खेडतिन्हेवाडीरोड, ता.खेड,जि.पुणे. रा.कडधे,खेड, ता.खेड,जि.पुणे. रा.पाडळी, ता.खेड,जि.पुणे. रा.कडधे, ता 
.खेड,जि.पुणे. 


इलेक्ट्रिक 
करंटचा 
शॉक 
लागून 
मृत्यू 


खेड 
पोलीस 
स्टेशन 


& 


१७५/१ 
९ 


कुणालराजारामतांबे 


२७ 


८८/२०१७ 


२४/०९/२०१७ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


खेड 
पोलीस 
स्टेशन 


७ 


१७६/१९ 


तानाजी 
विठ्ठल 
नाईकडे 


४५ 


११८/२०१७ 


१६/१०/२०१७ 


टी 
. 
बी 
. 
चे 
आजाराने 
मृत्यू 


खेडपोलीसस्टेशन 


१७, 


८ 


१७७ 
/ 
१ 
९ 


ज्ञानेश्वर 
सोपान 
सातकर 


३० 


१००/२०१७ 


१०/११/२०१७ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


खेड 
पोलीस 
स्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


९ 


१७८ 
/१ 
९ 


बबनभिकाजीपाबळे 


७० 


७०/२०१७ 


१२/०७/२०१७ 


विषारी 
औषध 
पिवून 
मृत्यू 


खेडपोलीस 
स्टेशन 


१०५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०६ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


१० 


१७९/ 
१९ 


पुजाबंडूभालेराव 


१५ 


३३/२०१७ 


२८/०३/२०१७ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


खेडपोलीसस्टेशन 


रा.चास,बहिरवाडी, ता.खेड,जि.पुणे. रा.किवळे, ता.खेड,जि.पुणे. 


११ 


१८०/१९ 


नामदेवश्रीपतीपारधी 


४२ 


१२३/२०१३ 


२७/१२/२०१३ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


खेड 
पोलीस 
स्टेशन 


संजयतेली, 

उपविभागीय 
अधिकारी 
, 
खेड 
उपविभाग 
, 
खेड 
( 
राजगुरुनगर 
) 
. 


खेड 
( 
पुणे 
) 
, 
३ 
सप्टेंबर 
२०१ 
९ 
. 


जाहीरनोटीस एक्स-५०१७ 

क्रमांककार्या/अ-२/जबाबी/कावि-१६२६/२०१९.-सर्वलोकांनाकळविण्यातयेतेकी,सोबतदर्शविलेल्यापरिशिष्टातीलव्यक्ती/ 
इसम 
हीअकस्मातमयतझालीअसूनत्यांच्यानावासमोर 
नमूदकेलेल्याकारणामुळे मयतझालेबाबतसंबंधितपोलीसस्टेशनयांनीक्रिमिनलप्रोसिजर 
कोड,१९७३प्रमाणेअहवालसादरकेलाआहे. 
तरीसदर 
इसमांचेमयताच्या 
वर्गीकरणाबाबतकोणाचीहीकाही 
हरकतअगरतक्रारअसल्यासत्यांनी सदरचीजाहीर 
नोटीसमहाराष्ट्र 
शासनराजपत्र 
,भाग-१ 
मध्येप्रसिद्धझालेच्यातारखेपासूनतीनदिवसांच्याआतइकडेलेखीकळवावे.मुदतीततक्रारअगरहरकतनआल्यासपोलिसांच्याअहवालानुसारअकस्मात मयतांचेवर्गीकरण 
करणेकामीशिफारसकेलीजाईल.याचीनोंद 
घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


परिशिष्ट 


अ.क्र.अकस्मातमयत 


मयताचे 
नाव 


वय 


गावाचे 
नाव 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचेकारण 


एस.आर. 


संबंधित पोलीसस्टेशन 


रजि 
. 
नं 
. 


वर्षे 


उपविभागीयपोलीस 

अधिकारी 
यांचा जावकक्र.वदिनांक 


न. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१ 


२१/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ 


०२/०५/२०१८अज्ञातकारणानेमयत 


१४३ 


११५९ 


१७ 
/ 
०७ 
/ 
२०१ 
९ 


माळशिरस पोलीसठाणे. 


४० 


२ 


३५/२०१७ 


अमरशहाबुद्दीनशेख 


३० 


१४४ 


१२४२ 


२७ 
/ 
०७ 
/ 
२०१ 
९ 


रा.मटन 
मार्केटजवळ,अकलूज 
,०५/०६/२०१७ 
मेंदूज्वर 
आणिफुप्फुसात 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 

लहानगाठतसेच हृदयावरणाचादाह 


अकलूज पोलीसठाणे. 


शके १ ९ ४१ 


होऊन 
मयत 
. 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


३ 


३१/२०१८ 


५० 


रा.मुरूम,ता.फलटण, 


१६/१२/२०१८ 


१४५ 


१२५४ 


२७ 
/०७/२०१ 
९ 


बिराजी 
ऊर्फ 
बाळु 
तायाराम कचरे. 


मेंदूतरक्तस्रावव जंतुसंसर्गहोऊनमयत. 


वेळापूर पोलीसठाणे. 


जि 
. 
सातारा 
. 


४ 


२९/२०१८ 


रूपाली 
सागरइंगोले 


२५ 


१४६ 


१२४४ 


२७ 
/०७/ 
२०१ 
९ 


रा 
. 
बोरगाव 
रोड 
, 
वेळापूर 
, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


०७/१२/२०१८विषारीऔषधखाल्ल्याने 

(थायमॅट)मयत. 


वेळापूर पोलीसठाणे. 


५ 


२१ 
/ 
२०१ 
९ 


नितीन 
यशवंत 
चव्हाण 


२८ 


१९/०६/ 
२०१९ 


इलेक्ट्रिक 
शॉक 
लागून 


१४७ 


१२५६ 


२७ 
/ 
०७ 
/ 
२०१ 
९ 


रा 
. 
माळेवाडी 
, 
लवंग 
, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


अकलूज 
पोलीस 
ठाणे 
. 


मयत 
. 


& 


२४ 
/२०१९ 


गणेशमारुतीमाने 


३५ 


२७ 
/०६ 
/२०१९ 


दारूचे 
नशेत 
गळफास 


१४८ 


१२४८ 


२७ 
/०७/२०१९ 


रा.सुळेवाडी, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


माळशिरस पोलीस 
ठाणे. 


घेऊन 
मयत 
. 


७ 


२५/२०१८ 


मुरलीधरतुकारामसावळे 


५५ 


१४ 
९ 


१२४९ 


२७ 
/ 
०७ 
/ 
२०१ 
९ 


रा.महाबळेश्वरनगर, माळशिरस,ता.माळशिरस, 


१५/०७/२०१८हृदयविकाराचातीव्र 

झटकाआल्यानेमयत. 


माळशिरस पोलीसठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


जि 
. 
सोलापूर 
. 


८ 


१३/२०१ 
९ 


शिवाजीगणपतभोसले 


५५ 


१५० 


१३१६ 


१६/०८/ 
२०१९ 


रा.हनुमाननगर,वेळापूर 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


१७ 
/ 
०६ 
/ 
२०१ 
९ 
मेंदूस 
रक्तपुरवठा 
न 

झाल्याने 
मयत 
. 


वेळापूर 
पोलीस 
ठाणे 
. 


on 


१२ 
/ 
२०१ 
९ 


अनिता 
प्रकाश 
देशमुख 


४७ 


१५१ 


१३१५ 


१६ 
/ 
०८ 
/ 
२०१ 
९ 


रा 
. 
कुसमोड, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


१८/०६/२०१९मोटारसायकलीसकुत्रे 

आडवेआल्याने गाडीवरूनपडूनडोक्यास 


वेळापूर पोलीस 
ठाणे 
. 


मारलागूनमयत. 


१० 


०४/२०१९ 


लिंगादेवप्रल्हादखांडेकर 


४७ 


२२/ 
०१/ 
२०१९ 


१५२ 


१३८२ 


१५/०८/२०१९ 


रा 
. 
पांढरेवस्ती 
, 
अकलूज 
, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


आजारास 
कंटाळून 
दारूचे 
नशेत 
गळफास 
घेऊन 
मयत 
. 


अकलूज 
पोलीसठाणे. 


१७, 


११ 


२४ 
/ 
२०१ 
९ 


हनुमंतसंभाजीजाधव 


३५ 


१५३ 


१३१४ 


०६/ 
०८ 
/२०१९ 


रा.गिरझणी, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


अकलूज पोलीसठाणे. 


शके १ ९ ४१ 


०३/०७/२०१९मोटारसायकलीसकुत्रे 

आडवे 
आल्याने 
गाडीवरून 
पडून 
डोक्यास मारलागूनमयत. 


१०७ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०८ 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


२३/२०१९ 


बापुरावऊर्फपिंटुरंभाजी वाघमारे. 


३५ 


१५४ 


१३२० 


०६/ 
०८/२०१९ 


रा.झिंजेवस्ती, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
, 


माळशिरस पोलीसठाणे. 


२२/०६/२०१९मुलालावाढदिवसासाठी 

आणलेलेकपडेपत्नीस 
आवडले 
नाहीत 
म्हणून नाराजहोऊनगळफास 
घेऊन 
मयत 
. 


१३ 


१९/२०१९ 


प्रमोद 
गजानन 
जाधव 


३८ 


२२/०६/२०१९दारूचेनशेतगळफास 


१५५ 


१३११ 


०६ 
/ 
०८ 
/ 
२०१ 
९ 


रा 
. 
नातेपुते 
, 
ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
, 


नातेपुते पोलीसठाणे. 


घेऊन 
मयत 
. 


१४ 


१७ 
/ 
२०१ 
९ 


दगडूशंकरकापसे 


४० 


रा.कारुंडे, 


१५६ 


१३१२ 


०६ 
/ 
०८/ 
२०१ 
९ 


०५/०६/२०१९दारूचेनशेतविहिरीमध्ये 

पडूनबुडूनमयत. 


नातेपुते पोलीसठाणे. 


ता 
. 
माळशिरस 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


शमा 
पवार 
, उपविभागीयदंडाधिकारी 
, 
माळशिरस 
विभाग 
, 
अकलूज 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


अकलूज,२६ऑगस्ट२०१९. 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकजबाबी/कावि-११९१/२०१९.-तमामलोकांनाजाहीरकरणेतयेतेकी,खालीदर्शविलेलेइसमहेअकस्मातरीत्यामयतझालेलेअसूनत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणावरूनमयतझालेअसलेबाबत उपविभागीयअधिकारी,पोलीसअधिकारी,करमाळा,बार्शी, 
लोहमार्गसोलापूरवसंबंधितपोलीस 
स्टेशनयांनीक्रिमिनलप्रोसिजरकोड,१९७३चेकलम१७४अन्वयेइकडीलकार्यालयासअहवालसादरकेलाआहे. तरीसदरमयतासमोरदाखविलेल्याकारणाखेरीजत्यांचामृत्यूइतरदुसऱ्याकारणांनीझालाआहेअशीयाबाबतकोणाचीतक्रारअसल्यास,त्यांनीसदरचीजाहीरनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रामध्येप्रसिद्धइ 

लेच्यातारखेपासून१महिन्याचेआतइकडीलकार्यालयासलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीतक्रारआलीनाहीतरउपविभागीयपोलीसअधिकारी/पोलीसनिरीक्षकयांचेअहवालाप्रमाणेअंतिमसमरीमंजूर करणेतयेईल,याचीनोंदघ्यावी. 

टेंभुर्णी 
पोलीस 
स्टेशन 
, 
ता 
. 
माढा 
, 
जि 
.सोलापूर 

परिशिष्ट 


अ 
.क्र 
. 


अ.म.केस.नं. 


मयताचे 
नाव 


वय 


गाव 


मृत्यूचेठिकाण 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचेकारण 


शके १ ९ ४१ 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


३९/२०१९ 


नजीरभाई 


८५ 


मोडनिंब,ता 
.माढायेथील एस.टी.स्टॅण्डजवळ. 


१० 
/ 
०५ 
/ 
२०१ 
९ 


उपासमारीमुळेशरीराचेअवयव 
खराब 
होऊन 
मृत्यू 
. 


टेंभुर्णी 
पोलीस 
स्टेशन 
, 
ता 
. 
माढा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


३६/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


५० 
ते 
५५ 


०३/०५/२०१९ 


मोडनिंब,ता.माढायेथील बी.एस.एन.एल.कार्यालयाजवळ. 


उपासमारीमुळेशरीराचेअवयव 
खराब 
होऊन 
मृत्यू 
. 


३ 


८५/२०१७ 


समाधानसुखदेवडोंगरे 


३२ 


सिद्धेवाडी,ता.मोहोळ 


२४/१२/२०१७ 


लीव्हरखराबझाल्यानेहृदयक्रिया 


मोडनिंब 
,ता.माढा 
येथे 
बँकऑफ बडोदाचेएटीएमसेंटरसमोर. 


बंद 
पडून 
मृत्यू 
. 


४ 


३८/२०१ 
९ 


शफिक 
सज्जन 
आत्तार 


३४ 


आत्तारकॉम्प्लेक्स,मोडनिंब, 


मोडनिंब 
गावाजवळ 
, 
रेल्वे 
ट्रॅकवर 
०७ 
/ 
०५ 
/ 
२०१ 
९ 


चिरडूनजखमाझाल्यानेहृदयक्रिया 


ता 
. 
माढा. 


बंद 
पडून 
मृत्यू 
. 


५ 


१०/२०१८ 


सोमनाथश्रीरंगलांडगे 


३५ 


दहिवली 
, 
ता 
. 
माढा 


१४/११/२०१७ 


आलेगाव 
बु 
. 
, 
ता 
. 
माढा 
ते 
इंदापूर 
हॉस्पिटल 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


फुप्फुसावरसूजयेऊनहृदयाची 
शस्त्रक्रिया 
बंद 
होऊन 
मयत 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३०/२०१७ 


बंडुबन्सीहिवाळे 


५० 


रेणापुरी,ता.अंबड, 


१६/०४/२०१७ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


जि 
. 
जालना 


मिटकलवाडी 
ते 
टेंभुर्णी 
जाणारे 
रोडचे 
उजनी 
डावा 
कालवा,चॅनल नं.३२चेपुलाखालीमिटकलवाडी. 


७ 


७७/२०१८ 


गोविंदनामदेवकाळे 


३८ 


निमगाव 
, 
ता 
. 
माढा 


०७/१०/२०१८ 


कसबापेठ,टेंभुर्णी,विनायक सूर्यकांतलोंढेयांचेघरासमोर 


दारूपिऊनउलटीश्वासनलिकेत 

अडकूनगुदमरूनमयत. 


८ 


०२/२०१८ 


दिनकरमारुतीकाळे 


५५ 


पाटीलहॉस्पिटलचे 
पाठीमागे 
, 


०६/०१/२०१८ 


बँडेजपट्टीने 
गळफासघेऊन 
मयत 


रहाते 
घराचे 
गच्चीवरील 
लहान 
खोलीमध्ये 
टेंभुर्णी 
, 
ता 
. 
माढा 
. 


ता.माढा. 


४६/२०१८ 


अनिता 
चंद्रकांत 
चव्हाण 


१७ 


दगडअकोले,ता.माढा 


पाण्यातपडून 
बुडूनमयत 


वैजिनाथ 
ढवळे, 
रा 
.दगड 
अकोले 
३०/०५/२०१८ यांचेमालकीचे 
शेतातील 
शेततळ्यात. 


१० 


४५/२०१७ 


रूपाली 
विक्रम 
वाघमारे 


२५ 


तुळशी,ता.माढा 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
सोलापूर 


२६/०५/२०१७ 


गरोदरपणातसिझियरझाल्याने 


१७, 


उपचारचालूअसतानामयत. 


११ 


७२/२०१८ 


रतननारायणओहोळ 


मोडनिंब 
, 
ता 
. 
माढा 


७० 


उपजिल्हा 
रुग्णालय 
, 
पंढरपूर 


शके १ ९ ४१ 


०८/ 
०९ 
/२०१८ 


अशक्तपणा 
येऊन 
फुप्फुस 
खराब 
होऊन 
मयत 
. 


१० ९ 


लोहमार्ग 
पोलीस 
स्टेशन 
, 
कुडूवाडी 
, 
ता 
. 
माढा, 
जि 
. 
सोलापूर 


११० 


परिशिष्ट 


अ 
. 
क्र 
. 


अ.म.केस.नं. 


मयताचे 
नाव 


वय 


गाव 


मृत्यूचेठिकाण 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचेकारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


२२ 
/ 
२०१९ 


हणुमंतसायण्णाबोरा 


६५ 


१० 
/ 
०४ 
/ 
२०१ 
९ 


कुडूवाडीरेल्वेस्टेशनप्लॅटफॉर्म 
नं 
. 
३ 
वर 
. 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
(हृदयविकाराने) 


श्रीमलंगकॉलनी,चिंचपाडा 
रोड, 
खाडेगोलवलीरोड, 
विठ्ठलवाडी 
, 
पूर्व 
कल्याण 
, जिल्हाठाणे. 


२ 


१७/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


४५ 


१२/०६/२०१८ 


अपघाती 
मृत्यू 


कुडूवाडीरेल्वेस्टेशन,रेल्वे 
कि 
. 
मी 
. 
३७५/१ 
जवळ 
. 


३ 


११ 
/ 
२०१ 
९ 


अनोळखीस्त्री 


६५ 


-- 


३० 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


हृदयविकारवटी.बी.आजाराने 


कुडूवाडीरेल्वेस्टेशनवरील गाडीनं.११०७६अपनांदेड एल.टी.टी.एक्स्प्रेसगाडीचे जनरलबोगीचेसंडासजवळ, 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


४ 


२०/२०१९ 


नितीनराजेंद्र 
अध्ये 


३० 


रेल्वे 
वसाहत 
कुडूवाडी 
, 


ग्रामीणरुग्णालय, 
मोहोळ 


०३/०४/२०१९ 


रेल्वे 
अपघाताचे 
गंभीर 
दुखापतीमुळे 


ता.माढा. 


५ 


१८/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


५० 


कुर्दूवाडी 
रेल्वे 
स्टेशनबुकिंगहॉल 
१३/०६/२०१८ 


टी 
. 
बी 
. 
आजाराने 
लीव्हर 
खराब 
होऊन 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
. 


& 


०६/२०१९ 


पितांबर 
भगवान 
शिंदे 


६० 


१४/ 
०१ 
/२०१९ 


किडनी,लीव्हरखराबझाल्याने 


वरकुटे 
, 
ता. 
करमाळा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


कुडूवाडीरेल्वेस्टेशन, 
प्लॅटफॉर्म 
नं 
. 
२ 
वर 
, 
सोलापूर कडील 

बाजूसपाणपोईलगत. 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
. 


७ 


४४/२०१८ 


विवेक 
विनायक 
पाटील 


३५ 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
सोलापूर 


१४/१२/२०१८ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


खर्डीकर 
चौक 
, 
कागल 
, 
जि 
. 
कोल्हापूर 
. 


शके १ ९ ४१ 


८ 


०३/२०१९ 


अनोळखी 
बेवारसस्त्री 


३५ 


०९/०१/२०१८ 


टी 
. 
बी 
. 
आजाराने 
, 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


गाडीक्र.११०२८अपमेल महिलांच्याबोगीत. 


लोहमार्ग 
पोलीस 
स्टेशन 
, 
कुडूवाडी 
, 
ता 
. 
माढा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


४ 


mr 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


२३/२०१८ 


बालाजीविठ्ठलरावगाढेओढे 


३५ 


०६/०७/२०१८ 


रेल्वे 
अपघाताचे 
गंभीर 
जखमांमुळे 


जेऊररेल्वेस्टेशन, 
रेल्वे 
कि. मी.नं.३४०/५-४च्यामध्ये. 


मृत्यू 
. 


मु 
. 
पो 
. 
नहाद, 
ता. 
वसमत 
, 
जि 
. 
हिंगोली 
, 
सध्या 
हायस्कूल रोड 
,कुंडलिकनेवाळेचाळ जवळ,पाटीलनगर, 
चिखली 
बु 
. 
, 
पुणे 
. 


१० 


२०/२०१८ 


सर्जेराव 
गुंडा 
सरगर 


५१ 


११/०६/२०१८ 


रा. 
मासाळवाडी 
, 
ता 
. 
आटपाडी 
,पुणे- 
हैद्राबादएक्स्प्रेसमध्ये 
जि.सांगली. 


टी 
. 
बी 
. 
आजाराने 
लीव्हर 
खराब 
होऊन 
, 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
. 


११ 


२१/२०१८ 


विजया 
बाबुराव 
काळे 


५० 


शेलगाव 
, 
ता 
. 
करमाळा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


जेऊररेल्वेस्टेशन 
,रे.कि.मी. ३४३/३-४चेमध्ये. 


२६/०६/२०१८ 


रेल्वे 
गाडीखाली 
सापडून 
झालेल्या 
गंभीर 
जखमांमुळे 
मृत्यू 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१२ 


२४/२०१८ 


अनोळखीबेवारसस्त्री 


७० 


०७/०७/२०१८ 


कुडूवाडीरेल्वेस्टेशन,रे.कि. मी.३७७/१-२चेडाऊनट्रॅकमध्ये. 


रेल्वे 
गाडीखाली 
सापडून 
जखमी 


होऊन 
मृत्यू 
. 


माढापोलीस 
स्टेशन,ता. 
माढा, 
जि.सोलापूर अनगर,ता.मोहोळ 

ग्रामीणरुग्णालय 
,बार्शी 


१ 


३२/२०१८ 


हणुमतमोहनदांडगे 


३० 


२८/०८/२०१८ 


हृदयक्रियावमेंदूची 
क्रियाबंद 


पडल्याने 
मृत्यू 
. 


२ 


३०/२०१८ 


संजय 
अभिमान 
गायकवाड 


४५ 


उपळाई 
बु 
. 
, 
ता 
. 
माढा 
. 


२२/०८/२०१८ 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


राहतेघराचेपाठीमागील 
झाडीत 
लिंबाच्या 
झाडाला 
. 


३ 


२३/२०१८ 


सूर्यकांतरामाशिंदे 


५० 


तडवळे 
, 
ता 
. 
माढा 


०१/०६/२०१८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मयत 


ग्रामीणरुग्णालय, 
कुर्दूवाडी 
येथे उपचारापूर्वी 
मयत 
. 


४ 


३४/२०१८ 


सौ.सुदामतीअभिमानझुंडरे 


६५ 


०६/ 
०९/२०१८ 


डोकीस 
मार 
लागून 
मयत 


१७, 


रा. 
कुहू 
ता. 
माढा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


केवडएस.टी.स्टँडसमोर रोडवर. 


शके १ ९ ४१ 


५ 


३६/२०१८ 


दिगंबर 
हंबीरराव 
परबत 


२८ 


महातपूरगावचेहद्दीत, 


१८ 
/ 
०९/ 
२०१८ 


रेल्वेखाली पडूनडोकीसमार 


तडवळे 
, 
ता 
. 
माढा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


रे 
. 
कि 
. 
मी 
. 
३ 
९ 
१ 
जवळ 
. 


लागूनमयत. 


bbb 


करमाळा 
पोलीस 
स्टेशन 
,ता.करमाळा 
,जि 
.सोलापूर 


११२ 


परिशिष्ट 


अ. 
क्र 
. 


अ.म.केस.नं. 


मयताचे 
नाव 


वय 


गाव 


मृत्यूचेठिकाण 


मृत्यूदिनांक 


ण 


मृत्यूचेकारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


१ 


३४/२०१४ 


दशरथबाबुराववीर 


७५ 


०५/०४/२०१४ 


चक्करयेऊनपडल्यानेडोक्याला 


पांडे 
, 
ता 
. 
करमाळा 
, 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


सिव्हिल 
हॉस्पिटल 
, 
सोलापूर 
येथे उपचारसुरूअसताना. 


मारलागूनमयत. 


कुडूवाडीपोलीसस्टेशन,ता.माढा,जि 
.सोलापूर 


१ 


०१/२०१९ 


नानासाहेबनवनाथक्षिरसागर 


५५ 


३१/१२/२०१८ 


शेडशिंगे 
, 
ता 
. 
माढा 
, 
जि 
, 
सोलापूर 
. 


शेडशिंगेतेपिंपळनेरजाणारे मोठेकॅनॉलमध्ये 
. 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मयत 


ज्योती 
कदम 
, 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी, 
माढा 
विभाग 
, 
कुडूवाडी 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


कुडूवाडी 
,८ 
ऑगस्ट२०१९ 
. 


. 


उपविभागीय 
अधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकफौज/कावि-५९५/२०१९.-उपविभागीयदंडाधिकारी,मावळ-मुळशी,उपविभाग,पुणेयांचेकार्यक्षेत्रातीलमावळ-मुळशीतालुक्यामध्ये 
सोबतच्यायादीतीलइसमहेत्यांचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळे मयतझालेअसूनत्याप्रमाणेअंतिमवर्गीकरणकरूनमिळणेबाबतपोलीसनिरीक्षक,लोणावळाग्रामीण,लोणावळाशहर,लोहमार्ग,वडगावमावळ,कामशेततसेचपौडपोलीसस्टेशनयांनीफौजदारीसंहिता,१९७३ चेकलम१७४अन्वयेउपविभागीयदंडाधिकारी,मावळ-मुळशीउपविभाग,पुणेकार्यालयासअहवाल 
सादरकेलाआहे 
.सोबतजोडलेल्यायादीतीलइसमयांचेनावासमोरनमूद 
केलेल्या 

मृत्यूच्या 

कारणाखेरीजत्यांचा मृत्यूइतरकारणामुळेझालाअगरकसे?अशासंबंधितकोणाचीकाहीतक्रारअथवाहरकतअसल्यासत्यांनीसदरनोटीसशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून३०दिवसांचेआतउपविभागीयदंडाधिकारी,मावळ मुळशी,उपविभागपुणेयांचेकार्यालय,नवीनप्रशासकीयइमारत, 
दुसरामजला 
,पुणे-०१यांचेकडेलेखी 
स्वरूपाततक्रारसादर 
करावी. 

वरीलमुदतीतकोणतीहीतक्रारअथवाहरकतउपविभागीयदंडाधिकारी,मावळ-मुळशी,उपविभागपुणेकार्यालयासप्राप्तझालीनाही,तरसंबंधितपोलीसनिरीक्षक,लोहमार्गपोलीसस्टेशनयांनीसादरकेलेप्रमाणे यादीत नमूद 

केलेल्याइसमांचेआकस्मिकमयताचेअंतिमवर्गीकरणकरणेतयेईल.तद्नंतरप्राप्तहोणारीतक्रारअथवाहरकत 
विचारातघेतलीजाणारनाही. 


शके १ ९ ४१ 


लोणावळाग्रामीणपोलीसस्टेशन 


परिशिष्ट 


अ. 
क्र 
. 


अ.म.र.नं. 


मृतव्यक्तीचेनाव 


वय 


मृत्यूचेकारण 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचेठिकाण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


१ 


५०/२०१८ 


६२ 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


१७/१२/२०१८ 


चंद्रकांत 
अर्जुन 
रजपूत 
, रा.सेक्टर५,गोराईडेपो,कांदिवली, 
चारकोप 
, 
मुंबई 
. 


मौजे 
मळवली 
, 
महेश 
पाटील 
यांचा 
बंगला 
, 
प्लॉट 
नं 
. 
४३ 
, 
रेल्वे 
स्टेशन 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


जि 
. 
पुणे 
. 


२ 


०७ 
/ 
२०१ 
९ 


१महिना 


cerebralpulmonaryoedema 


२८/० 
९/२०१८ 


जुनेरामोसीनशेख, रा.कुसगावबु.,भैरवनाथनगर,ता.मावळ, 


ससूनहॉस्पिटल,पुणेवॉर्डनं. एम.आय.सी.यु.मध्ये. 


जि 
. 
पुणे 
. 


३ 


२१/२०१८ 


३६ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


११/०४/२०१८ 


मौजे 
शिलाटणे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


४ 


सोनूविठ्ठलअहिरे, 
रा 
.शिलाटणे 
, 
ता. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. जगतनारायणशिवचंद्रपाठक, रा.कुसगावबु.,ता.मावळ,जि.पुणे मूळरा.कैथवली,पो.चौरा,जि.बलीया, राज्यउत्तरप्रदेश. 


०१ 
/ 
२०१ 
९ 


३८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२२ 
/०१/ 
२०१ 
९ 


मौजेकुसगावबु.,येथेखबरदेणारायांचे 
राहतेघरी 
, 
ता. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


५ 


२६/२०१४ 


४५ 


मयताचे 
गळ्यावर 
चाकूने 
जखम 
होऊन 
मृत्यू 


०४/०७/२०१४ 


मौजेसदापूरमयताचेघरी,ता.मावळ,जि.पुणे 


६ 


२२/२०१८ 


३२ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


१७/०४/२०१८ 


हौसाबाईकाशिनाथखराडे 
, रा.सदापूर,ता.मावळ,जि.पुणे. सागररविंद्रपडवेकर, पेढेकुंभारवाडी,ता.मावळ,जि.पुणे. जगनरामलुमेडावरपु, रा.१-४/२४९/५५ए,बालाजीनगर,सूर्यापेठ, नालगौंठा,राज्यतेलंगणा. 


मौजेडोंगरगावाडीगावाचेहद्दीतनिलमटेकडी 
रोडच्या 
कडेला 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


७ 


०६/२०१६ 


३९ 


फुप्फुसाच्याआजारानेमृत्यू 


०५/०२/२०१६ 


मौजेपाटणगावचेहद्दीतअभिनवसोसायटी (घरकुल)समोर,रोडचेकडेलारेल्वेपटरीच्या 
खाली 
मोरीमध्ये 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१७, 


२वर्षे 


शके १ ९ ४१ 


४६/२०१७ 


८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२८/११/२०१७ 


आरोही 
सुनील 
गोणते 
, रा.कुसगावबु.,प्रेमनगर,ता.मावळ, जि.पुणे. 


मौजेकुसगावबु.भैरवनाथनगर,लाल बंगल्यामध्ये,ता.मावळ,जि.पुणेयेथीलसाक्षीदार यांचेघरासमोरीलपाण्याचेटाकीमध्ये 
. 


११३ 


लोणावळा 
ग्रामीण 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


११४ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


९ 


१८/२०१७ 


२६ 


१९/०४/२०१७ 


मौजे 
वाकसई 
चाळ 
, 
ता. 
मावळ 
, 
जि. 
पुणे 
. 


प्रमोदअनंता 
भोसले 
, रा.साते,ता.मावळ,जि.पुणे 


बैलगाडीतूनपडूनडोकीसजबरमार लागूनअपघातीमृत्यू. फुप्फुसाचेवमेंदूचेव्हायरलआजारानेमृत्यू 


१० 


२१/२०१६ 


२० 


२९/०३/२०१६ 


औंध 
हॉस्पिटल 
, 
पुणेयेथे 
उपचारापूर्वी 
मयत 


मिना 
लहू 
पवार 
, रा.कोरेगाव,ता.केज,जि.बीड सध्यारा.शिळीम,ता.मावळ,जि.पुणे. 


११ 


१३/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३०ते३५ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


११/०२/२०१८ 


मौजेपाटणगावचेहद्दीत,रेल्वेपटरीच्या२०० 
मीटर 
अंतरावर 
एका 
भेंडीच्या 
झाडाला 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 
मौजे 
टाकवे 
खुर्द 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 


१२ 


०८/२०१८ 


३० 


दारूच्या 
नशेत 
पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२६/०१/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१३ 


३३/२०१८ 


१. 
१५ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


शरददिगांबरढमाले, रा.टाकवेखुर्द 
, 
ता 
. 
मावळ 
,जि 
.पुणे 
. (१)इम्रानऊर्फसोनूरफिकशेख 
( 
२ 
) 
अस्लम 
इस्माईल 
मुजावर 
रा. 
वाकसाईचाळ 
,ता 
.मावळ, 
जि 
. 
पुणे मूळरा.नागराळ,ता.उमरगा, 
जि 
. 
उस्मानाबाद 
. 


२८/०६/२०१८ 


वरसोलीकचराडेपोयेथीलपाण्याचेतळ्यामध्ये, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२. 
२३ 


१४ 


३९/२०१८ 


५२ 


०३/०८/२०१८ 


सुशिलाहोनाजीशेलार, रा 
.वरसोली 
,मावळ,जि 
.पुणे. 


हृदयस्नायूमध्येरक्ताच्यागुठळ्याहोऊन 
हृदयविकाराच्या 
धक्क्याने 
मृत्यू 
. 
हृदविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


पायोनियरहॉस्पिटल, 
तळेगावदाभाडे, ता.मावळ,जि.पुणे. मौजेकुसगावबु.,ता.दत्तवाडी, ता.मावळ,जि.पुणे. 


१५ 


४३/२०१८ 


२२ 


०४/०९/२०१८ 


अंकित 
रामचल 
गुप्ता 
, 
रा 
. 
हरचलपूर 
, ता.कठवारा,जि.रायबरेली, राज्यउत्तरप्रदेशसध्यारा.अंबरनाथ, श्रीरामस्वीटहोम 
,उल्हासनगर,जि.ठाणे. 


१७ , 


१६ 


५३/२०१८ 


२८ 


तीव्र 
रक्तशयाने 
मृत्यू 


२६/१२/२०१८ 


संजीवनीहॉस्पिटल,तळेगावदाभाडे 


शके १ ९ ४१ 


नेहा 
करण 
पवार 
, रा.पारकरप्लॉटनं.८,महात्मागांधी वसाहत 
, 
शिवाजीनगर 
, 
पुणे 
सध्यारा 
. 
कुसगाव बु.,ओळकाईवाडी,ता 
.मावळ,जि.पुणे 
. 


लोणावळा 
ग्रामीण 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१७ 


४४/२०१८ 


२६ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०८/१०/२०१८ 


मौजेकुसगावबु.येथीलराहतेघरी 


पुजाराहुलभालेराव, रा.कुसगाववाडी,ता.मावळ,जि.पुणे. 
रोहिणीयशवंतरावनिंबाळकर, रा.स्वामीसमर्थसोसायटी,ओळकाईवाडी, कुसगावबु.,ता.मावळ,जि.पुणे. 


१८ 


१७/२०१७ 


३३ 


न्यूमोनियाचे 
आजाराने 
मृत्यू 


०७/०४/२०१७ 


छत्रपती 
शिवाजी 
महाराज 
रुग्णालय 
, 
कळवा 
, जि 
.ठाणेयेथीलहॉस्पिटलमध्ये, 


१ 
९ 


४५/२०१८ 


५८ 


विषारी 
औषध 
पिऊन 
मृत्यू 


२३ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१८ 


सावित्राबाई 
रामचंद्र 
खाडे 
, रा 
.औंढे 
खुर्द,ता 
.मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे. 


मौजे 
पवनाहॉस्पिटल 
,सोमाटणे 
फाटा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२० 


२८/२०१८ 


२३ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


२६/०५/२०१८ 


मौजे 
मळवली 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


दिपालीसुमितमख्खी 
, रा 
.कोथरूड 
, 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


२१ 


३८/२०१८ 


६० 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


१७/०७/२०१८ 


यशवंतमुगाजीगवारी, 
रा 
. 
धोंडीराम 
मोरे 
चाळ 
, 
घर 
नं 
. 
७७७ 
, खुंटवली,अंबरनाथ,ठाणे. 


मौजेटाकवे 
खुर्द, 
ता.मावळ,जि.पुणेयेथील रिव्हरव्यूसोसायटीयेथेमोकळेप्लॉटमधील 
पावसाचे 
साचलेले 
पाण्यात 
. 


२२ 


४४/२०१५ 


२४ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


०२/१०/२०१५ 


चिराग 
राजेश 
ठाकर 
, 
रा 
. 
अंधेरी 
, 
मुंबई 
. 


मौजे 
पवना 
डॅम 
, 
ता. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


२३ 


०५/ 
२०१९ 


६८ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


१० 
/ 
०२ 
/ 
२०१९ 


दत्तात्रयमहादुआहेर, रा 
.देवघर, 
ता. 
मावळ 
, 
जि 
.पुणे. 


मौजेदेवघर,ता.मावळ,जि.पुणेयेथीलजमीन गटनं.७१मध्येअसलेलेदगडीखाणीमधील पाण्यामध्ये. 


२४ 


३०/२०१८ 


फुप्फुसाच्याआजारानेमृत्यू 


०८/०६/२०१८ 


मौजेकाले,ता.मावळ,जि.पुणेग्रामीण 


रुग्णालय 
. 


किसन 
दहिभाते 
, रा.वारू,ता.मावळ,जि.पुणे. रविंद्रबाबूरावबिडवे, 
रा 
, 
इंदिरानगर 
वसाहत 
, 
गुलटेकडी 
, 
पुणे 
. 


१७, 


२५ 


५१/२०१८ 


४० 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


१७/१२/२०१८ 


मौजे 
काले 
गावचे 
हद्दीत,आंबेगाव 
रोडवर 
, एन.आर.आय.बंगल्यासमोर,ता.मावळ, जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


२६ 


४५/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


६५ 


डोक्याला 
मार 
लागून 
मृत्यू 


०३/०६/२०१७ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे,वॉर्डनं.१२ 


११५ 


लोणावळा 
ग्रामीण 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


११६ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


२७ 


११/ 
२०१ 
९ 


६५ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०१ 
/ 
०४ 
/ 
२०१ 
९ 


अँथोनी 
भिवा 
वाघमारे 
, 
रा.खडी 
मशीनजवळ 
, 
वरसोली 
,ता 
. 
मावळ 
, 


मौजेवरसोली 
गावचे 
हद्दीत 
खाणीतील 
पाण्यात 


जि 
. 
पुणे 
. 


२८ 


२२/२०१५ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ते४० 


गळफास 
घेऊनमृत्यू 


१४/०४/२०१५ 


मौजे 
वाकसाई 
,ता 
. 
मावळ 
, 
जि. 
पुणे 
, शितल 
ढाब्याचे 
समोर,जुने 
पुणे 
- 
मुंबईहायवे रोडचेकडेला. 


२९ 


२२/२०१६ 


२० 


गळफासघेऊन 
मृत्यू 


०९/०४/२०१६ 


जोया 
युसूफ 
शेख 
, 
रा. 
वाकसाईचाळ, 
ता 
.मावळ,जि.पुणे 
. 


मौजे 
वाकसाई 
येथील 
नाना 
येवले 
चाळ 
, 
रूम 
नं 
. 
५ 
मधील 
किचनमध्ये 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


३० 


२१/२०१३ 


२३ 


फुप्फुसातन्यूमोनियाझालेनेमृत्यू 


२६/०४/२०१३ 


वाय.सी.एम.हॉस्पिटल 
,पुणेशहर 


शिवकन्या 
सोमनाथलोकरे, रा. 
कार्ले 
, 
ता 
. 
मावळ,जि. 
पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३१ 


२१/२००८ 


२५ 


न्यूमोनियाचे 
आजारानेमृत्यू 


२३/१०/२००८ 


वॉर्डनं.२६ 
, 
ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


महानंदाबालाजीभिसे, 
रा.कार्ले 
, 
ता. 
मावळ 
, 
जि.पुणे. 


लोणावळाशहरपोलीसस्टेशन 


१ 


०२/२०१६ 


२८ 


भाजलेने 

मृत्यू 


१४/०१/२०१६ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे,वॉर्डनं.२५मध्ये 


शुभांगी 
नितीन 
देशमुख 
, 
रा 
. 
ठोंबरेवाडी 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


. 


जि 
. 
पुणे 
. 


२ 


५७/२०१८ 


७४ 


डोक्यास 
मार 
लागून 
मृत्यू 


१६/१०/२०१८ 


रूबी 
हॉल 
हॉस्पिटल 
, 
पुणे 
. 


सचीदुलालकालीपोदोबॅनर्जी, रा. 
प्लॉट 
नं. 
२२३,बिल्डिंग 
२, 
क्लॉवर सिटाडेल,साळुकेविहाररोड,ऑक्सफर्ड 
ग्रामसोसायटी 
समोर,वानवडी 
,पुणे 
. पवनकुमार 
कुमारस्वामी 
कुन्नाळू, रा.नडेनगर,काळेवाडी,पुणे मूळरा.लक्कमन्न,ता.जि.चिकमंगळूर, राज्यकर्नाटक. 


१७, 


३ 


३२/२०१५ 


२७ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


०२/०७/२०१५ 


भुशी 
डॅमचेपाण्यामध्ये,भुशीगाव 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ 


७०/२०१८ 


६३ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२२/१२/२०१८ 


मौजे 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
, राहतेघरी. 


नितीन 
शांताराम 
पोतनीस 
, रा.लोणावळागावठाण,सिद्धार्थनगर, 
मिरनारा 
मस्जिद 
, 
रूम 
नं 
. 
२ 
, 
जोशी 
वाडा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 
सुनिता 
पोपट 
गायकवाड 
, रा 
. 
गोल्ड 
व्हॅली, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


५ 


१५/२०१८ 


३७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मृत्यू 


२९/०४/२०१८ 


वाय.सी.एम.हॉस्पिटल,पुणेवॉर्डनं.५०मध्ये 


जि 
. 
पुणे 
. 


६ 


०२/२०१८ 


७५ 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


१०/०२/२०१८ 


लोणावळा 
येथीललोणावळा 
बाजार 
येथे शितलाभुवनचेभिंतीलगत. 
राहते 
घरी 


६८/२०१८ 


७ 


२ 
९ 


गळफासाने 
मृत्यू 


१९/ 
१२/ 
२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


८ 


५८/२०१८ 


५० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


१३/११/२०१८ 


मौजेलोणावळा 
येथेलोणावळारेल्वेस्टेशन मुख्यप्रवेशद्वाराजवळ. 


९ 


१०/२०१८ 


१८ 


एकनाथशंकरपवार, 
रा.मळवली,ता 
.मावळ 
,जि. 
पुणे 
. 
विनोद 
नामदेव 
राठोड 
, रा.राधा-गोविंदअपार्टमेंट 
,दामोदरकॉलनी, भांगरवाडी 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
.मावळ 
, 
जि 
.पुणे. प्रकाशमारुतीनिवेकर, 
रा 
. 
पाण्याची 
टाकीचौक 
, 
रामनगर 
, 
वारजे 
माळवाडी 
, 
पुणे 
-१८ 
. 
समीर 
शब्बीर 
खान 
, रा.घरनं.३२४/५,जी-वॉर्ड,कैलासनगर, 
लोणावळा,ता.मावळ,जि.पुणे. मूळरा.लोहगड,पो.मोहोट,जि.झांसी, राज्यउत्तरप्रदेश. 
मोहम्मद 
अजिज 
कय्युम 
खान 
, रा.गावहिरामनकपूरअनवरगंज,बिल्हौर, जि.कानपूर,राज्यउत्तरप्रदेश. 
संतोष 
सदाशिव 
परब 
, 
रा 
. 
शिवाजीपेठ 
, 
खंडाळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


गळफास 
घेतलेने 
मृत्यू 


०१/०४/२०१८ 


लोणावळायेथेकैलासनगरयेथीलराहतेघरी 


१० 


६८/२०१८ 


४८ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


०९/१२/२०१७ 


श्री 
क्लिनिक 
हॉस्पिटल 
, 
खंडाळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
येथे 
औषधोपचारापूर्वी 
. 


१७ , 


शके १ ९ ४१ 


११ 


६३/२०१८ 


४२ 


LiverCirrhosis 


१७/०११/२०१८ 


वाय.सी.एम. 
हॉस्पिटल, 
पिंपरी 
,पुणे 


जि 
. 
पुणे 
. 


११७ 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


११८ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


mm 


४ 


५ 


६ 


७ 


१२ 


३३/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३०ते३५हार्टअॅटॅकनेमृत्यू 


१६/०७/२०१८ 


जी-वॉर्ड,टेबललॅन्ड,पोस्टऑफिसजवळ, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
, 


१३ 


२४/२०१८ 


३५ 


१५/०६/२०१८ 


उंचावरून 
खाली 
पडूनडोक्यास 
मार 
लागल्याने 
मृत्यू 
. 


संजीवनी 
हॉस्पिटल 
, 
लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे, 


राजुमंतुरामयादव, 
रा.वॉर्डनं.९, 
पाणीटाकीजवळ 
, 
शिवनारायण 
, 
जि. 
जांजगीर 
, 
चांपा 
, राज्यछत्तीसगडसध्यारा.इनफिनाहोम्स सोसायटी 
,खंडाळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
,जि. 
पुणे. 


१४ 


६१/२०१७ 


२२ 


कावीळच्या 
आजाराने 
मृत्यू 


१०/११/२०१७ 


दिलेश्वरकुमार 
शिवप्रसादध्रुव 
, सध्यारा 
.३०,रेल्वेगेट,खंडाळा, ता.मावळ,जि.पुणेमूळरा.कुरेली,पो. पासीदा,जि.विलासपूर,राज्यछत्तीसगड, 


परमार 
हॉस्पिटल,लोणावळा,ता.मावळ, 
जि 
. 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


१५ 


४ 
९ 
/ 
२०१५ 


२२ 


त्रिदीप 
प्रदिपकुमार 
स्वैन 
, रा.सी१-४,नॉर्थकॉलनी,कंसबहाल, 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


०८/०९ 
/ 
२०१५ 


मौजे 
तुंगार्ली,लोणावळा, 
ता.मावळ 
, 
जि. 
पुणे. 


सुदरगड,ओरीसा. 


१६ 


६५/२०१८ 


४५ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०८/१२/२०१८ 


राहतेघरीयेथीलबंगल्यातीलगार्डनमधील 


दिपक 
केशव 
पाटील 
, रा.बंगलानं.९,धीरूभाईबंगल्याचेशेजारी, जुनाखंडाळा,ता.मावळ,जि.पुणे. 


उंबराचे 
झाडाजवळ 
. 


१७ 


५२/२०१७ 


६० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२१/०९/२०१७ 


कामोठे 
हॉस्पिटल 
, 
नवी 
मुंबई 


चारुलताबाळकृष्णकेदारे, रा.२७/७०१,ओशियाराबसेरा, म्हाडावसाहतअंधेरी,वेस्टमुंबई. 


१८ 


५४/२०१७ 


अनोळखीस्त्री 


६०ते६५हृदयविकाराच्याझटक्यानेमृत्यू 


११/१०/२०१७ 


लोणावळारेल्वेस्टेशन 
पार्किंगमध्ये 
,लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


शके १ ९ ४१ 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


१९ 


६९/२०१८ 


५५ 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


२२/१२/२०१८ 


परमारहॉस्पिटल 
, 
लोणावळा,ता. 
मावळ, जि,पुणे 


बैजनाथ 
प्रसाद 
सिंह 
, सध्यारा.कल्पतरूसाईडवरीलबॅरेक, कुणेगाव,ता.मावळ,जि.पुणे मूळरा.वॉर्डनं.०८,सहजादपूरटोला, ता.मंझौल१,जि.बेगुसराई,बिहार. 


२० 


३६/२०१५ 


२२ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


१२/०७/२०१५ 


ऋषीकेश 
नारायणगावडे 
, रा.चौकुळजुवाज्वाडी,ता.सावंतवाडी, 
जि 
. 
सिंधुदुर्ग 
. 


भुशीडॅमचे 
पाण्यामध्ये 
,भुशीगाव 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२१ 


२१/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ते४० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


०२/०६/२०१८ 


खंडाळागावच्याहद्दीत,खंडाळाब्रिजचेखाली, 
हॉटेलकामतसमोरीलजुनापुणे 
-मुंबईहायवे रोडचेकडेला 
असलेल्या 
सिमेंटच्यापिलरजवळ, ता.मावळ,जि.पुणे. संजीवनी 
हॉस्पिटल, 
लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


२२ 


४६/२०१८ 


७७ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


०६/०९/२०१८ 


प्रभुदासग्याननंदममिरीयाला, रा.प्लॉटनं.२,आय.एन.एस.शिवाजी रोड,गुरुदत्त 
हॉटेलचेबाजूला 
,कुरवंडे, 
लोणावळा,ता 
.मावळ, 
जि.पुणे. 
विष्णुतानाजीढाकोळ 
, रा.बगाडेवस्ती,सुमित्राहॉलचेपाठीमागे, भांगरवाडी 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
.मावळ 
, 
जि 
.पुणे. 


२३ 


०९/२०१८ 


६० 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


३०/०३/२०१८ 


भांगरवाडी,लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२४ 


३७/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ते४० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


१८/०७/२०१७ 


१७, 


मौजे 
रेल्वे 
क्वॉर्टर 
,एस 
. 
एस 
. 
बिल्डिंग 
५/४ 
, स्वराज्यनगर,बाराबंगला,लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणेयेथीलघराचेगटारामध्ये. 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


७१ 
/ 
२०१ 
९ 


संदेश 
सत्यानारायण 
मुदडा 
, 


३७ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


२९/१२/२०१८ 


तुंगार्लीडॅम,लोणावळा, 
ता.मावळ,जि.पुणे 


रा 
. 
अहमदाबाद 
, 
राज्य 
गुजरात 
. 


११९ 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१२० 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


२६ 


६०/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


४०ते४५ 


१९/११/२०१८ 


बॉडीपूर्णपणेडिकंपोजझाल्याने मरणाचेकारणसमजूशकलेनाही. 


मौजे 
खंडाळा 
गावचे 
हद्दीत 
, 
जुना 
खंडाळा येथीलगौरीनिवास 
सोसायटीतीलअर्धवट 
बांधकाम 
केलेल्या 
इमारतीच्या 
दुसऱ्या 
मजल्यावर 
, ता.मावळ,जि.पुणे. जनरलहॉस्पिटल,तळेगावदाभाडे, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२७ 


४७/२०१५ 


२८ 


०४/०८/२०१५ 


सुजाताबाळुबोभाटे, रा.सिद्धार्थनगर,गावठाण,लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणे. 


Couseofherdeathisshock andheamorrageduetopph inyernalheamorragecardiac arrestafterIscs. 


२८ 


५६/२०१७ 


५४ 


हृदयविकाराच्या 
आजाराने 
मृत्यू 


१६/१०/२०१७ 


संजीवनी 
हॉस्पिटल 
,लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


आर.विश्वंभरम, रा.रामनगर, 
घरन.३७, 
आय.एन.एस. 
शिवाजी 
रोड 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, जि. 
पुणे 
मूळ 
रा 
.पदमलाई, 
कंडलूर 
, ता.कंडलूर,जि.अआलप्पी,केरळ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


२९ 


३ 
९ 
/ 
२०१६ 


१३ 


०७/१०/२०१६ 


स्नेहल 
गौतम 
कांबळे 
, रा.रायवुडइंटरनॅशनल 

स्कूल, 

लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


राहते 
घरातील 
अभ्यास 
खोलीमध्येघर 
नं 
. 
७७ 
, जुनाखंडाळारोड,ता.मावळ,जि.पुणे. 


मयतेससहामाहीपरिक्षेतकमीमार्क्स मिळतीलम्हणूनआलेल्याभितीपोटीआलेल्या नैराश्येतूनस्वतःचेअंगावरडिझेलसारखा 
ज्वालाग्राही 
पदार्थ 
ओतून 
घेऊन 
पेटवून 


. 


घेऊन 
मृत्यू 
. 


३० 


४०/२०१७ 


५५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२१/०७/२०१७ 


युसूफहानिफमोहम्मदशेख, 
रा 
. 
पिछली 
हिल 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि. 
पुणे 
मूळ 
रा 
. 
गवडी 
रोड 
नं 
. 
१३ 
, चेंबूर,मुंबई. 


श्रीहॉस्पिटल, 
खंडाळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
,जि. 
पुणे 
उपचारापूर्वीच 
. 


३१ 


१४/२०१७ 


२० 


अपघाती 
मृत्यू 


१४/०४/२०१७ 


श्रद्धाहॉस्पिटल,लोणावळा,जि.पुणे 


शके १ ९ ४१ 


अब्दुलबशीरअब्दुलखालेद, मूळरा.चोंडी,महेशपूर,शिरपूरतहसिल, 
जि, 
मालधा 
, 
पश्चिम 
बंगाल. 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


३२ 


७२/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


५० 
ते 
५५ 


क्षयरोगाचे 
आजाराने 
मृत्यू 


२३/१२/२०१७ 


आगवाली 
चाळीचे 
पाठीमागे, 
सी 
.डी. 
एफ 
. 
मैदान 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


३३ 


५३/२०१७ 


४९ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०६/१०/२०१७ 


विश्वनाथ 
शंकर 
चव्हाण 
, रा.साईबाबामंदिराजवळ,भांगरवाडी, 
लोणावळा 
,ता. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


साईबाबामंदिराजवळ,भांगरवाडी 
, 
लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणेराहतेघरी. 


३४ 


५९/२०१७ 


६० 


फुप्फुसाचे 
आजारव 
अशक्तपणामुळेमृत्यू 


२७/१०/२०१७ 


निलकमल 
थिएटरजवळ 
,लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणे. 


३५ 


२२/२०१६ 


३० 


०१/०६/२०१६ 


due 
to 
headinjury 
andmultiple fractured. 


मौजेखंडाळा,ता.मावळ,जि.पुणेगावचे 
हद्दीत 
आर.पी.टी.एस. 
खंडाळा 
येथे कंट्रोलरूमसमोरीलअंब्याच्याझाडाखाली. 


प्रकाशगोविंदभालेराव, रा 
.नांगरगाव,लोणावळा 
, 
ता.मावळ 
, जि.पुणे. नंदकुमारकाकासाहेबपाटीलपोकॉ/६६४, 
रा 
. 
धारवाड 
, 
ता 
. 
भुदरगड 
, 
जि 
. 
कोल्हापूर 
. शानुमनीगोपाळरखीत, रा.घरनं.५६७,प्लॉटनं.११९,कुरवंडे, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे मूळरा.१४/१५,पाठकनिवास,एल.टी. 
कॉलनी 
, 
दादर 
पूर्व 
, 
मुंबई 
. लक्ष्मणदेवजीपालवे, रा.रामनगर,लोणावळा,ता.मावळ, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३६ 


६७/२०१८ 


७२ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


१४/१२/२०१८ 


मौजेकुरवंडे,लोणावळा,ता 
.मावळ,जि. 
पुणे 
येथे 
घर 
नं 
. 
५६७ 
, 
प्लॉट 
नं 
. 
११ 
९ 
. 


३७ 


४१/२०१८ 


६५ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०६/०८/२०१८ 


रामनगर,लोणावळा,ता.मावळ,जि.पुणे येथेखबरदेणारेयांचेरहातेघरी. 


जि 
. 
पुणे 
. 
शाकीर 
छेदी 
हुसेन 
, 


३८ 


०८/२०१८ 


२३ 


२४/०२/२०१८ 


लाईफपॉईंट 
हॉस्पिटल 
, 
वाकड 
, 
पुणे 


पाण्याच्याटाकीवरूनखालीपडूनझालेल्या 
जखमांमुळे 
मृत्यू 
. 


१७ , 


रा.५७,करौदी,ता.जि.देवरीया, राज्यउत्तरप्रदेश. 


शके १ ९ ४१ 


३९ 


१८/२०१६ 


अनोळखी 

पुरुष 


३० 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


२३/०५/२०१६ 


मौजेलोणावळा,भाजीमार्केटसमोरील नगरपालिकेच्याबिल्डिंगचेदगडीभिंतीवर, 


१२१ 


लोणावळा 
शहर 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१२२ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


४० 


०४/२०१६ 


अनोळखी 
पुरुष 


३०ते३५हृदयविकारानेमृत्यू 


२३/०१/२०१६ 


लोणावळा 
रेल्वे 
स्टेशन 
येथीलदुचाकीपार्कीग येथील 
रिक्षा 
स्टॅडजवळ 
. 


४१ 


२६/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


४० 


ते 


४५ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


२१/०६/२०१८ 


. 


लोणावळायेथीलखोंडगेवाडीटाटाडॅमचेयेथे छोटाकाश्मीरम्हणूनओळखलेजाणारेठिकाणी 
आकाशाचे 
झाडाला 
. 


४२ 


०१/२०१६ 


अनोळखी 
पुरुष 


६०ते६५हृदयविकारानेमृत्यू 


०१/०१/२०१६ 


टेबलचाळ,लोणावळा 


४३ 


२६/२०१५ 


३८ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


२२/०५/२०१५ 


भांगरवाडी,मानसहॉस्पिटलसमोर,लोणावळा 


विजय 
राजाराम 
कराडकर 
, 
रा 
. 
भांगरवाडी 
, 
लोणावळा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१५/२०१७ 


४४ 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


४८ 


१७/०४/२०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


मच्छीमार्केट,बाजारपेठ,लोणावळा 


सुनिता 
शंकर 
पवार 
, रा.मच्छीमार्केट,बाजारपेठ,लोणावळा. 


४५ 


१४ 
/ 
२०१९ 


५२ 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


११ 
/०३ 
/२०१९ 


रेल्वे 
क्वॉर्टर,लोणावळा 


संतोषीदेवी 
रामपाल 
हुडा 
, रा.रेल्वेक्वॉर्टर्स,लोणावळा. 


४६ 


६२/२०१५ 


४७ 


भाजलेने 
मृत्यू 


०१ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१५ 


ललिता 
दिलीप 
सावंत 
, रा.इंद्रायणीनगर,लोणावळा. 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


. 


४७ 


०५/२०१६ 


४० 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


०१/०२/२०१६ 


पवनाहॉस्पिटल,सोमाटणेफाटा 


४८ 


०५/२०१८ 


रनजोध 
सिंग 
, रा.आय.एन.एस.शिवाजी,लोणावळा, ता.मावळ,जि.पुणे. 
संतोष 
विलास 
पासले 
, रा.प्लॉटनं.३१,पाटीलकॉलनी, मनेरमळा,उचगाव,ता.करवीर, 
जि 
. 
कोल्हापूर 
. 


३५ 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


२८/०२/२०१८ 


लोणावळायेथील 
संजीवनीहॉस्पिटल 


शके १ ९ ४१ 


४९ 


०४/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


५५ 
ते६० 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


२१/०२/२०१८ 


गुप्तास्वीटहोम,लोणावळा 


लोहमार्गपोलीसस्टेशन 


परिशिष्ट 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


४२ 
९ 
/२०१८ 


४८ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२५/१२/२०१८ 


वडगावस्टेशनजवळ,रे.कि.मी.नं 
.१५३/३२ 


दिनेश 
काशिनाथ 
गजरे, 
रा 
. 
केशवनगर 
, 
वडगाव 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


जवळ 
. 


जि 
. 
पुणे 
. 


२ 


३१/२०१८ 


४० 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०१/०२/२०१८ 


पळसदरीतेजाम्बरूंगदरम्यानरे.कि.मी.नं. 


दमोताअंबादासम्हस्के, 
रा 
. 
खामखेडा 
,मु 
. 
पो 
. 
ता 
. 
जाफराबाद 
, 
जि 
. 
जालना 
. 


१०७/८ 
जवळ 
. 


३ 


२३६/२०१७ 


६५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२३/०७/२०१८ 


लोणावळा 
रेल्वे 
स्टेशन 
, 
गेट 
नं 
. 
३२ 
जवळ 


सरदारसिंग 
खुशालसिंग 
राजपुत 
, 
रा.भांगरवाडी,दामोदरकॉलनी,रचना 
कॉम्प्लेक्स 
समोर, 
घरनं 
.१,लोणावळा 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


४ 


३८३/२०१८ 


१८ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२२/११/२०१८ 


रे.कि.मी.नं.१५९/२२,घोरावाडीस्टेशन 


विनोद 
जयसिंग 
चव्हाण 
, रा.काढोडा,तांडा,ता.अरणी, 
जि 
. 
यवतमाळ 
. 


५ 


२५३/२०१८ 


२५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०५/०८/२०१८ 


रे 
. 
कि 
. 
मी 
. 
नं 
. 
१२८/३४ 
, 
गेट 
नं 
. 
३२ 
जवळ 
, गाडीनं.५१३१७,कर्जत-पुणेपॅसेंजरगाडीची 


ठोकर 
लागून 
. 


शोएबजाफरभाईतांबोळी, रा.बिल्डिंगनं.ए-२४,पिंपरीपोलीस 
लाईन 
, 
चिंचवड 
, 
पुणे 
. 
कांतीलाल 
आप्पासाहेब 
भुजबळ 
, रा.१०३,थांगेवाडी,सिंधीगेट,गजानन 
अपार्टमेंट 
, 
कल्याण 
. 


& 


३३८/२०१८ 


६५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२४/१०/२०१८ 


लोणावळा 
रेल्वे 
प्लॅटफॉर्म 
नं 
. 
२ 
वर 
, 
पुणेकडील साईडला 
, 
गाडीनं 
. 
११०१४ 
अप,कोईम्बतूर 
एलटीटी 
एक्स्प्रेस 
गाडीतून 
पडून 
. 
तळेगाव 
स्टेशन 
प्लॅटफॉर्म 
१ 
चे 
जवळ 


७ 


४०३/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३२ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०७/१२/२०१८ 


१७, 


८ 


२८३/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३२ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०४ 
/ 
० 
९ 
/२०१८ 


कामशेतरेल्वेस्टेशनमध्येरे.कि.मी.नं. ४४/४८मध्ये. 


शके १ ९ ४१ 


९ 


३५६/२०१८ 


४८ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०८/११/२०१८ 


रोलेन 
दयाधाम 
बागे 
, रा.डोमटोली,करमटोली,ता.बरवाडीह, 
जि 
. 
सिमडेगा 
, 
राज्य 
झारखंड 
, 


कान्हेतेवडगावरेल्वेस्टेशनदरम्यानरेल्वेगेट नं.४९जवळ,रे.कि.मी.नं.१५३/१. 


१२३ 


लोहमार्ग 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१२४ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१० 


७१/२०१९ 


४३ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०६/०३/२०१९ 


कान्हेफाटास्टेशनरेल्वेरे.कि.मी.नं. 


१४६जवळ. 


स्वामीनाथ 
भूखल 
गुप्ता 
, रा.कणसेचाळ,एम.टी.रोड, 
स्वामीविवेकानंदस्कूल,खडकी-दापोडी 
, पुणे. हितेशकुमारकांजीभाईवाघेला, रा.१६-डी/११६९,शारदानगर,विभाग१, 
नियर 
सुराभागल 
, 
रांदेर 
, 
सूरत 
-५ 
. 


११ 


२०/२०१९ 


१७ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१२/०१/२०१९ 


जामरुखकॅबीनरेल्वेरे.कि.मी.नं. १११/३१-३३जवळ 


१२ 


२६/ 
२०१ 
९ 


महेंद्र 
विजय 
कुशवाह 
, 


२८ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१८ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


रा.टुकी,ता.सेवडा,जि.दतीया, राज्यमध्यप्रदेश. 


तळेगावस्टेशनरेल्वेरे.कि 
.मी.नं. १५७/४०जवळ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३ 


१३ 


१४/२०१९ 


३२ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


०८ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


दिलीप 
देवराज 
स्वाईन 
, रा.शंकरकॉम्प्लेक्स,ए-०१,गावदेवी 
मंदिर 
रोड 
, 
चक्की 
नाका 
, 
कल्याण 
पूर्व 
. 


लोणावळा 
रेल्वेस्टेशन,प्लॅट 
फॉर्म 
नं 
.१ वरीलडाऊनकोणार्कएक्स्प्रेसगाडीच्या 
बी 
/ 
४ 
बोगीमधून 
. 


१४ 


६९/२०१९ 


उमेश 
शंकरराव 
काळे, 


३२ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०५ 
/०३/२०१९ 


वडगावस्टेशन,रे.कि.मी.नं.१५३/ 


. 


रा.यवतमाळ. 


०३जवळ. 


१५ 


६४/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


५० 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२६/०२/२०१९ 


तळेगावस्टेशन, 
प्लॅटफॉर्मनं 
.२चे 
रे 
. 
कि 
. 
मी 
. 
नं 
. 
१५७/१५ 
. 


१६ 


३५९/२०१८ 


१७ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०९/११/२०१८ 


दिपाली 
दिलीप 
मुद्दे 
, रा.छावाचौक,शिंदेआळी,कामशेत, ता.मावळ,जि.पुणे. 


वडगाव 
कामशेतरेल्वे 
स्टेशन 
दरम्यान 
रे 
. 
कि 
. 
मी 
. 
नं 
. 
१४६/१४७ 
मध्ये 
. 


१७, 


१७ 


२१९/२०१८ 


३६ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०९/०७/२०१८ 


रे.कि.मी.नं.१६३/१४जवळ,बेगडेवाडी 


शके १ ९ ४१ 


नीती 
जैन 
, रा.१०१५,निधीकटपीसभांडार, जव्हारगंज,जबलपूर,छोप्रा,मध्यप्रदेश 


लोहमार्ग 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


१८ 


४१३/२०१८ 


अनोळखीस्त्री 


५२ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१६/१२/२०१८ 


वडगावरेल्वेस्टेशन,रे.कि.मी.नं. 


१५३/५मध्ये. 


१ 
९ 


२२९/२०१८ 


२९ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१८/०७/२०१८ 


बेगडेवाडी 
रेल्वेस्टेशन 
, 
रे.कि 
.मी.नं 
. 
१६३ 
/२१-२३. 


गोरख 
श्रीराम 
शिनगारे, रा.शेलारमळा,शेलारवाडी, ता.मावळ,जि.पुणे. हणमंतनलन्नाशिरशेट्टी, रा.दत्तनगर,किवळे,ता.हवेली,जि.पुणे. 


२० 


२३४/२०१८ 


३० 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२१/०७/२०१८ 


देहूरोड 
, 
रे 
.कि 
. 
मी. 
नं 
. 
१६७/५ 
जवळ 


२१ 


२७१/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


२५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२३/०८/२०१८ 


२२ 


३७७/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


४५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१९/११/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


२३ 


३३६/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३२ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


देहूरोड 
, 
रे 
. 
कि 
. 
मी.नं 
. 
१६३/७ 
जवळ 
कामशेत 
रेल्वे 
स्टेशन 
, 
रे. 
कि 
.मी 
. 
नं 
.१४३/३८ अपलाईनवर,गाडीनं.१७९१२,महालक्ष्मी 
एक्स्प्रेस 
. 
खंडाळा 
रेल्वे 
स्टेशन 
,डाऊन 
लाईन 
, रे.कि 
.मी.नं 
.१२४/२४जवळ, 
गाडी 
नं. १७४११महालक्ष्मीएक्स्प्रेसयाधावत्या 
रेल्वेगाडीची 
ठोकर 
लागून 
. मंकी 
हिल 
- 
खंडाळादरम्यान,रे.कि.मी.नं. १२३/१०जवळ. 


२२/१०/२०१८ 


२४ 


४०६/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१४/११/२०१७ 


२५ 


४४२/२०१७ 


२५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


२३/१२/२०१७ 


मंकीहिल-खंडाळादरम्यान,रे.कि 
.मी.नं. १२१/२७जवळ. 


१७, 


२६ 


३७/२०१७ 


२५ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०१/०२/२०१७ 


गणेश 
विजयसिंग 
राजपूत 
, रा.सदरबुरे,ठाकरवाडीरोडवर, ता.मावळ,जि.पुणे. 
रोहित 
शंकर 
शिंदे 
, रा.वांगी,ता.कडेगाव,जि.सांगली. 
शंकर 
रघू 
भुईया 
, रा.लकडकाबाघमारा,पो.कातरासगड, 
जि 
. 
धनबाद 
, 
झारखंड. 


बोगदा 
क्र.१८मध्ये 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


३४७/२०१७ 


५४ 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


०३/१०/२०१७ 


लोणावळा 
रेल्वे 
स्टेशन 
, 
प्लॅटफॉर्म 
नं. 
१ 


१२५ 


लोहमार्ग 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१२६ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


२८ 


१५८/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


४० 


रेल्वे 
अपघाती 
मृत्यू 


१९/०५/२०१७ 


रे.कि.मी.नं.११ 
९/१५,मंकी 
हिल-खंडाळा 


दरम्यान. 


वडगावमावळपोलीसस्टेशन 


१ 


२१/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


४५ 


फुप्फुसालासूजयेऊनमृत्यू 


०२/०६/२०१८ 


२ 


५१/२०१० 


४५ 


मंजुळायशवंतमोधळे, रा.अनसुटे,ता.मावळ,जि.पुणे. 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


२५/ 
० 
९/२०१० 


वाय.सी.एम.हॉस्पिटल,पिंपरी,पुणे मौजेअनसुटे,ता.मावळ,जि.पुणेगावचेहद्दीत खबरदेणारयांचेशेतातीलआगळनावाचे 
विहिरीचे 
पाण्यात 
. 


3 


३७/२०१८ 


६ 


मेंदूवफुप्फुसाचेव्हायरलआजारानेमृत्यू 


१७/०२/२०१८ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७, 


४ 


कावेरी 
गुलाब 
भालेराव 
, 
रा.ओवळे,ता 
.मावळ 
, 
जि 
.पुणे. कुंदासुरेशवाघमारे, 
रा 
. 
आडले 
बु 
. 
, 
ता 
.मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
, मूळरा.मंझिरीवस्ती,शिवणी,ता.मावळ, 


१ 
९ 
/ 
२०१८ 


३५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२२/०५/२०१८ 


राहते 
घरी 
, 
मौजे 
शिवणे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 


जि 
. 
पुणे 
. 


५ 


५७/२०१८ 


३४ 


१३/११/२०१८ 


तळेगावजनरलहॉस्पिटल,ता 
.मावळ,जि 
.पुणे 


. 


आतड्यासछिद्र 
पडूनजंतुसंसर्गरक्तात 
पसरल्यामुळे 
मृत्यू 
. 
स्टोव्हचा 
भडका 
होऊन 
भाजल्याने 
मृत्यू 


६ 


४०/२०१७ 


२४ 


२५/१०/२०१७ 


लाईफकेअरहॉस्पिटल,मोरवाडी,पिंपरी,पुणे 


विकास 
दादू 
गायकवाड 
, रा.थुगाव,ता.मावळ,जि.पुणे. सारिकाराहुलभिंगारदिवे, 
रा 
. 
टेल्को 
कॉलनी 
, 
वडगाव 
मावळ 
, ता.मावळ,जि.पुणे. रवींद्रकाळुरामयेवले, 
रा.निगडे 
,ता.मावळ,जि 
. 
पुणे. 


७ 


०६/२०१८ 


२० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२८/०२/२०१८ 


मौजे 
निगडे 
येथीलभेकरुजीबुवाडोंगराचे पायथ्यालगत,ता.मावळ,जि.पुणे वाय.सी.एम.हॉस्पिटल,पिंपरी,पुणे 


८ 


३१/२०१८ 


३ 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


२६/०७/२०१८ 


शके १ ९ ४१ 


आलिया 
अमीनशेख 
, रा.वडगाव,केशवनगर,ता.मावळ, 
जि 
. 
पुणे 
. 


वडगावमावळपोलीसस्टेशन--चालू 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


९ 


३४/२०१७ 


३८ 


विषारी 
पदार्थाने 
मृत्यू 


२९/०७/२०१७ 


लतासाहेबराव 
देशमुख, 
रा. 
निगडे, 
ता 
. 
मावळ, 
जि 
. 
पुणे. 


ससूनहॉस्पिटल,पुणेयेथीलएम.आय.सी. वॉर्डात. 


यू 
. 


१० 


४०/२०१८ 


२६ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


२२/०८/२०१८ 


तळेगाव 
जनरल 
हॉस्पिटल 
,ता 
. 
मावळ, 
जि 
. 
पुणे 


केशव 
मुरारी 
माली, रा.जांभूळ,ता.मावळ,जि.पुणे. 
जिजाबाईतुकारामओझरकर, रा 
.सडवली 
,ता. 
मावळ 
,जि.पुणे 
. 


११ 


३८/२०१८ 


५० 


रक्तातील 
पांढऱ्या 
पेशी 
कमी 
झालेने 
मृत्यू 


११/०७/२०१८ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे,वॉर्डनं.१३मध्ये 


१२ 


३५/२०१८ 


५१ 


अपघाती 
मृत्यू 


२३/०८/२०१८ 


तळेगावजनरलहॉस्पिटल,तळेगावदाभाडे, ता.मावळ,जि.पुणे. 


सोमराज 
रेवन्तलाल 
थारू 
, रा.कोलवा-७,ता.जि.नवलपरासी, 
झोन 
लुंबिनी 
( 
नेपाळ 
) 
, सध्यारा.टाटापॉवर,ठोकळवाडी, 
वडेश्वर 
, 
ता 
.मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१३ 


५६/२०१८ 


२६ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


१०/११/२०१८ 


व्हिजन 
सिटी 
, 
बिल्डिंग 
नं 
. 
यू 
-१ 
, 
रूम 
नं 
. 
१०१ 
, जांभूळ,ता.मावळ,जि.पुणे. 


आकाशप्रकाशभारती, 
रा 
. 
व्हिजन 
सिटी 
बिल्डिंग 
, 
नं 
. 
यू 
१ 
, रूमनं.१०१,जांभूळ,ता.मावळ,जि.पुणे, मूळ 
रा 
.लोदगा 
,ता.औसा, 
जि. 
लातूर. 


१४ 


५०/२०१८ 


३५ 


मानेच्या 
मणक्याला 
मार 
लागून 
मृत्यू 


२६/०९/२०१८ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


धोंडीबा 
पांडुरंग 
वाघमारे 
, 
रा. 
शिवणे, 
ता.मावळ 
,जि 
. 
पुणे 
. 


१५ 


३४/२०१८ 


३६ 


रेल्वेसधडकून 
डोकीसजखमाहोऊन 


२३/०८/२०१८ 


वडगाव 
रेल्वे 
स्टेशन,रेल्वेरूळाजवळ 


मोहंमद 
अमजद 
मदीन 
खान 
, 
रा 
. 
संजय 
गांधीनगर 
, 
एन 
. 
एस 
. 
कुंटा 
, 
हैद्राबाद 
( 
आंध्र 
) 
. 


अपघाती 
मृत्यू 
. 


१७, शके १ ९ ४१ 


१६ 


४८/२०१८ 


२७ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मृत्यू 


२३/०९/२०१८ 


स्पर्श 
हॉस्पिटल 
, 
सोमाटणे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 


मीनानाथ 
मच्छिद्रलष्करी 
, 
रा 
. 
वडेश्वर 
, 
लष्करवाडी 
, 
ता 
.मावळ 
, 


जि 
. 
पुणे 
. 


१२७ 


वडगावमावळपोलीसस्टेशन--चालू 


१२८ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


mm 


४ 


५ 


& 


७ 


१७ 


५१/२०१८ 


६५ 


पुनाजीखंडूहेमाडे, 
रा. 
माळेगाव 
खुर्द 
, 
पो. 
इंगळूण 
, 
ता. 
मावळ 
, 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


२७/०९/२०१८ 


मौजे 
माळेगाव 
खुर्द 
, 
पो 
. 
इंगळूण 
, 
ता 
. 
मावळ 
, जि.पुणेगावचेहद्दीतीलडागोबानावाचे 
बंधायातील 
पाण्यात 
. 


जि 
. 
पुणे 
. 


१८ 


२५/२०१२ 


५० 


१८/०४/२०१२ 


हृदयातीलस्नायूंमध्येअडथळाआलेने 
हृदयक्रिया 
बंद 
पडून 
मृत्यू 
. 


सडवली 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
याच्या 
राहते 
घरात 
. 


रतिलालबोलू 
सोनवणे 
, 
रा 
.सडवली 
,ता.मावळ,जि 
.पुणे 
मूळरा 
.सारंगखेडा 
,ता.शहादा, 
जि 
. 
नंदुरबार 
. सुनीलअरविंदमिश्रा, रा.वडगाव,दत्तमंदिरामागे,ता.मावळ, 


१९ 


४५/२०१८ 


३८ 


लिव्हर 
खराब 
होऊन 
मृत्यू 


०१/०९/२०१८ 


वाय.सी.एम.हॉस्पिटल,पिंपरी,पुणे 


जि 
. 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


२० 


४६/२०१८ 


अश्विनी 
शंकर 
कुमार 
, 


२८ 


फुप्फुसाचाआजारवअतिरक्तस्राव 


०४/०९/२०१८ 


आय.सी.यू.वॉर्ड,वाय.सी.एम.हॉस्पिटल, 
पिंपरी 
, 
पुणे 
. 


होऊन 
मृत्यू 
. 


रा.जांभुळगाव,ता.मावळ,जि.पुणे. सुरेखाबाळूखंडागळे, रा.कुसूर,पो.खांडी,ता.मावळ,जि.पुणे. 


२१ 


३०/२०१८ 


३५ 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


३१/०७/२०१८ 


सेवाधाम 
हॉस्पिटल 
, 
तळेगावदाभाडे, ता.मावळ,जि.पुणे. 


२२ 


०२/२०१९ 


शंकरबंडू 
सातकर 
, 
रा 
. 
कान्हे 
,ता 
. 
मावळ 
, 


४० 


१६/ 
०१ 
/ 
२०१९ 


जि 
. 
पुणे 
. 


अशक्तपणावलिव्हरलाआलेलीसूज 
ह्यामुळे 
मृत्यू 
. 
हृदयविकाराने 
मृत्यू 


मौजे 
कान्हे 
येथील 
माधूभाऊ 
सातकर 
यांच्या शेतात,ता.मावळ,जि.पुणे. जनरलहॉस्पिटलचेकॅज्युलिटीवॉर्डमध्ये, 
तळेगाव 
दाभाडे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


२३ 


३१/२०१८ 


७५ 


०९/०६/२०१८ 


सुरेखापांडुरंगइकाळे, रा. 
मळवली, 
ता 
.मावळ,जि.पुणे 
. नथूनामदेवसाबळे, 
रा 
.वडेश्वर, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


२४ 


१५/२०१९ 


४० 


हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू 


०९/०४/२०१९ 


ढाकणे 
हॉस्पिटल 
, 
तळेगाव 
दाभाडे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, जि.पुणे. 


कामशेतपोलीसस्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


१ 


२८/२०१६ 


२४ 


उदयलक्ष्मणबजंत्री, रा.सिंगदी,ता.बिजापूर,राज्यकर्नाटक, 


पाय 
घसरून 
पडून 
मृत्यू 


२४/०८/२०१६ 


महावीर 
हॉस्पिटल 
, 
कामशेत 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


कामशेत 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 

परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


२ 


५१/२०१८ 


अनोळखीस्त्री 


४०ते४५हृदयविकाराचेझटक्यानेमृत्यू 


२०/१२/२०१८ 


मौजेकामशेत,ता.मावळ,जि.पुणेगावचे हद्दीत 
,मच्छी 
मार्केटजवळ 
,सुभाषजैनयांचे नवीनबांधकामचालूअसलेल्याइमारतीच्या 
पार्किगमध्ये 
. 


३ 


०५/२०१९ 


भूषणप्रकाशशिंदे, 


२५ 


गळफासघेऊन 

मृत्यू 


०२ 
/ 
०२/ 
२०१९ 


राहत्याघरी 


रा. 
नवीनउकसान 
, 
नाणे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


जि 
. 
पुणे 
. 


४ 


०७/२०१८ 


२८ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


०२/०३/२०१९ 


वाडीवळेडॅम, 
उकसाण 
, 
ता 
.मावळ, 
जि. 
पुणे 


मोहम्मद 
शादाब 
रियाजुद्दीन 
आलम 
, रा.बदलापूर,ता.अंबरनाथ,जि.ठाणे. (१)खंडूधोंडूशिरसट (२)शोभाअंकुशशिरसट 
रा. 
नेसावे,ता. 
मावळ, 
जि. 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


५ 


४४/२०१८ 


१.५५ 


आकाशातूनवीजपडूनमृत्यू 


०४/११/२०१८ 


२.३५ 


मौजेनेसावे,ता. 
मावळ 
, 
जि 
.पुणेगावचे हद्दीतमारुतीरोंघूशिरसटयांचेशेतजमीनगट नंबर३१३मध्येअसणारेवडाच्याझाडाखाली घडलाआहे. 


०५/२०१८ 


३८ 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


१५/०२/२०१८ 


गगनन्यूलाईफसोसायटीकंपाऊंडचेबाजूला, कुसगाव,ता.मावळ,जि.पुणे. 


शैलेशकुमारदर्शनलालज्वारे, 
रा 
. 
वॉर्ड 
नं 
. 
१० 
, 
रेहंगी 
सूजी 
, 
बालाघाट 
, राज्यमध्यप्रदेश,सध्यारा.गगनन्यूलाईफ 
कन्स्ट्रक्शन 
लेबर 
साईट 
, 
कुसगाव 
, ता.मावळ,जि.पुणेरोड. प्रकाशदशरथशिंदे, रा.उकसान,ता.मावळ,जि.पुणे. 


७ 


१९/२०१७ 


५० 


विषारी 
औषध 
पिलेने 
मृत्यू 


१५/०६/२०१७ 


स्पर्श 
हॉस्पिटल 
, 
सोमाटणे 
फाटा 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


जि 
. 
पुणे 
. 


८ 


०६/२०१८ 


५० 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


२४/०२/२०१८ 


राहत्याघरी 


महादेव 
बाळू 
बांगर 
, रा 
. 
गरुडकॉलनी,कामशेत,ता.मावळ, 
जि 
. 
पुणे 
. 


१७ , शके १ ९ ४१ 


३७/२०१७ 


७० 


०८/११/२०१७ 


सुरेशरामाथोरवे, रा.वडूळ,ता.मावळ,जि.पुणे. 


पित्ताच्यापिशवीजवळइन्फेक्शन 
वकिडनी 
खराब 
झालेने 
मृत्यू 
. 


डी.वाय.पाटीलहॉस्पिटल,पिंपरीयेथे इमर्जन्सीवॉर्डात. 


१२ ९ 


कामशेत 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१३० 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


४ 


mm 


५ 


७ 


& 


१० 


२४/२०१८ 


१४ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


३०/०६/२०१८ 


इंद्रायणीनदीचेपाण्यात,कामशेत 
, ता.मावळ,जि.पुणे. 


११ 


४५/२०१८ 


३३ 


अंगावर 
वीज 
पडून 
गंभीर 
भाजून 
मृत्यू 


०४/११/२०१८ 


९३मधील 


मौजेकचरेवाडीगावचेहद्दीत 
, 
जमीनगट 
नं 
. 

राघू 

कचरेयांचेभाताचेशेतात. 


१२ 


४६/२०१८ 


२५ 


१६/११/२०१८ 


प्रथमेश 
दीपक 
साळुखे 
, रा 
. 
कामशेत 
,ता 
.मावळ 
, 
जि.पुणे. सुनंदाभाऊकचरे, 
रा. 
कचरेवाडी 
, 
ता 
. 
मावळ,जि 
. 
पुणे 
. 
अजय 
लिलमोहन 
कुजुन 
, 
रा 
. 
बंधुनामा 
, 
पो 
. 
रायकेरा 
ठाणा 
, 
आनंदपूर 
पंचायत 
, 
झारबेडा 
, 
पो 
. 
मोनहरपूर 
, पश्चिमीसिहभुम, 
झारखंड. 
सोमनाथ 
सुभाष 
लोहट 
, रा.वाउंड,ता.मावळ,जि.पुणे. नारायण 
गेणूवाळुजकर, रा.बौर,ता.मावळ,जि.पुणे. 


क्रेनची 
लोखंडीवायर 
तुटून 
लोखंडी 
स्पेडर 
बार 
अंगावर 
पडून 
मृत्यू 
. 


शुभमकंपोझिट 
कंपनी, 
चिखलसे 
,ता. 
मावळ, जि.पुणे. 


१३ 


०८/२०१९ 


२३ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


२७/०२/२०१९ 


मौजेवाउंड,ता.मावळ,जि.पुणेयेथे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


राहत्याघरी. 


१४ 


२५/२०१८ 


६५ 


०२/०७/२०१८ 


हृदयवश्वसनसंस्थेचात्रासहोऊन मृत्यू. 


तळेगावदाभाडे,जनरलहॉस्पिटल,तळेगाव 
दाभाडे 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 
जि. 
पुणे 
. 


१५ 


०७ 
/ 
२०१ 
९ 


५५ 


लिव्हर 
खराब 
झालेने 
मृत्यू 


०९ 
/०१ 
/ 
२०१ 
९ 


दिलीप 
रामू 
माने 
, रा 
. 
पंचशीलकॉलनी 
, 
कामशेत 
, 
ता 
. 
मावळ 
, 


वाय.सी.एम.हॉस्पिटल,पिंपरी, 
वॉर्ड 
नं 
. 
५० 
मध्ये 
. 


. 


जि 
. 
पुणे 
. 


१६ 


१६/२०१८ 


३० 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०९/०५/२०१८ 


अंकित 
हरीशकुमार 
चढ्ढा 
, रा.पंतनगर,जंगपुरा,नवीदिल्ली. 


मौजे 
कोळवडीगावचे 
हद्दीत,वडीवळे धरणालगत,क्लाउडबेसफार्महाऊसचेलगत, ता.मावळ,जि.पुणे. 


१७ 


०३/२०१९ 


अनोळखी 
स्त्री 


४०ते४५हृदयविकाराचेझटक्यानेमृत्यू 


२२/ 
०१ 
/२०१९ 


मौजेकामशेत,ता.मावळ,जि.पुणेगावचे हद्दीत,साईव्हिलाबिल्डिंगसमोरपाण्याचे टाकीजवळ. 


शके १ ९ ४१ 


१८ 


०४ 
/ 
२०१ 
९ 


अनोळखी 
स्त्री 


४२ 
ते 
४५ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


२३ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


मौजेकामशेत,ता.मावळ,जि.पुणेगावचेहद्दीत, इंद्रायणीनदीचेकडेला. 


कामशेत 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 

परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


१९ 


५०/२०१८ 


५९ 


हृदयघाताने 
मृत्यू 


१५/१२/२०१८ 


जनरल 
हॉस्पिटल 
,तळेगावदाभाडे,ता.मावळ 
, 


विमल 
वसंत 
बालगुडे 
, रा.पाथरगाव,ता.मावळ,जि.पुणे. 


जि 
. 
पुणे 
. 


पौडपोलीसस्टेशन 


१ 


५५/२०१७ 


२४ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


१५/०६/२०१७ 


भरे, 
ता 
. 
मुळशी, 
जि. 
पुणे 


अनिकेत 
पुडीत 
राठोड 
, रा.भोईर 
आळी 
, 
माण,ता.मुळशी,जि.पुणे 
मूळ 
रा 
. 
सिंगरवाडी 
, 
धानोरा 
, 
ता 
. 
पुसद 
, 
जि 
. 
यवतमाळ 
. 


२ 


४१/२०१६ 


४० 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


०६/०४/२०१६ 


सह्याद्री 
हॉस्पिटल 
, 
कोथरूड 
, 
उपचारापूर्वी 


मयत 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


३ 


७१/२०१६ 


२९ 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मृत्यू 


१६/०७/२०१६ 


रघुनाथलक्ष्मणतिकोने, रा.कुळे,ता.मुळशी,जि.पुणे. 
स्वातीरोहिदासदहिभाते, रा.चाले,ता.मुळशी,जि.पुणे. 
दिलीप 
चिंधू 
रावडे 
, रा. 
रावडेवाडी 
, 
आंबडवेट 
, 
ता 
. 
मुळशी 
, 


पौड 
ग्रामीण 
रुग्णालय 
, 
उपचारापूर्वी 
मयत 


४ 


६५/२०१५ 


५८ 


विषारी 
औषध 
घेतल्याने 
मृत्यू 


०१/०८/२०१५ 


ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


जि 
. 
पुणे 
. 


५ 


०७/२०१७ 


४५ 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


०८/०१/२०१७ 


सह्याद्री 
हॉस्पिटल 
, 
कोथरूड 
, 
पुणे 


& 


८२/२०१५ 


५० 


१५/०९/२०१५ 


रक्तातजंतुसंसर्गवरक्तदोषअसल्याने मृत्यू. 


सह्याद्रीहॉस्पिटल 
, 
कोथरूड, 
पुणे 


७ 


६२/२०१८ 


८९ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०१/०५/२०१८ 


दादूसदाशिवबर्वे, 
रा 
, 
कोळवण 
, 
ता 
. 
मुळशी 
, 
जि 
. 
पुणे 
. वेणूबाईसुरेशमराठे, रा.कुळे,ता.मुळशी,जि.पुणे. दगडूधोंडीबामारणे, रा.विठ्ठलवाडी,ता.शिरूर,जि.पुणे मूळरा.वेगरे,ता.मुळशी,जि.पुणे. 
मोहम्मद 
इब्राहिम 
अब्दुल 
सत्तार 
खान 
, रा.चंदननगर,खराडी,पुणे मूळरा.ग्रामपैगापूर,बहरायचीखजुरीया, बलरामपूर,राज्यउत्तरप्रदेश. 


मौजेवेगरेगावचे 
हद्दीत,गाईतनावाचेपाण्याचे 
डोहात 
,ता. 
मुळशी 
,जि 
. 
पुणे 
. 


१७, 


८ 


७५/२०१७ 


हार्ट 
अॅटॅक 
आल्याने 
मृत्यू 


३१ 


शके १ ९ ४१ 


०६/०८/२०१७ 


पौड 
ग्रामीण 
रुग्णालय 


१३१ 


पौड 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


१३२ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


10 


८७/२०१७ 


३ 


पाण्यात 
बुडून 
मृत्यू 


३१/०८/२०१७ 


पौड 
ग्रामीण 
रुग्णालय 


१० 


१६७/२०१८ 


६० 


हृदयविकाराने 
मृत्यू 


१२/११/२०१८ 


तळेगावदाभाडे 
जनरलहॉस्पिटल 


समृद्धी 
सचिन 
धुमाळ 
, 
रा 
. 
शिंदेवाडी, 
कासारआंबोली, 
ता.मुळशी, 
जि 
. 
पुणे 
. अर्जुनविठ्ठलइप्ते, रा.हाडशी,ता.मुळशी,जि.पुणे. शंकरनथूकोंढाळकर, 
रा.नाणेगाव,ता.मुळशी,जि.पुणे. 
अशोकबिजोय 
माहांती, रा 
. 
कोळवण 
, 
कोळवण 
फार्म,ता.मुळशी 
, 


११ 


०२/२०१९ 


४६ 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०३/०१/ 
२०१९ 


मौजे 
नाणेगाव 
, 
ता 
. 
मुळशी 
, 
जि 
. 
पुणे 


१२ 


१२/२०१९ 


५० 


गळफास 
घेऊन 
मृत्यू 


०८ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ 


मौजे 
कोळवण 
, 
कोळवण 
फार्म 
, 
ता 
. 
मुळशी 
, 
जि 
. 
पुणे 
. 


जि 
. 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ - १७ , 


१३ 


११/२०१८ 


३० 


अपघाती 
मृत्यू 


२६/०१/२०१८ 


रेखा 
दयानंदक्षीरसागर, रा.एक्साईडबॅटरीकंपनीचेसोमर, शंकरनगर,चिंचवड,पुणे. 


विघ्नहर्ताहॉस्पिटल,मोरवाडी, 
पिंपरी 
पुणे येथीलआय.सी.यू.वॉर्डातीलबेडनं.६. 


सुभाषभागडे, 


। 


उपविभागीयअधिकारी, मावळ-मुळशीउपविभाग,पुणे. 


पुणे 
, 
२३ 
जुलै 
२०१ 
९ 
. 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


१३३ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


" 


मयत झालेले 


. 


क्रमांक सपोआ / खडकी/ अ.म.स. / १६३९/ २०१९.- तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 

असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे, तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार 
असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची 
शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


विश्रांतवाडी पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


५६/२०१८ 


११/०४/२०१८ 


Multiple injuries 


सुलोचना अशोक अमोणकर / 
सुलोचना बी. नाईक 
सुरेश आत्माराम गागोदेकर 


२ 


६६/२०१६ 


०४/०६/२०१६ 


Hanging 


سه 


९ २/ २०१६ 


प्रसाद केशवराव देशपांडे 


३०/०७/२०१६ 


Pulmonary oedema 


४ 


१०२/२०१७ 


सतीश माणिक रामबुडे 


१९ / ०८ / २०१७ 


Hanging 


५ 


११२/२०१७ 


आरती रविंद्र भुमकर 


०८ / ० ९ / २०१७ 


Hanging 


w 


०५/२०१८ 


मुक्ताबाई रतिराम धब्दुले 


०७/०१/२०१८ 


Hyper tension 


७ 


७१/२०१८ 


ब्रिजमोहन राजकुमार 

शर्मा 


०३/०५/२०१८ 


Pulmonary oedema 


८ 


८३/२०१८ 


अशोक नरसिंमा सकट 


२८/०५/२०१८ 


Tuberculosis 


आरिफा अरिफ पठाण 


or 


१५६/२०१८ 


२०/१२/२०१८ 


Burn 


देविदास पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग, पुणे शहर. 


पुणे, ३० 


मे 


२०१९ . 


जाहीर नोटीस 


मयत झालेले 


- 


क्रमांक सपोआ/ खडकी / अ.म.स./१६४०/ २०१९.- तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 

असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे, तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार 
असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, खडकी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची 
शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७, शके १ ९ ४१ 


खडकी पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


३१/२०१६ 


गीतांजली शुभम जाधव 


२८/०३/२०१६ 


Pneumonia 


२ 


८४/२०१६ 


संजय देवराम शिंदे 


१६/०८/२०१६ 


Hanging 


३ 


८५/२०१६ 


श्रेयस विशाल निंदणकर 


२०/०८/२०१६ 


Pulmonary oedema 


४ 


११३/२०१७ 


विमला गजबसिंग राई 


३१/०८/२०१७ 


Bilateral Pulmonary 
Pneumonia. 


१४५/२०१७ 


अशोक शंकर जाधव 


१७/११/२०१७ 


Coronary artery disease 


५ 

६ 


१५२/२०१७ 


ऋषिकेश सुभाष घुले 


०३/१२/२०१७ 


Myocardical infraction 


७ 


१३/२०१८ 


नंदिनी आकाश शिंदे 


२१/०१/२०१८ 


Septicemia 


८ 


१७१/२०१८ 


विजया अविनाश खराटे 


३१/१२/२०१८ 


Hanging 


देविदास पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे, ३० 


मे 


२०१९ . 


जाहीर नोटीस 


मयत झालेले 


क्रमांक सपोआ / खडकी/ अ.म.स./ १६४१ / २०१९.- तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 

असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे, तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार 
असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही , तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चतु : शृंगी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची 
शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


चतु: शृंगी पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१६१/२०१६ 


सुशिला श्रीहरी कांबळे 


२७/०८/२०१६ 


Opinion reserved 


२ 


२११/२०१८ 


जान्हवी रविंद्र राणे 


२८ / ० ९ / २०१८ 


Bilateral pulmonary 
tuberculosis . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१७ , शके १ ९ ४१ 


१३५ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


سه 


२४४/२०१८ 


अनुपकुमार बेंजामिन तोरणे 


० ९ / ११/ २०१८ 


Opinion reserved 


४ 


२६५/२०१८ 


ओंकार धोंडिबा केंगार 


२२/१२/२०१८ 


Drowing 

देविदास पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे, ३० 


मे 


२०१९ . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ कावि / ४६८/ २०१९. - तमाम लोकांना कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टात नमूद केलेले इसम हे आकस्मिकरीत्या मयत 
झाले 

असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणास्तव मयत झालेमुळे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , पलूस / कुंडल/भिलवडी/ 
कडेगाव चिंचणी- वांगी यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी विटा/ तासगाव यांचेमार्फत प्रकरणे या कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत . मयताचे नावासमोर 
दर्शवलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झाला असलेस त्याबद्दल काही तक्रार असलेस ही नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत इकडील कार्यालयास लेखी तक्रार करणेत यावी. मुदतीत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर कोणाचीही काहीही तक्रार अगर हरकत नाही 
असे 

समजून उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम वर्गीकरण करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणेत येईल व त्यानंतर कोणाचीही 
तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


एस.आर.नं. 


मयताचे नाव 


मयताचे गाव 


मृत्यू 

दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


१ 


७५ / १ ९ 


द्वारकाबाई दत्तात्रय रास्कर 


रा. कडेपूर , ता. कडेगाव , 
जि . सांगली. 


१७/१२/२०१८ Asphyxia due to 

Drowing. 


२ 


७६/ १ ९ 


मुकुंद वासुदेव मुळीक 


रा . शाळगाव , ता . कडेगाव, 
जि . सांगली. 


१३/ ०३/ २०१९ Asphyxia due to 

Hanging . 


३ 


७७/ १ ९ 


नारायण महादेव भोंगे 


०७/ ०३/ २०१९ 


रा. विहापूर, ता . कडेगाव , 
जि . सांगली. 


Asphyxia due to 
Hanging . 


४ 


७८ / १ ९ 


विजय यशवंत कोरे 


२९ / ०१/ २०१९ 


रा. नागठाणे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


गळफास लावून घेऊन मयत 


५ 


७९ / १ ९ 


डोंगरसिंह सायबा ब्राम्हणे 


०८/ ०३/ २०१९ हार्ट अॅटॅकने मयत 


रा. टाक्यापाणी, पो . जमाटी, 
ता . वरला , जि . वडवाणी, 
मध्य प्रदेश , सध्या रा. बोरबन , 
चोपडेवाडी, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


६ 


८० / १९ 


बेवारस पुरुष 

जातीचे 


२७/ ०१/ २०१९ फुप्फुसास इन्फेक्शन होऊन 


मयत . 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८१/ १ ९ 


रामचंद्र भाऊ पाटील 


०६/१२/२०१८ हृदयविकाराचे आजाराने मयत 


रा. पुणदी, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


८ 


८२/ १ ९ 


हिम्मत शंकर लोंढे 


२० / ०३/ २०१ ९ 


रा . दह्यारी , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


८३ / १ ९ 


बाळासाहेब संपत प्रताप 


१३/०२/ २०१ ९ 


रा. कुंडल , साठेनगर , 
ता . पलूस , जि . सांगली. 


कर्करोगाचे आजारास कंटाळून 
गळ्यावर कशानेतरी ओरबडून 
कापून घेऊन मयत . 
गळफास लावून घेऊन मयत 


१० 


८४/ १ ९ 


सौ . भागीरथी भीमराव पाटील 


२७/११/२०१८ 


रा . घोगाव , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


११ 


८५/ १ ९ 


प्रवीण मोहन कदम 


रा . दुधोंडी, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


२७/ ०१/ २०१९ हृदयविकाराच्या झटक्याने 


मयत . 


१२ 


८६ / १ ९ 


राजेश भिलसिंग राठोड 


१८/११/२०१८ 


रा. भोरनगर, ता . पुसद , 
जि . यवतमाळ सध्या 
रा . तडसर, ता . कडेगाव, 
जि . सांगली. 


Death due to Acute 
myocardial infraction . 


१३ 


८७/ १९ 


सौ . अश्विनी नितीन कोळेकर 


२६/०३/२०१८ 


. 


रा. डोकेवाडी , ता . भूम , 
जि . उस्मानाबाद . 


Death due to 
pulmonary 
thremboembdism i/ c /o 
maternal mortality 
( ANC Death). 


१४ 


८८/ १ ९ 


विजया प्रकाश पाटील 


०४/ ०९ / २०१८ 


विहिरीतील पाण्यात पडून 


रा . नागराळे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


बुडून मयत . 


१५ 


८ ९ / १ ९ 


पांडुरंग विश्वनाथ डुबल 


रा . बांबवडे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


०३/ ०३/ २०१ ९ हृदयविकाराचा तीव्र झटक्याने 


मयत. 


१६ 


९ ० / १ ९ 


राणी अनिल शिंदे 


०७/११/२०१८ 


रा . आंधळी फाटा, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


गळफास लावून घेऊन 


आत्महत्या . 


१७ 


९ १/ १ ९ 


०५/ ०३/ २०१९ 


१. प्रसाद पांडुरंग घोरपडे 
२. प्राजक्ता सदाशिव माने 


रा . कुंडल , ता . पलूस, 
जि . सांगली. 


गळफास लावून 

घेऊन 
आत्महत्या . 


१८ 


९ २ / १ ९ 


सौ . अश्विनी सचिन पाटील 


३० /०१/ २०१९ 


फुप्फुसास संसर्ग होऊन 


रा. आमणापूर , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


मयत. 


१ ९ 


९ ३/ १ ९ 


बजरंग राजाराम माने 


१३/ ०३/ २०१ ९ हृदयविकाराचा तीव्र झटका 


रा . बुर्ली, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


येऊन मयत . 


२० 


९ ४/ १ ९ 


दत्ता भगवंत मोडे 


१० / ०४/ २०१ ९ 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका 


रा . टक्कळी, ता . जि . 
विजापूर , सध्या रा. पलूस , 
ता . पलूस , जि . सांगली. 


येऊन मयत . 


- 


२१ 


९ ५/ १ ९ 


शिवाजी आनंदा पाटील 


२१/०७/२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . मोराळे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


१३७ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२२ 


९ ६ / १ ९ 


सौ . जिजाबाई यशवंत पवार 


०७/ ० ९ / २०१८ हृदयविकाराचा झटका येऊन 


रा . पलूस , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


मयत . 


२३ 


९ ७/ १ ९ 


व्ही . अझ्यागन 


२६/०३/२०१८ हृदयविकाराचा तीव्र झटक्या 


सध्या रा . पलूस , मूळ गाव 
मधावन चंगळ , ता . जेनजी, 
जि . विलपुरम 


मयत . 


२४ 


९ ८ / १ ९ 


रामकिसन बाजीराव गवळी 


रा . राहुरी नवगण, ता . जि . 


२१/ ०१/ २०१९ हृदयविकाराचा तीव्र झटका 


बीड सध्या आमणापूर , 


येऊन मयत . 


ता . पलूस, जि . सांगली. 


२५ 


९९ / १ ९ 


हरिचंद्र तुकाराम गायकवाड 


मयत . 


रा . तारदाळ, ता . हातकणंगले, ०३/०६/२०१८ इलेक्ट्रिक शॉक लागून 
जि . कोल्हापूर 
रा . बुर्ली, ता. पलूस , 

०७ / ०४ / २०१९ बाळाचे वजन जन्मत : कमी 
जि . सांगली. 

असलेने मयत . 


२६ 


१०० / १ ९ 


स्त्री जातीचे बाळ 
सौ . मनिषा शांताराम पाटील 


२७ 


१०१/ १९ 


महेंद्रकुमार मुन्नुसिंग परते 


रा . झांगुल , ता . परसवाडा, 
जि . बालाघाट . 


२६/ ० ९ / २०१८ 


दारूच्या नशेत रेल्वेरुळावर 


पडून आत्महत्या . 


२८ 


१०२/ १ ९ 


रंजित गणपतीराव सावंत 


२० / ०४ / २०१९ हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


रा . सावंतपूर , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


मयत . 


२ ९ 


१०३/ १ ९ 


अरुण निवृत्ती जावीर 


रा . पलूस , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


२५/ ०३ / २०१९ अतिदारूच्या सेवनाने 

न्यूमोनिया होऊन उपचारा 


दरम्यान मयत . 


३० 


१०४ / १ ९ 


सत्यम सचिन यादव 


रा . कडेपूर , ता . कडेगाव, 
जि . सांगली. 


२७/ ०२/ २०१९ Asphyxia due to 

Hanging . 


३१ 


१०५ / १ ९ 


श्रीकृष्ण भगवान देशमुख 


२३ / ०५/ २०१९ 


अतिदारू पिऊन विहिरीतील 


रा . कुंडल , ता . पलूस, 
जि . सांगली. 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


३२ 


१०६ / १ ९ 


राहुल रामचंद्र आनुगडे 


रा . गणेश चित्र मंदिरामागे, 
रामानंदनगर , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


३०/११/२०१८ रेल्वेगाडीखाली सापडून 

जखमी होऊन मृत्यू. 


३३ 


१०७/ १ ९ 


आकाश दशरथ दोडमनी 


रा . हमु , नागराळे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


३०/१०/२०१८ रेल्वेगाडीखाली सापडून 

जखमी होऊन मृत्यू . 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


30 


१०८ / १ ९ 


०१/११/२०१८ 


पायाचे जखमेमध्ये संसर्ग होऊन 


नैसर्गिकरीत्या मृत्यू . 


३५ 


१० ९ / १ ९ 


संजय कृष्णा नेरुळकर 


१२/ ०४ / २०१९ 


रा . माळवाडी , ता . पलूस , 
जि . सांगली मूळ गाव 
उजगाव , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी. 


अतिदारूचे सेवन केल्याने 
बेशुद्ध अवस्थेत न्यूमोनियामुळे 
श्वासोच्छवासाच्या विफलता 


होऊन मयत . 


३६ 


११० / १ ९ 


लुमा धोंडी कांबळे 


१७/१२/२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . खटाव , ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ 


९ , २०१ ९ / आश्विन ११ - १७, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


३७ 


१११ / १ ९ 


प्रल्हाद ज्ञानदेव हजारे 


रा . वसगडे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


१२ / ०५/ २०१ ९ विषारी औषध पिऊन मयत 


३८ 


११२/ १ ९ 


हुसेन अब्दुल मुल्ला 


रा. गणेशनगर , नागठाणे, 
ता . पलूस , जि . सांगली. 


२८/१०/२०१७ नैराश्येतून दारूच्या नशेत 

गळफास लावून घेऊन मयत. 


३ ९ 


११३/ १ ९ 


बेवारस पुरुष जातीचे 


-- 


०४ / ०४ / २०१९ 


पाण्यात पडून जलचर प्राणी 
( मगर) ने अर्धवट खाल्ल्याने 


मयत . 


४० 


११४ / १ ९ 


१६ / ०४/ २०१९ 


भिकाजी ऊर्फ जगदीश संपत 
शेळके . 


रा. नागठाणे, ता . पलूस , 
जि . सांगली. 


गळफास लावून घेऊन मयत 


४१ 


११५ / १ ९ 


दिलीप धोंडीराम मस्के 


१३ / ०५/ २०१९ 


Cause of death 


रा . आंबेगाव, ता . कडेगाव , 
जि . सांगली. 


Pneumonia. 


४२ 


११६ / १ ९ 


मुसा गुलाब सनदी 


०४/ ०४/ २०१९ 


Death due to shock 


रा . उर्मिलानगर , शिंदे मळा , 
ता . मिरज , जि . सांगली. 


to Head Injury . 


४३ 


११७/ १ ९ 


राहुल उद्धव पाटील 


१४/१०/२०१८ 


Death due to 


रा . आळते , ता . तासगाव , 
जि . सांगली. 


perforation peritonitis 
due to gastiric 
perforation. 


४४ 


११८ / १ ९ 


नितीन भास्कर वाघमारे 


२५ / ०४/ २०१९ 


रा . कुंडल, ता. पलूस , 
जि . सांगली . 


दारूच्या नशेत रस्त्यावर 
पडून डोकीस मार लागून 
मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत. 


४५ 


११ ९ / १ ९ 


तानाजी वसंत आडके 


३१/ ०५/ २०१९ 


Death due to snake 


रा . चिंचणी, ता . कडेगाव , 
जि . सांगली. 


bite. 


४६ 


१२० / १ ९ 


वर्षा संतोष कांबळे 


३१/१२/२०१८ 


रा . देवराष्ट्र , ता . कडेगाव 
जि . सांगली. 


Cause of Death 

Septicemia shock 
in case of 80 per cent 
mixed burn . 


४७ 


१२१/ १९ 


पौर्णिमा नवनाथ गोळे 


१ ९ / ०५/ २०१९ 


रा . वडीयेरायबाग , 
ता . कडेगाव, जि . सांगली. 


Death due to cardio 
respiratory arrest due 
to asphyxia due to 
hanging . 


४८ 


१२२/ १ ९ 


कु . प्रतीक्षा मच्छिंद्र कांबळे 


०२/१०/२०१८ 


रा . तडसर , ता . कडेगाव, 
जि . सांगली. 


॥ 


Cause of death 

Organo phosphorus 
insecticide " . 


४ ९ 


१२३ / १ ९ 


सुभाष शिवाप्पा कोळी 


० ९ / ०६/ २०१८ 


Death is due to 


रा . चिंचणी, ता . कडेगाव, 
जि . सांगली. 


pulmonary oedema in 
case of alcoholic liver 


disease c jaundice . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३ - ९, २०१९ / आश्विन ११ 


१७, शके १ ९ ४१ 


१३ ९ 


- 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


५० 


१२४ / १ ९ 


पंडित नंदकुमार शेळके 


२७ / ०३/ २०१९ 


रा , वडियेरायबाग , 
ता . कडेगाव , जि . सांगली. 


Cause of death 
" pulmonary 
pheumonia " 


५१ 


१२५/ १९ 


रोहन रामचंद्र वाघमोडे 


०८/१२/२०१८ 


रा . वडियेरायबाग , 
ता . कडेगाव , जि . सांगली. 


cause of death 

Cardio Respiratory 
arrest due to organo 
phosphorous 
poisoning ". 


एम . बी . बोरकर , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
कडेगाव विभाग , कडेगाव , 


पुणे , ३१ जुलै २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


